२ अध्याय] यथार्थदीपिका, ९५ 


॥ ९८९ ॥ कीं येणार तें येईल । जाणार ते निश्चित जाईल । यत्न करितां 
बथा होईल । ज्ञानहानि. ॥ ९९० ॥ कीं स्वमदेहाची चिंता । करणें लागे 
जागृता । तैसी योगक्षेमवाता । ज्ञानियासी, ॥ ९९१ ॥ द्वारावीण नारळ । 
अकस्मात्‌ होय सजळ । गैजभुक्तकपित्यफळ । टैरफल होय, द्वाराबांचुनी, 
॥ ९९२ ॥ होणार तें धनंजया! । होईल धरीं या निश्चया, । आणि सर्वथा 
टाकीं या । योगक्षेमचिंतेसी. ॥ ९९२९ ॥ इत्यादि भाव पोटी । धरूनि म्हणे 
किरीटी! । चिंता न करीं देहासाठीं । होई निर्थोगक्षेम तूं. ॥ ९९४ ॥ क- 
रूनि बरवें मनन । वश करूनि आपुलें मन । निलसत्त्ती आत्मचिंतन । करीं 
निस्त्रेगुण्य होउनी. ॥ ९९५९॥ 'त्रेगुण्यविषय वेद? । जाले म्हणूनि न करी 
खेढ, । नित्यसत्त्वी अभेद । अनुभवी ब्रेह्मात्मतेचा. ॥ ९९६ ॥ तें वेदाचें वे- 
ढपण । कीं त्रिगुणांसहित आपण । मागें सरोनि निर्गुण । दाविती याच्या स- 
त्वासी. ॥ ९९७ ॥ जैसी लेकीस माता । नेउनी एकांतीं कांता । तूं म्हणे 
भोगीं मी आतां । एथूनि मागें परतत्यें. | ९९८ ॥ तैसें गुरुमुखें वेद । निर- 
सूनि जडउपाधिभेढ । अनुभवितां ब्रह्मी अभेद । परतती मागे. ॥ ९९९ ॥ 
तरीच म्हणावे वेद । कीं वेद विती अकळ भेद । तूं हा नको करूं खेद । 
कीं त्रेगुण्यविषयक कां जाले. ॥ १००० ॥ आतां कळलेंब्रह्म केवळ । तथापि 
वेदोक्त फळ । तें तों न घडे हे तळमळ । टाकीं म्हणतो या छोकीं. | १ ०० १॥| 
थावान्थ उद्पाने सवतः संप्लुतोदके । 
तावान्सवंषु वेदेषु त्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 

अजुना ! एक मोठे तळें । त्याभोवती नाना जळें । तीं आश्रर्येच त्याच्या 
सकळें । नाना रूपें पाझरती.॥ १००२॥ वापी कूप विहिरे । सर्वत्र तेंचि पाणी 
पाझरे । त्रह्मसुखाश्रये अरे! । विषयसुखे हीं अंवघींच. ॥ १००१ ॥ परी जळ 
तळ्याचें पुष्कळ । प्र्णे करी काम सकळ । तैसा ब्रझ्मानेंद केवळ । प्रणे करी 
मनोरथ. ॥१००४॥ विहिरीत एका पौदपाणी । धुतां होतें गढुळ पाणी । गोड 
कूपाचें गोडवणी । न करवे खान ल्यामाजी. ॥ १००५ ॥ वापींत केलें रान । 


"४५ णीणीटॅशणा | १-० नना सण पणा र ००००००००००००००००५०-० ० 0७0७००१ 





१. हत्तीने गिळलेलें कबीठ. २. गररदित, २. हे अजुंना! ४. मिळवून (योगक्षेमासाठी) 
जतन करून ठेवणें यावेगळा. ५. जह्म आणि आत्मा यांचें, ऐक्य. ६. सर्वे बांजूंनीं ज्यामध्ये 
पाणी येतें अशा जलाशयांत खितका कार्यभाग घडतो तितका कार्यभाग सरव वेदांमध्ये विद्वान्‌ 
ब्राह्मणांचा घडतो, ७, हातपाय. ८. विहीर, 


९ वामनपंडितक्ठत 


परी न करे वेस्ञक्षालन । न पाजवे बापीचें जीवन । तैषिता गाईस आपल्या. 
॥१००६॥ इत्यादि कार्ये सकूळ । तळ्यामध्ये होती सफळ । अक्षोभ्य ज्यांतीळ 
जळ । ऐसा ब्रह्मानंद हा. ॥ १००७ ॥ विहिरी वापी कूपजळ । तैसे स्वगोदि 
विषय सकळ । जें जें जेथे सुखफळ । ब्रह्मानंदी सर्वे ते. ॥ १००८ ॥ 
अनंतानंत वेद । अनंतानंत सुखभेद । ते सर्वही जेथे अभेद । अनुभवी ज्ञाता 
ब्राझषण, || १००९ ॥ ब्रह्मनिष्ठ जो कोणी जाला । तोचि ब्राह्मण! बोलिला । 
ज्या ज्ञानियास अनुभवा आला । ब्रह्मानंद. ॥ १०१० ॥ नाना क्षुद्दे जळें । 
जे जे साधिती झुद्र फळें । कार्ये घडती सकळें । जळीं खोळ एकाची. 
॥ १०११ ॥ नाना क्षुद्र कामना । सिद्ध होतां जे सुख जना । तें अनुभवितां 
एका निरंजना । सकळ सुखं ब्रह्मनिष्टाते. ॥ १०१२॥ कींहीं सुखे स- 
कळ । अह्मसुखेचि गा! केबळ । थोरा तळ्याभोंवतीं जळ । पाझर तयाच उद- 
काचे, ॥१०१९१॥ टाकितां क्षुद्र उदकें । सर्वे घडे महाजळें एके । तेसीं ब्रह्मा- 
नंदीं सुखें अनेकें । श्रति म्हणती. ॥ १०१४ ॥ 

'हत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निद्ितं गुहायां परमे व्योमन । 

सो५5दइनुते सर्वान्कामान्सह त्रह्मणा विपथ्धितेति ॥? [उ० ज० १] 


सलयज्ञानादि ब्रह्मलक्षण । श्रति दावी अर्थ विस्तीण । वर्णिजे तो याका- 
रण । जो अर्थ उपयोगी प्रस्तुत. ॥ १०१५ ॥ कीं जो जाणे ऐसें ब्रह्म । 
जो बुद्धिगुहेंत आहे परम । तो भोगितो सेर्वकाम । ऐकसरां. ॥ १०१६ ॥ 
भोगितो सर्व कामातें । तरी काय विषयभोग तयातें । ऐसी शांका जनातें । 
झणीं होय. ॥ १०१७ ॥ याकारणें श्र्तिही हे । “सह? म्हणोनि म्हणताहे । 
सहपदाचा अर्थ पाहे । शंका हरे तयाचो. ॥ १०१८ ॥ सह म्हणजे सां- 
गाते । एकेच काळीं सकळ कांमातं । तो भोगितो तेव्हां विषयांतें । भोगणे 
ऐसे कैसें घडे. ॥ १०१९ ॥ 'खातो जेव्हां. आओम्रफळ । भक्षितो तेव्हांच 
गूळ । करूनि भक्षितां उभय फळ । उभयविलक्षण स्वाद तो. ॥ १०२० ॥ 
जे गोडी गुळीं । ते नाहीं केळीं । दोनी कालवितां तिजी वेगळी । ते गोडी 


१, धुणे, २. उदक. ३. तान्हेल्या. ४. अत ज्याला नाहीं. ५. ही 'जाहझण' शब्दाची 
व्याख्या समजावी.६, क्षुलक, अल्प.७. इंश्ररास. ८. जह्य (हे) सत्य, शान आणि अनंत (आहे), 
हृदयरूप, उत्तम आकाशरूप गुहेमध्ये ठेवलेलें (जें ते) जो जाणतो । चतुर बह्मरूपासद्ववतेमान 
तो सर्व भोग अनुभवितो. ९. सर्वेसखे, १०. एके समयीच, ११. आंबा. १२. तिसरी. 


२ अध्याय] यथार्थदीपिका, ९७ 


नसे दोहींस. ॥ १०२१ ॥ एकेच वेळे सकळ । भोग घडणे बाष्कळ । अनु- 
भवितां ब्रह्म पुष्कळ । सकळ सुखें ला तृप्तींत. ॥ १०२२ ॥ विषयसुखीं 
नाहीं तृप्ती । सुख म्हणतां दुःखप्राप्ती । ब्रह्मानंदीं समाप्ती । अबघिया कामाची. 
॥ १०२३ ॥ एक पावळा फळ । ती दुसरियाकारणें तळमळ । हे न आढळे 
हळहळ । ब्रह्मानंदीं. ॥' १०२४ ॥ ज्या फळसुखाची प्राप्ती । लाची दिसे पुढें 
समाप्ती । हे न आढळे ज्यांस तृप्ती । त्रह्मानंदीं.|| ! ०२९॥ याकारणे" अजुंना ! । 
टाकीं सकळ कामना । निस्त्रेगुण्य होऊनि मना । करीं एकाम्र या सुखीं.॥१ ०२६॥ 
आतां यापुढें छोक । तो कां बोलि उत्तमळछोक । लाचे निमित्त पुण्यश्लोक । 
धरोत हृदयीं भावार्थे. ॥ १०२७ ॥ वदे त्रेगुण्यविषय । तूं बिरत्रेगुण्य होय । 
या श्रवणें करील निश्चय । कर्मल्यागीं अजुन. ॥ १०२८ ॥ वेदोक्त सुखाच्या 
कोटी । आटल्या ब्रह्मसुखाच्या पोटीं । या गोष्टीने ठाळ घोटीं । ला सुखातें 
अर्जुना! ॥ १०२९ ॥ मनीं म्हणे मी अधिकारी । ब्रह्ममुखाचा आहें तरी । 
मज म्हणतो हा श्रीहरी । कीं निस्त्रेगुण्य होई तूं. ॥ १०१० ॥ तरी मीं टा- 
कीन कमे । अनुभवीन जाणोनि ब्रह्म । एथ मला कळलें वर्म । कीं मज नसे 
कर्मा अधिकार. ॥ १०११ ॥ जाणोनि भाव श्रीहरी । म्हणों पाहतो कीं जरी । 
निष्कामकर्मे करिसी तरी । निस्तरैगुण्य होसील. ॥ १०१२ ॥ जाणेन जो म्हणे 
ब्रह्म । तोचि करावया निष्कामकर्म । अधिकारी ऐसें वर्म । बोले श्रीकृष्ण या 
छोकीं, ॥ १०१९॥ 
कॅमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, । 
मा कमफलहेतुभूर्मा ते संगो5स्त्वकमणि, ॥ ४७ ॥ 

पावेन म्हणसी निराकार । यालागीं कर्माच तुज अधिकार । आणि कर्म- 
फळसंस्कार । नसे अधिकार तुज एथे. ॥ १०९४ ॥ नाना कर्मी नाना फळें । 
परी कितीएक फळें जीं अढळें । तीं काम्यें करितां सकळें । न सोडिती. 
॥ १०१५ ॥ जन्मकर्मफलप्रदा । सर्वेक्रिया सर्वेदा । हें मागेही एकदां । बो- 
लिलों तूते. ॥ १०१६ ॥ यालागीं कर्मांचे फळ । जं जन्ममरण अढळ । 


>“ 





१. अह्मानंदांत सकळ आनंदांचा समावेश होतो, म्हणून बह्मनिष्ठ पुरुषास इतर आनंद 
तुच्छ वाटतात व त्या आनंदांची इच्छा होत नाहीं. २. त्रैयुण्यरहित, गुणत्रयरहित, संसा- 
ररहित, निष्काम. २. इच्छा धरी. ४. हे अजुंना! कमाचाच तुला अधिकार आहे. फलावि- 
षयींचा अधिकार तूं कधीही मिरवूं नको, कमेफल हा हेतु तूं धरू नको, आणि अकरमांची 
होस बाळगू नको. 


र्ट वामनपंडितकृत 


याचा हेतु तूं कुशळ । शणी होसी. ॥ १०३१७ ॥ मनीं धरिसी कामना । 
तेव्हां तुझा तूंचि अजुना! । होसी हेतु जन्मनिधना । आपणाते आपण. 
॥ १०१८ ॥ सांग कर्मे उक्त फळ । सांग नव्हतां कर्म विफळ । परी जन्ममरण 
अढळ । फळ सकळ काम्यकमोचें. | १०१९ ॥ या कर्मफळाचा हेतू । म्ह- 
णतो झणी होसील तूं । सर्वथा फळें नको चिंतूं । कर्मच करीं. ॥ १०४० ॥ 
कर्मेचि म्हणसी न करीं । ज्याचें अढळ फळ ऐसें परी । कर्मलागार्थ ऐसा अं- 
तरीं । धरिसी झणीं तूं संग, ॥ १०४१ ॥ समुद्र बुडवी खरा । तथापि जाती 
द्षपांतरा । धने मेळवूनि येती घरा । दृढनौकाआश्रये. ॥ १०४२ ॥ कर्मे क- 
रितां जन्ममरण.) तथापि निष्कामपण । भवससुद्रीं तारू जाण । पाववी ब्रह्मा- 
त्मतेसी. ॥ १०४४९ ।॥ राजसेवेविण । लम्य नव्हे थोरपण । तेथें जे घातक 
गुण । ते तास्कर्यादि टाकावे. ॥ १०४४ ॥ हे गोष्टी आइकतां । भिऊनि 
आपल्या घाता । राजसेबाच टाकितां । पदप्राततेि न घडे. ॥ १०४५ ॥ 
अजुना! याकारणें । अगला निष्काम क्म करणें । कमे न करीं ऐसा न धरणें । 
हृदर्यी संग. ॥ १०४६ ॥ आतां यापुढें छछोक । तो कां बोले उत्तमशछकोक । 
तें निमित्त आणि विवेके । परिसा निष्कामकर्माचा. ॥ १०४७॥ हो न हो 
काम्य फळ । परी जन्ममरणफळ अढळ | या गोष्टीने तळमळ । सुटली आणीक 
अजुंना. ॥ १०४८ ॥ कीं हो न हो काम्यफळ । जन्ममरण जेव्हां अढळ । 
तेव्हां कांहीं फळाचें मूळ । निष्कामींही असो ये. ॥ १०४९ ॥ कीं धरितां 
काम । कर्म होय सकाम । टाकितां काम निष्काम । तंचि होय. ॥ १०५० ॥ 
तेव्हां सकामनिष्कामपण । दोनी कर्मकत्यांचे गुण । तथापि आपला गुण आ- 
पण । कर्मही निश्चित दाखवी. ॥ १०५१ । कर्मी खतःसिद्ध शक्ती । नसतां 
फळाची आसक्ती । धरितांही फळ नव्हे युक्ती । प्रलक्षसिद्ध हे दिसतसे. 
॥ १०५९ ॥ आंगास उष्ण लागों जळ । म्हणतांही लागे सीतळ । कीं द्या- 
वया उष्णत्वफळ । शक्ति जळीं असेना. ॥ १०५१ ॥ शक्ति धरी तें जळ । 
आंगास लागे सीतळ । नको म्हणतांही अढळ । तें फळ प्राप्तचि होणार. 
॥ १०५४ ॥ न ये जे शक्ति नाहीं । * वजाय आहे ते शक्ति कांहीं । ऐसेंचि 
बाटे क्भेही । अजुन म्हणे. ॥ १०५५ ॥ कीं कर्मी जे नसेल ऱाक्ती । ते न 
ये धरिली जरी आसक्ती । तेव्हां धरितांही विरक्ती । नको म्हणतांही फळ होय 


"४४४ ४४७५ तशात ा 2०५०-०0 ला 





भमा 


१. कारण. २. वासना, ३. जन्ममरणास. ४. अन्य बेटांला, ५. चोरटेपणादि, ६. पद 
बीची प्राप्ति, ७, विचार, ८. न जाते 


२ अध्याय] वथार्थदीपिका, र्र्‌ 


॥ १०९६ ॥ अरे बिषा! होई मळा । आणि मारूं नको मळा । ऐसें म्ह- 
णोनि भक्षी लयाला । तरी मारीच विष तें. ॥ १९९७ ॥ अग्रूत पितां नर । 
म्हणे मज करूं नको अमर । तरी तें अजर अमर । करीच कीं. ॥ १०५८॥ 
कता निष्काम जाला । पॅरी कर्मे गोंवीच लाला । या गुणें कमोस आला । 
दोष मोठा. ॥ १०५९॥ याकारणें क्मेजाळ । सकाम निष्कामही फैटकाळ । 
हृदयसंदेह विशाळ । सर्वसाक्षी समजला. ॥ १०६ ० ॥ धन्य अर्जुन सभाग्य । 
कीं विचार केला यथायोग्य । हें नेणती अभाग्य । अभक्त निष्कामही करणारे 
॥ १०६१ ॥ कमे न आर्पितां डेश्वरी । तें अवशय आपला गुण करी । जन्म- 
मरण हें तरी । अढळचि कीं. ॥ १०६२ ॥ आजन्म निष्कामकर्मी । आणि 
न अर्पी सगुणब्रह्मी । त्यास पितृलोक राब्दननह्मीं । वेदीं बोले हे श्रती.॥) १ ०६९॥ 
श्रतिः---'कॅमैणा पितृलोकः ।' 

कर्मे पितृलोक । हा श्रतीचा बोळ एक । त्यास कर्मे अमुक | न म्हणे कांहीं, 
॥१०६४॥ कीं ज्या कर्मी जो काम । तें याचें फळ हाचि नेम | पितृलोक फळ 
बोले निगम । अनपित निष्कामकमाचे. ॥ १०६५ ॥ कर्म अर्पिता ईश्वरी । 
फळ रूपें बंध तें न करी। हें नेणोनि अंतरीं । अजुंनें शंका मानिली.॥ १ ०६९॥ 
हा भाव उत्तमछहकोक । समजोनि याचा विबेक । बोलावया हा शोक । स्वमुखे 
आतां बोलतो. ॥ १०६७ ॥ 

योगेस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यकत्वा धनंजय! । 
सिड्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते. ॥ ४८ ॥ 

मनीं ईश्वराचे चरण । सर्वभावे त्यास शरण । जें ऐसें अंतःकरण । योग 
म्हणावें त्याला, ॥ १०६८ ॥ राहोनि योगीं तया । कर्मे करीं गा! धनं- 
जया! । कर्म करितां प्रकारें या । बंधक नव्हे तें कर्म. ॥ १०६९ ॥ भाव 
ऐसा एर्थ । कीं ईश्वरी चित्त, जेथे । तो योग कर्म तेथें । राहोनि करितां बंध 
नव्हे. ॥ १०७० ॥ ज्या चित्ते कर्म घडे । तें चित्त ज्या चरणीं जडे । स- 
हजचि अपेण घडे । त्या चरणीं त्या कमाचें. ॥ १०७१ ॥ धान्य पात्राअं- 








ॅलॅशॅशश्ंड्‌शाशिशाधधििााबाखय॒शाआयअअथयआवयवायव बनिव डड नमा ाडडाकडवाडाक लवालसासककचाडडवाडाडयामडय 


१. सृत्युरद्दित, २. जरेवेगळा. ३. व्यर्थ. ४. जन्मापासून, ५, निष्काम कर्म करणारा, 
६. वेदांत. ७. कर्मानें पितूलोक प्राप्त होतो. ८. वेद. ९.*हे धनंजया! फळाचा संग टाकून, 
योगस्थ राहून आणि सिद्धि ब असिद्धि द्यांस समान लेखून कर्मे कर, समत्वास शाते पुरुष 
योग म्हणतात. 


१०० वामनपंडितळृत 


तरीं । तें ठेवितां वैश्वानरी । धान्य भाजे त्यावरी । पेरितांही तें न उगवेचि. 
॥ १०७२ ॥ कर्मशक्ति बंधू करी । सर्वथा हे तों गोष्टी खरी । ईश्वरचरणी 
अर्पिजे तरी | बंध करूं ते शकेना. ॥ १०७१३ ॥ बचनाग विष भारी । तो 
देतां वैद्याचे करीं । त्याचा तो रस करी । ज्या रसे ऑरोग्य देहासी.॥ ९०७४॥ 
विष्णूस अर्पिलें कर्म । तें बंध सर्वथा न करी हें वर्म ॥ बोलेल संयुणत्रह्म । 
अध्याय यापुढें तयांत. ॥ १०७५ ॥ लाही स्थळीं हरी । म्हणेल कीं तेंही 
जरी । निष्काम अर्पिजे तंरी । बंधक नव्हे. ॥ १०७६॥ 
“यक्षाथात्कमंणो५न्यत्र लोको5यं कमबंधनः । 
तदर्थ कमे कोतेय ! मुक्तसंगः समाचर. ॥? [अ० ३ छो० ९.] 

“यज्ञो वे विष्णुः? ऐसी श्रती । त्याकारणें कर्म करिती । यावेगळीं बंधकें 
होती । कर्मे समस्त लोकांसी. ॥ १०७७ ॥ कर्म लाहीकारणें । फळसंग टा- 
कुनि करणें । इत्यादि याचें विवरण । होणार पुढें. ॥ १०७८॥ श्थे त्या 
भावें हरी । म्हणे योगस्थ कर्मे करीं । योर्ग तो कीं चित्त जरी । चरणीं लागे 
ईश्वराच्या. ॥ १०७९ ॥ ईश्वरी आपितां चित्त । ला चित्तीं कमींवेत्त । तं अ- 
पिलें होय निश्चित । हा भाव. ॥ १०८० ॥ लौकिक आणि वेदोक्त । कर्म 
अवर्धे इश्वरापित । करावें हे पुढें अच्युत । नवमाध्यायीं वर्णील, ॥ १०८१॥ 
हा अध्याय दुसरा । सैकळ गीतार्थ एकसरां । संक्षपं एथे गुरुवरा । बोलणें 
असे गूढार्थे. | १०८२ ॥ खं या छोकीं प्रथम चरणीं । “योगस्थ! कुरु 
कर्माणि” । दुसरिया चरणीं चक्रपाणी । येविषयीं आणीक बोलतो. 
॥ १०८३१ ॥ ईश्वराचे चरणीं चित्त । आर्पितां कर्मही अर्पित । तरी होय जरी 
निश्चित । संग नसे फळाचा. ॥ १०८४ ॥ देउनी संचितार्थ । विकत मागे 
पदार्थ । तरी तो मानी किमर्थ'। आपणास दिधलें म्हणोनी. ॥ १०८५ ॥ 
फलसंग कर्मी निश्चित । आणि करी ईश्वरापित । होय तें तों निमित्त । जन्म- 
मरणासी, ॥ १०८६ ॥ याकारणें धनंजया! । फळाचा संग टाकुनिया । यो- 
गस्थ करीं गा! तूं या । कर्मयोगातं. ॥ १०८७ ॥ आतां फलेच्छारहित । 
कर्मा प्रवतेच ना चित्त । हे गोष्टी तों निश्चित । परी उपाये ऐशा प्रवर्ते. 
॥ १०८८॥ कीं योगस्थ कर्म करणें । म्हणजे ईश्वरी तें अर्पिणे । चित्तथुद्धीनं 


भणणणणा?णीटीशी पी कावा 





१. अभ्नीत. २. कृष्ण. ३. तिसऱ्या अध्यायात. ४. येथें “योग? म्हणजे काय याचे विवे- 
चन केलें आहे. ५. सगळ्या गीतेचा अर्थ. ६. एकसारिखा, ७. कृष्ण, 


२ अध्याय] यथार्थदीपिका. १०१ 


पावणे । ब्रह्मानंदासी. ॥ १०८९॥ बुद्धीस हा ठाभ कळे । तरी उघडती विवे- 
काचे डोळे । मग अनायासे वळे । निष्कामकर्मी. ॥ १०९० ॥ तेव्हां वेदोक्त 
स्वगोदि सिद्धी । ईश्वरी अर्पिता त्याच्या असिद्धी-। दोनी समान मानी बुद्धी । 
निष्कामकर्मा जे प्रवर्ते. ४ १०९१ ॥ या भावें म्हणे हरी । सिद्ध्यसिद्धींत तूं 
याउपरी । सम होऊनिथां करीं । निष्काम कर्मे. ॥ १०९२ ॥ सम जालियाचें 
फळ । कीं ईश्वरी चित्त अचळ । राहे तेव्हां पावे अढळ । 'ब्रह्मार्नंद पूर्वोक्त. 
॥ १०९३ ॥ याकारणें *समत्ब! । तोचि “योग? हें तत्त्व । नुरे कर्मास क- 
मत्व । जया योगीं. ॥ १०९४ ॥ चित्त अपूनि इश्वरी । तया योगीं कर्म 
करी । तें बंधक नव्हे परी । तो योग बाणे जरी हें समत्ब., ॥ १०९५ ॥ 
अपेक्षितां कर्मसिद्धी । न थारे इश्वरी बुद्धी । निष्कामीं देखे असिद्धी । 
तरी काम्यकर्म करूं लागे. । १०९६ ॥ यालागीं उभय सम । त्यास साघे योग 
उत्तम । याकारणें *योग? नाम । प्राप्त जालें समत्वासी. ॥ १०९७ ॥ मुख्य 
तों तोचि योग । कीं ईश्वरी चित्तसंयोग । या समत्वें नव्हे वियोग । चित्तास 
ईशचरणाचा. ॥ १०९८ ॥ यालागीं हें “समत्व' । योग म्हणावें हे 
तत्त्व । मुख्य योगाचे योगत्व । कीं चित्त लागे ईश्वरी. ॥ १०९९ ॥ 
चित्तास योग ईश्वरी । ल्या योगीं जो कर्म करी । ल्यास तें बंध 
यापरी । कर्म निष्कामही करीना, ॥ ११०० ॥ अन्यथा जैसे स- 
काम । तैसेचि बंधक कर्म निष्काम । हे पुढें मेघश्याम । विरीदही बोलेल. 
॥ ११०१ ॥ आतां यापुढें उत्तमछोक । यालागीं बोले हे दोनी छोक । कीं 
अजुंनासि कर्मचि एक । मुख्यत्वे वाटलं. ॥ ११०२ ॥ कर्मप्रशंसा फार । 
आडइूकिली वारंवार । ब्रह्म जाणावें हा निषीर । विसरला. ॥ ११०१ ॥ म्ह- 
णुनी ज्ञानाचा बडिवार । कर्म नीच त्याहूनि फार । काम्यकर्म तों निपिट 
निःसार । ऐसें बोठतो या छोकीं. ॥ ११०४ ॥ 
दूरेण ह्यवरं कमे वुद्धियोगाद्धनजय! । 
बुद्धो शरणमन्विच्छ रुपणाः फलहेतवः. ॥ ४९ ॥ 


बुद्धिचेतन्ययोग । यासि म्हणावें 'बुद्धियोग' । बोलिलों हा ता कॅर्म- 


१. समानपणास, २. घनश्याम. (कृष्ण.) २. स्पष्ट, ४. निश्चय, ५. थोरपणा. .६. केवळ, 
७. व्यर्थ. ८. तथापि हे धनजया! वुडियोगाहून कर्माकरण हं निकृष्ट आहे, यास्तव बुद्धी- 
च्याठायीं कमळा आश्रय लावून दे. ज्ञानावांचून केवळ फलाच्या हेतूने कर्म करणारे (पुरुष) 
कृपण होत, ९, बुद्धीचा आणि चेतन्याचा संयोग- १०- कर्माचरण- 


१०१ वामनपाडतळत 


योग । नीच लाहूनि बहु फार. ॥ ११०५ ॥ अगा! याचिकारणें । तें चै- 
तन्य तुर्वां विचारणे । तुज र्‌क्षणार तें आत्मपर्णे । धनंजया! ॥ ११०६ ॥ तें 
बुद्षीच माजी आहे । परी अगा! घुंडूनि पार्हे । म्हणसी लोक कांहे। न 
विचारिती तयासी? | ११०७ ॥ तरी हे जाले दीन । काम्यकर्गफळभोगा- 
धीन । नेत्र असोनि नेत्रहीन । जाले फळभोगहेतूने. ॥ ११०८ ॥ परी तूं 
तसा नको होऊं । कर्मीच वायां नको जाऊं । ज्ञानमार्ग नको गमावू । भाव 
हा. ॥ ११०९. ॥ थोर अगा! बुद्धियोग । बहुत नीच कर्मयोग । काम्यकर्म- 
फळभोग । हा तों तुच्छ अत्यंत. ॥ १११० ॥ आतां यापुढें छोक । तो कां 
बोले उत्तमशहोक । याचें निमित्त पुण्यश्लोक । आइकोत. ॥ ११११ ॥ आतां 
म्हणसी निष्काम धर्म । ईश्वरी अर्पितां कर्म । कर्मबंध तुटेल कां अह्म । वळखां 
सांगतां. ॥ ११ १२॥ तरी ईश्वरास अपेणें कर्म । तें न साहे काम्यधर्म । ऐसा 
जेथें असेल नेम । कैंची वार्ता पापकर्म अर्पायाची ?॥ १ १ ११॥ वेदोक्तकर्म लो- 
किककर्म। भगवदर्पणीं “भागवतधर्म । परी जरी नसे कामना हें वर्म । भगवद- 
पणाचे. | ११ १४ ॥ सकाम अर्पणे न सोसे । त्यास पापकर्म अर्पिती कैसें । 
सर्वकर्मापेणीं ऐसे । हे गूढ भाव. ॥ १११५ ॥ पापफळ ठलोखंडबेडी । पुण्य 
सुवर्णश्रंखळाजोडी । ते हे शृंखला मात्र न धडी । पुण्य अर्पिता हरिपदीं. 
॥ १११६ ॥ आणि ल्या भगवदपेणाहोनि पहिलें । जें पापकर्म असेल जालें । 
आणि जन्मांतरी असेल सांचलें । तें न नासे विना ज्ञानें. ॥ १११७ ॥ तै- 
सेंचि नानाजन्मकृत । जें पुण्यही संचित । तेही ज्ञाने नासे निश्चित । ब्रह्म 
वळखावें यालागीं. ॥ १११८॥ तें निलय निष्काम आर्पितां हरी । संतुष्ट हो- 
ऊनि लौकरी । ज्ञान देऊनि संहरी । पुण्य पाप सकळही. ॥ १११९ ॥ एवं 
जन्मजन्मांतरकृतें । पुण्ये पापें समस्तें । ज्ञानेंचि नासती या निमित्ते । ज्ञान 
थोर म्हणतो या छोकीं. ॥ ११२० ॥ 
बुद्धियुक्तो जह्ातीह उभे सुरुतदुष्छते । 

बुद्धीकरूनि युक्त । तो द्विविधही कर्मसंचित । पापपुण्ये दोनी निश्चित । 
नाशितो जितांचि इहलोकी, ॥ ११२१ ॥ “बुद्धियुक्त? म्हणजे । ख्यें ज्या 
बुद्दीस प्रकाशिजे । जीकरितां आपणास अनुभविजे । तीकरूनि युक्त तो 


१. सांखळ. २. मागल्या जन्मीं, २. हे अर्जुना! जो बुद्धियुक्त आहे तो येर्थे पाप आणि 
पुण्य या उभयतांपासन सुक्त होतो. ४. जो शानानें युक्त तो. 


२ अध्याय] यथार्थदीपिका- १०३ 


ऐसा. ॥ ११२२९ ॥ दह्यांत लोणी असें । परी मथन करितांचि दिसे । बु- 
द्वीस अनुभवी गवसे । जड चैतन्य निवडितां. ॥. ११९१ ॥ काष्ठादियोगा- 
विना । नुसता अग्नि जैसा दिसेना । संत्त्वाविणे 'अनुभबा येना । आत्मा आ- 
पला आपणा, ॥ ११२१४ ॥ काष्टांत अभि असे । मैथन करितां प्रगट दिसे । 
बुद्धीस अनुभवी गवसे । जड चैतन्य निवडितां. ॥ ११२५ ॥ मथन केल्या- 
विना । तो त्या काष्ठास जाळीना । न जाळितां काष्ट तो दिसेना । जाळितां 
दिसे काष्टयुक्त. ॥११२६॥ बुद्धींत आत्मा असे । तों ते बुद्धीतेंचि न दिसे । 
दिसे तेव्हां जळतसे । कर्मासहित ते बुद्धी. ॥ १ १२७॥ बुद्धींत कमीची सॅहणी । 
तरीच बुद्धि कर्मानुसारिणी । खपभसृष्टीची खाणी । जे रीती..॥ ११२८॥ 
जागृतींत नाना प्रकार । बुद्धींत जडती संस्कार । स्वप्नीं कल्पी ते ते प्रकार । 
यथायोग्य अथवा विपैरीत. ॥ ११२९ ॥ चित्त बुद्धि मन अहंकार । एका स- 
सत्वाचे प्रकार । या चोंचेच खवभविकार । भेद नसे या चौंसी. ॥ ११९० ॥ 
प्रस्तुती बुद्धियुक्त । ज्ञानियास म्हणे भगवंत । ज्यालागीं कमोचें संचित । 
स्वप्नदष्टांतें बुद्धिमाजी. ॥ ११३१ ॥ खम्तसृष्टि करणार । तो बुद्धीमधीळ सं- 
स्कार । जागृतींत न दिलें तैसा विस्तार । तीमधीळ न दिसे कमोचा. 
॥१११२॥ स्वप्नप्रपच जाला । तो तीचमाजी होता ठेविला । तैसा कर्ममोग 
आपला । न दिसोनि निघे बुद्धींतुनी, ॥ १ ११३ ॥ बुद्धिसाक्षी ईश्वर । तेथेंच 
कर्मांचा प्रसर । जीवास पडला विसर । परमात्मालेश विसरेना. ॥ ११२४ ॥ 
पूर्वी अनेक जन्म । सांचलें तें संचितकर्म । कांहीं धर्म, कांहीं अधर्म । जें 
सुकृत दुष्कृत म्हणवी. ॥ १ ११५॥ प्रैस्तुत मनुष्यजन्म । या जन्मीं जें होतें 
कर्म । तें क्रियमाण धमोधर्म । देहीं देह पडिजे तों असे. ॥ ११९६ ॥ टाकूनि 
एक घर । दुजे गृहांत जातां नर । खांदीं घेऊनि परिकर । ला घरींचा ने 
जसा. ॥ १११७ ॥ तैसे देह सोडिजे तोंबरी । क्रियमाण असे देहाचवरी । 
प्रायश्चित्त तरी हेरी । देह धता पापमळ देहाचा. ॥ १११८ ॥ ऐसें क्रियमाण 


भूतन । आणि संचित पुरातन । होतां देहावसान । क्रियमाण निघे संचितीं 
॥ १११९९ ॥ संचितांतूनि जगजीवन । प्रारूध करी नूतन । तें एक देह ज- 
१, सापडे, २. सत्त्वयुणावांचून, २. घर्षण, ४. वास्तव्य, ५. अयथार्थ, ६. पापपुण्यांचा 


सांठा, सांचलेले कमार्चे फल, ७, प्रस्तुतजन्मीं केळेलें कर्म, ८, जिंदगी, ९. नाशी, १०. न 
वीन. ११. जुनें. १२, देहाचें अवसान (मरण), ग्रृत्यु. १३. रिघे. 


१०४ बामनपंडितळूत 


न्मभरण । तों वरी भोग तो सुखदुःखाचा. ॥ ११४० ॥ स्वन जीवशक्तिकृत । 
प्रपंच ईश्वरशक्तिरचित । प्रपंचफळ भोगणे निश्चित । प्रारन्धकर्मे. ॥ १ १४ १॥ 
तेव्हां ईश्वरक्तिकृत । प्रार्धफळ निश्चित । न टळे भोगिल्याविरहित । शक्ति 
समर्थाची म्हणोनी. ॥ ११४२ ॥ ज्ञान झालें जरी ।' प्रतिबिंब बिंबेकक्‍्य पावे 
जरी । भोग प्राप्त ल्या अवसरीं । प्रतिबिंबोनि बुद्धींत तो भोगी. ॥ ११४९ ॥ 
अविद्या जरी गेली । आणि विद्या जरी आली । बुद्धि असे तेंचि पहिली । 
जीमाजि भोक्ता प्रतिबिंब. | ११४१४ ॥ तंतु कळतां पट । नाहींच जरी नि- 
पट । माती कळतां नाहीं घट । तरी पट घट दीसती. ॥ १ १४५ ॥ सवगत 
बुद्धीस कळला । तरी प्रपंच नाहीं गेला । जों संहारकाळ नाहीं आला । असे 
जों असे स्थितिकाळ. ॥ ११४६ ॥ लटक्या काळें ठटकें जग । लटक्या लो- 
हसाधनीं लटका नग । तथापि नंग न पावे भंग । मिथ्या लोहरास्त्रावांचुनी. 
॥ ११४७ ॥ सोनें साच नग असल । तैसी शास्त्रें मिथ्या लोह सत्य । अ- 
सत्ये असत्य घडला अनित्य । असत्ये असल्य मोडावें. ॥ ११४८ ॥ मिथ्या 
सर्प रज्जूवरी । मिथ्या भ्रमें दृष्टि करी । भ्रम जातां दृष्टि हरी । मिश्या भुजंगा, 
॥ ११४९ ॥ घट पट अलंकार । दृष्टी देखेच आकार । अधिष्ठान देखोनि 
संहार । न करूं शके परकृतांते. | ११५० ॥ एखं प्रपंच काठकृत । ज्ञानि- 
यांसही दिसे निश्चित । दृष्टांतेही उचित । बोलती श्रतीही ऐसंची. ॥ ११५ १॥ 
श्रृति:--“प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः । 
मायामात्रमिदं द्वेतमदवेतं परमाथंतः ॥:! 


ज्ञान जाल्यावरी । प्रपंच दिसे जरी । काय संशय तरी । कीं तो न निव- 
तच. ॥ ११५१९ ॥ अज्ञान दृष्टीस प्रवर्त । सलत्वें प्रपंच वर्ते । ज्ञानी पाहतां 
निवर्ते । माती पाहतां घट जैसा. ॥ ११५३ ॥ कीं मायामात्र हें द्वैत । सत्य 
पैरमार्थ अद्वेत । घटादि द्वैत मिथ्या निश्चित । परमार्थ सल मृत्तिका. 
॥ ११५४ ॥ याकारणेंचि श्रती । घटादि दृष्टांत धोळती । कीं नसोनि मिथ्या 
दिसती । याहीविषयीं हे श्रुती. ॥ ११५५ ॥ यथा सोम्येकेन० कळतां 
एक ग्रृत्पिडगोळ । कळे सकळ मृन्मय भूगोळ । माती खरी इतर कोळ । 
लटके जेसे समुद्राचे. ॥ ११५६ ॥ या श्रतीपुढें श्रती । धातूचेचि दृष्टांत बो- 


स कसतरी क पा ० सन. ०-० 0002 पय ना टना म ० नन णा. “० अनभ क 





१. बिबांत मिळालें. २. वेळी. ३. सबेव्यापी. ४. अलंकार. ५. खरोखर, तत्त्वत 
द्‌ श ल्रँग, लारा. 


९ अध्याय] यथार्थदीपिका, १०६ 


लती । कीं अधिष्ठान कळतांही दिसती । बिवेर्त नाना. ॥ ११५७ ॥ प्रपंच 
जीवन्मुक्ता । दिसे प्रस्तुतीं ज्या बुद्धियुक्ता । भगृवद्वाणी वर्णी कीं सुकृत- 
दुष्कृता । नाशितो म्हणोनी. | ११५८ ॥ तें सुकृतदुष्कृत । क्रियमाण आणि 
संचित । प्रारन्ध तिसरें जं निश्चित । भोगणें लागे. | ११५९ ॥ परी ज्ञानी 
सर्वगत । भोग एके देहीं अनुगत । आणि सर्वगतास निश्चित । भोग न घडे. 
॥ ११६० ॥ जडास न घडे भोग । घडे चैतन्यास जरी देहयोग । तेव्हां 
प्रतिबिंबदेहसंयोग । होतां भोग बोलावा. ॥ ११६ १'॥ तरी अविद्या जातां 
भोग । आणि बुद्धि प्रतिबिंबयोग । न घडे कीं अविद्यावियोग । होतां प्रतिबिब 
कांहींच असेना. ॥ ११६२ । ऐसें संदेहाचें स्थळ । यालागीं.हें बोलणें स- 
कळ । कीं कळोनीही ब्रह्म केवळ । घटपटन्यायें जग दिसे. ॥ ११६९ ॥ 
भोगसाधने असती । प्रतिबिबकारणीं ही असे मती । जळीं डळमळी रबिर्बि- 
बाकृती । तैसा भोगीं प्रतिबिंबांशा. ॥ ११६ ४ ॥ आतां प्रपंच गवसो । प्रति- 
रबिबांश भोग सोसो, । परी भोग साचा नये दिसों । विद्यायुक्त बुद्धीसी. 
॥ ११६५ ॥ भोग तों साचा दिसे । कीं सुखदुःख होतसे, । ज्ञानी जाळे तरी 
कैसे । म्हणतील मिथ्या? ॥ १ १६६ ॥ संशयाचा ठाव साचा । परंतु ऐसा 
विचार याचा । कीं भोग अज्ञानददेचा । कर्मसंचय देतसे. ॥ १११७ ॥ ज्या 
मार्पे घ्यावें । त्याच मापे उसणें द्यावें । केल्या प्रकारें भोगावें । पूर्वकर्म, 
॥ १ १६८ ॥ भोगवी समर्थ ईश्वर । भोगी प्रतिर्बिब होउनी नर । तेथें बुद्धि 
ऐसी चतुर । ज्ञानी करी. ॥ ११६९ ॥ कीं कर्म करितां मी कता । लाचें 
फळ वाटे मी भोक्ता । कर्म साचें मानिलें तत्वता । भोग साचा तरी गमे. 
॥ ११७० ॥ हें ईशशक्तीचें बळ । कीं ज्ञानियांसही भोगवी फळ । वस्तुतः 
पाहतां सकळ । मिथ्या असे. ॥ ११७१ ॥ आतां प्रतिर्बिब चिदंश । करूनि 
बिंबीं प्रवेश । कैसा निघेळ हा संदेहलेर । तोही निरंसितो. ॥११७२॥ अति 
निर्मळ सत्त्व जळ । तैमकदमीं होय गढूळ । त्यास म्हणावें सुषुप्तिकाळ । बि- 
बेक्य तेव्हां प्रतिर्बिबा. ॥ ११७१९ ॥ गढूळ होतां वीरी । प्रतिबिंब न दिसे ते 
अवसरीं । तेव्हां बिंबेक्य बोलावें कीं तरी । दिसे पुन्हा निर्मळत्वी सैत्त्वाच्या. 
॥ ११७४ ॥ ऐेसेंचि बोलती श्रती । आणि प्रल्यींही ऐक्य पावती । उपाधि 
होतां प्रतिबिंबती । मागुती जळीं उपाधीच्या. ॥१ १७९ ॥ तैसाचि तमाचा चि- 


ह हिंग खख 











१. भोंवरा. २. दूर करतो. २. तमोयुण हाच चिखल त्यांत. ४. पाणी. ५. समयीं 
६. सत्त्वयुणाच्या 


१०६ वामनपंडितकृत 


खळ । तळीं बसतां सत्त्सेलिळ । नितळ होतां चिंद्रानुमंडळ । जागृती मागुती 
प्रतिबरिबे, ॥ १ १७६ ॥ गेली जरी अविद्या । आली जरी विद्या । तथापि स- 
स्वदाक्ति अनाद्या । आहेचि जीवन्मुक्ताची. ॥ १ १७७ ॥ प्रतिर्बिब जाणे जरी 
बुद्धी । तथापि काय अज्ञानाची सिद्धी । प्रतिबिंबांशाची समृद्धी । नेणे काय 
परमेश्वर? ॥ १ १७८ ॥ प्रतिबिंबासहित सृष्टी । देखेच सर्वेसाक्षीची दृष्टी । 
ते काय अज्ञानें कष्टी । होते म्हणावीं. ॥ ११७९ ॥ तैसी हेही बुद्धी । तीस 
तों नाहींच भोगसिद्धी । प्रतिबिंब देखतां असिद्धी । काय तिच्या ज्ञानाची 
॥ ११८० ॥ एखंच दोष कांहीं । प्रार्धभोगीं दिसत नाहीं । आतां बोला 
गोष्टी तेही । जे प्रस्तुत वर्णितां राहिली. || ११८१ ॥ कृष्ण म्हणे बुद्धियुक्त । 
नासी सुकृतदुष्कृत । त्यांत प्रार्ध भोगावें निश्चित । तें ऐसें जैसें वर्णिले. 
॥ ११८२ ॥ नासी सुकृता दुष्कृता । तो इहलोकीं देह जितां । सुचवी देह 
जिता म्हणतां । क्षय प्रारब्धकर्माचा. ॥ ११८९ ॥ कीं जों प्रारूध सरे । 
तोंचि ज्ञानियाचा देह उरे । सरती भोग वाईट बरे । तें इह शाब्दे सूचवी. 
॥ ११८४ ॥ प्रारू्ध नासी भोगें । संचित क्रियमाण बुद्धियोगें । तिच्या वि- 
योगें पुन्हा संयोग । नासे संचित क्रियमाण. ॥ ११८५ ॥ काष्ठ आणि अग्नी । 
वेगळे करावे मथुनी । हा वियोग जाळूं लागे तेथुनी । संयोगें काष्ठास काष्टयुक्त. 
॥ ११८९ ॥ आत्मा बुद्धीमधूनी । निवडावा जेव्हां मथुनी । तों बियोग जाळू 
लागे तेथुनी । योग बुद्धीस तो पुरुषबुद्धिसंयुक्त. ॥ १ १८७ ॥ बुद्धींत कर्म 
राहे । सप्नहेतु संस्कार जेसा आहे । बुद्धियुक्त आपणा आपण पाहे । तों तों 
नासे पूर्वकर्म. ॥ ११८८ ॥ एवं बुद्धियुक्त दोनी । सुकृत दुष्कृत नासी म्ह- 
णोनी । ज्ञान थोर कमाहुनी । धनंजया. ॥ ११८९ ॥ जरी आऑर्पिलें ईश्वरी । 
तें हेमेबेडी न घडी परी । पापें आणि पूर्वसुकृतें नासती तरी । जरी दे ज्ञान 
तो ईश. ॥ ११९० ॥ तथापि कर्मचि करावें । तें निष्काम ईश्वरास अपावें । 
तो ज्ञान दे यालागीं भावें । कमे करीं म्हणे उत्तरार्धा. ॥ ११९१ ॥ 


तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमैसु कोरलम्‌. ॥ ५० ॥ 


तस्मात्‌ लाकारणें अगा! । म्हणजे ज्ञानाकारणें कमयोगा । करीं तेणें 
जडवियोगा । बुद्धियोगा पावसी. ॥ १ १९२॥ कमयोग तो ऐसे रीती । लाची 
सांगतो गुद्यस्थिती । कीं कुशलता करी सुमती । कर्मे करितां ल्यामाजी 
॥ ११९१३१ ॥ निश्चित बंध कळे जेथे । तों बंधीं पडेना तेथें । तो कुशळ 


१. उदक. २. शानसूर्यारचे मडळ, ३. सोन्याची शखला. ४. बद्धीचा आअत्म्याजीं सयोग. 


२ अध्याय] यथार्थदी पिका, १०७. 


प्रस्तुती एथ । कुशलता ऐसीच. । ११९४ ॥ कमे केल्याविण । राहे ऐसा 
आहे कवण । ला बंधीं न सांपडे आपण । ते कुऱालाची कुराळता.॥ १ १९५] 
एक काम्य एक नित्य । नित्यकर्म करावें अगत्य 4 कीं राजाज्ञा सल । नरक न 
करितां नित्य कमे. ॥ ११९६ ॥ काम्यकर्मे राजमळा । जो बिकत घेतो ज्या 
फळा । तें देती न घेतां गळां । कोणीं न बांधे. ॥ ११९७ ॥ परी तें खातां 
फळ । वासना रोग होतो प्रबळ । क्रियाधनें तळमळ । कां दाटुनी, साधावी, 
॥ ११९८ ॥ ईश्वर राजा सार्वभौम । त्याचे हे इंद्रियम्राम । क्षेत्रे शरीरें शेते 
सकाम । क्षेत्रज्ञ कृषि करणारे. ४ ११९९॥ देह क्षेत्री शेतकरी । तो राजद्रव्य 
नेदी जरी । यमधम नेऊनि मारी । दंडधर सार्वभौमाचा. ॥ १२०० ॥ आणि 
जो तीं निलकर्मे । करी वेणाश्रमोचित धर्मं । त्यास पितृळोक यमधर्मे । देजेतो 
सुखार्थ. ॥ १२९०१ ॥ लास आज्ञा पारमेश्वरी । कीं दोनी सफळया दोंपरी । 
त्यास वेद क्रषि अधिकारी । दोनी सूचना करावया. ॥१२०२॥ हे राजयाची 
आज्ञा । ठाउकी वेदां कषिसवैज्ञां । म्हणुनी नित्यकर्म सर्वा क्षेत्रज्ञां । अबश्य 
करा ते म्हणती. ॥ १२०३ ॥ निलकर्मे चुके दुःख । न होय नरक होय पि- 
तृलोकसुख । परी येणें न चुके आणिक । यावें गभवासनरकातें.॥ १२०४ ॥ 
एवं काम्यकर्म हे कॅनकबेडी । नित्यकमही तैसी घडी । तेव्हां काय विशेष 
जोडी । निलकमे करूनिही. | १२०५ ॥ एवं नव्हे बंधन । ईश्वरी आअपितां 
कर्मधन । परी काम्य मानी जगजीवन । मोळ खवगोदि फळभोगाचें.॥१२०६॥ 
न करितांही कामना । पितृलोक निल्यकर्मे जना । तें तों प्रजासन्माना । कारण 
वस्त्र तांबूल, | १२०७ ॥ तें निलकर्म धन । यमधर्मादि अधिकारी जन । पा- 
वले देखोनि तांबूळ वसन । पितृळोक देती प्रजांसी. ॥ १२०८ ॥ जो पावे 
राजापासीं । मोक्ष प्राप्त होय ल्यासी । परी निल्यकमे राजधनासी । न देतां दंडी 
यमधर्म. ॥ १२०९ ॥ दंड होत असतां। नये शजापासीं जातां । तें सहज 
रीती फेडितां । ओढोनि नेती पितृळोका. ॥ १.२१० ॥ याकारणें राजधन । 
नित्यकर्म जो जन । राजचरणींच अपूनि मन । राजसन्मानींही न ठेवी. 
॥ १२११ ॥ तुझ्या सेवेविना । न घें कांहीं जगजीवना । ऐसें म्हणतां क- 
रुणाघना । करमोपणीं कृपा उपजेच. ॥ १२१२ ॥ होतां ईश्वराची दया । पाहों 
न शकती कोणीं तया । नरक पितृलळोक भोगावया । न वजायहेगोष्टी ते 





१. कर्मे ईंच द्रव्य त्यानें. २, जाति आणि आश्रमाला योग्य अशा धमाने, ३. परमेश्वराची, 
४. सोन्याची बिडी. 


१्ण्टॅ वामनपंडितकृत 


किती? ॥ १२१३ ॥ गुरुरूपें परमेश्वर । भेटतां पुन्हा गर्मकुहर | ख्भीं न 
दिसे चराचर । तरंग लाचे तो सिंधू. ॥ १२१४ ॥ जों प्रस्तुती बुद्धियुक्त । 
पूवोर्धी वाणिला जीवन्मुक्त । लदर्थ म्हणतो निलयमुक्त । कर्म करीं या कुशल- 
तेने. ॥ १२१५ ॥ अज्ञानाची विषेलता । ज्ञाने छेदाबया हे कुशलता । कर्मी 
करावी ऐसें बोलता । जाला श्रीकृष्ण या भावें. ॥ १२१६ ॥ सकळही बुद्धि- 
युक्त । ऐसेच होती मुक्त । म्हणुनी बोलतो निलयममुक्त । या छोकीं या भावें 
श्रीकृष्ण. ॥ १२१७ ॥ 

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 

जन्मबदंधविनिर्मुक्ताः पदे गच्छंत्यनामयम्‌. ॥ ५१ ॥ 

नित्यकर्मे करितांही । फळ होतें जें कांहीं । तें ईश्वरापणें होत नाहीं । 

कृपा होते तयाची. । १२१८ ॥ तें ईश्वरापणं कर्मफळ । टाकूनि बुद्धिमंत 
विर्मळ । बुद्धियुक्त होती केवळ । ते पेरमपदातें पावती. ॥ १२१९ ॥ पुनरा- 
वृत्ति चिंतामय । रोग ल्यास म्हणजे आमय । तो नसे ऐसें अनामय । ते पदा 
पावती बुद्धियुक्त. ॥ १२२० ॥ न आपितां नित्यकर्म । बंध करी हें गूढ वर्म । 
तृतीयाध्यायीं सगुणत्रह्म । विराद बोलेळ, | १२२१ ॥ ल्ावरूने एथें अर्थ । 
वाखाणिला तो समर्थ । कीं निष्कामही होय व्यर्थ । काम्यासमान ईश्वरी न 
अरपितां. ॥ १२२९२ ॥ कर्मज म्हणजे कर्मफळ । टाकूनि पावती पद केबळ । 
हें या छोकीं बोळे धननीळ । हेंच सिद्ध करावया. ॥ १२२१ ॥ काम्य कर्म 
करूनी । लाचे फळ टाकुनी । पद ते पावती म्हणोनी । म्हणतां नये. 
॥ १२२४ ॥ काम्यकर्मेच समूळ । टाकावी जेव्हां सकळ । तो संन्यास हें 
मेघनीळ । वचनांबु वर्षेळ अष्टाद्शी. ॥ १२२९ ॥ 

'कोम्यानां कमेणां न्यास संन्यासं कवयो विदुः । 

सवेकमेफलत्यागं प्राहुस्त्यागं वित्नक्षणाः ॥' [अ० १८ छो० २.] 

काम्यकर्मयागास । ज्ञाते बोलती संन्यास । आणि त्याग म्हणती तयास । 





*“*->५४४४४४४१॥॥॥५॥॥१/०१७४१५॥॥00४0 0000000000 रीणी | कवटी मना “नाम मत -- 





पणा 





॥४॥४४४॥॥॥७४₹१0/४१0 क तर 


१. यहा. २. बिपाची बेल, ३. जे विचारवत ज्ञानी आहेत ते कर्माच्या फळाची आसक्ति 
टाकून व जन्मबंधापासून मुक्त होऊन दुःखमुक्त पदाला पावतात. ४. मळरहित, ५. मुक्तीस, 
६. पुनः जन्मास येणे. ७. रोग,.व्यापि. ८. रोगरहित. ९. स्पष्ट, उघड, १०. घनश्याम. 
श्रीकृष्ण,) ११. वाणीचा पाऊस, १२. काम्य कर्माच्या त्यागाला संन्यास असें पंडित म्हण- 
तात; सर्व कर्माच्या फळावरील आसक्तीचा त्याग यास दुसरे कित्येक पंडित संन्यास म्हणतात, 


२ अध्याय] यथार्थदीपिका, १०९. 


कीं सकळ कर्मफलें टाकिजे. ॥ १२९२६ ॥ हे दोंपरीचे ह्याग । एक कर्षचिं 
एक कर्मफलसंयोग । कर्मचि टाकावें लातें श्रीरंग । काम्य म्हणे अति स्पष्ट, 
॥ १२२७ ॥ आतां सर्वकर्मफलत्याग । तो लाण़ ' निष्कामफलसंयोग । अष्टा- 
दशी हा. श्रीरंग । विहाळ झर्थही बोळेळ. ॥ १२२९८ ॥ नित्य निष्कामफल- 
त्याग । नव्हे विनाकृष्णापैणयोग । हें तृतीयाध्यायीं अब्यंग । खयं श्रीरंग बो- 
लेल. ॥ १२९९ ॥ कर्मज फळ टाकुनी । परमपदा पावती म्हणोनी । प्रस्तुत 
छोकीं या वचनीं । निल्कर्मफलत्याग सूचवी. ॥ १२१० ॥ कीं कर्भे तरी 
करिती । फळे तरी टाकिती । ते परमपदा पावती । बुद्धियुक्त. ॥ १९११ ॥ 
तेव्हां कार्म्ये टाकिलीं । नित्यकर्मेचे आरंभिलीं । फळें लांचींही लजिलीं । 
ईश्वरापेणे. ॥ १२१२ ॥ एं अवघे अध्याय अठरा । जेथें जेथे कर्मकांडप- 
सारा । बंध नाहीं म्हणतां ईश्वरा । अपितां मोक्षहेतु जाणावें. ॥ १२११ ॥ 
आतां यापुढें छोक । तो कां बोले उत्तमछोक । त्याचें निमित्त मुमुक्षुलोक । 
अवलोकोत यापरी. ॥ १९१९४ ॥ एक अनादि वासना । दुसरी भोगकामना । 
उभय लक्षणें मना । सजनीं आणावी. ॥ १२३१५ ॥ अन्न मागे क्षुधाक्रांत । 
त्यास पुसावें कीं अमृत । अपेक्षितें कीं नाहीं चित्त । तो म्हणेल नाहीं म्हणोनी. 
॥ १२१६ ॥ तें असाध्य म्हणोनी मन । न करी अमृताचे चिंतन । साध्य 
यत्ने भोजन । साध्य लाची अपेक्षा. ॥ १२१७ ॥ सापडे जरी अग्रृत । पिऊं 
लागे निश्चित । असाध्य म्हणोनि उचित । यत्न करी अन्नाचा. ॥ १२१८ ॥ 
साध्य अन्नाची इच्छा मना । ते म्हणावी कामना । अमृताची वासना । झां- 
कली असाध्य म्हणोनी. ॥ १२१९ ॥ तत्रापि जे भोग कानीं । आईइकिले 
त्यांची मनीं । कामना उपजे पुण्येकरूनी । परलोकीं साध्य परिसतां॥ १२४ ०] 
स्वर्गकामना याग करुनी । देवांगना भोगूं अमृत पिउनी । वेद बोलती याब- 
रुनी । कामना धरिती श्रुतफळीं. ॥ १२४१ ॥, अश्रुफळें या वेगळीं । श्रबणीं 
पडतां त्याही फळीं । इच्छा उपजे ते वासनाकळी । कामना पुष्प होणार. 
॥ १२४२ ॥ एवं श्रुतफळाद्ली कामना । अश्रुतकळाची बासना । दोती ज्ञानि- 
याच्या मना । न स्प्षेती. ॥ १२४१ ॥ हेचि जीवन्मुक्तदशा । याकारणेंचि 
गीतोपदेशा । करणें असे हृषीकेशा । अजुनालागीं. ॥ १२४४ ॥ तो अ- 
जुन सभाग्य । या श्रवणा जाला योग्य । हृदयीं जयाच्या वैराग्य । उपजलेंही 

॥ १२४५ ॥ इतकियानेंचि हळहळ । वूर जली तळमळ । परी मागुती 





ह जस्ग्ख्बआ.”.ाबयययय् दतयाायवऑ्गॅऑगऑऑऑऑ्ऑऑशाकाआाक्व्क्मव्ाजबजय.जत्यारअबबबबब 


१. अप्सरा, २, ऐकले 


११» बामनपंडितकृत 


हे मळमळ । होणार बोघावांचुनी. ॥ १२४६ ॥ चिखलामध्यें मासोळी । 
जळांशें जीवे परी तळमळी । ते टाकावया गंगाजळीं । सजळ घटीं घातली. 
॥ १२४७ ॥ चिखलामधूनि निघाली । परी जों गंगा नाहीं पावली । 
नेणारास नाहीं वाटली । तोंवरी सुखी अलंत. ॥ १२४८॥ कीं ते सुखी 
घटजळीं । हे अस्थिर सुखाची कळी । गंगोद्कींच हे मासोळी । असंत सुख 
पावेल. ॥ “१९४९ ॥ जालें नाहीं ज्ञान । तोचि सुख पावे अजुन । आइकोनि 
हें कृष्णवचन । या न्याथें. ॥ १२५० ॥ तो हांसोनि उत्तमशोक । करूनि 
लव कृपाबलोक । अजुंनाप्रति हा छोक । बोलतो. ॥ १२५१ ॥ 

येदा ते मोडकलिलं बुद्धिव्येतितरिष्यति, । 

तदा गंतासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च. ॥ ५२ ॥ 

आइकोनि आमुच्या वचना । सुखी जाठासि अजुंना! । कांहींच नलगे 

ऐस मना । वाटलें तुझ्या वाटतें. ॥ १२५२ ॥ परी हें काय सुख मानिसी । 
सुख तें पुढें पावसी । जेव्हां अज्ञानमोहडोहासी । बुद्धि तुझी तरेल. ॥१२५१॥ 
प्रथम मोह हा अविवेक । कीं देह आत्मा बाटे एक । वेगळेपणें व्यतिरेक । 
आधीं कळावा दोहींचा. ॥ १२५४ ॥ हा एक मोह गेला । तां दुसरा मोह 
आहे उरला । कीं आत्मा रज्जू तोचि टाकिलळा । वेगळा देह म्हणोनी. 
॥ १२५९ ॥ तोही मोह निरसे । अलंकारीं हेम सैमरसे । तैसा चराचरी ग- 
वसे । आत्मा जेव्हां! ॥ १२५६ ॥ आइकोनि गुरूची वाचा । हा गहन स- 
मुद्र मोहाचा । बुद्धि तुझी तरेळ साचा । तेव्हां आनंद पावसी. ॥ १२५७ ॥ 
तेव्हां श्रुतफळाची कामना । अश्रतफळाची वासना । टाकोनि बुद्धि तुझी अ- 
जुना । निवळ वैराग्य पावेळ. ॥ १२९५९८ ॥ वाटे आतांच नलगे फळ । परी 
हें होणार चंचळ । पातसी पद हे बुद्धि निश्चळ । होतां म्हणतो या छोकीं. 
॥ १२५९ ॥ न 

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति नित्चवला । 

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि. ॥ ५३ ॥ 

अजुना! नाना फळश्रती । आइकोनियां तुझी मती । धांवे ज्या त्या फ- 


००००७०० २५५५५५५५५५ ४0१४0 नकारा. 


१. मासा. २.हे अजुंना! जेव्हा तुझी बुद्धि मोहकालष्यास तरून जाईल, तेव्हां तूं श्रोतव्य 
आणि श्रुत यांजदिषयीं विरक्ति पावसील, २. एकरस होतें, दिसते. ४. वेदांतील वचनांनीं 
विक्षिप्त झालेली तुझी बुद्धि जेव्हां निश्वल होऊन समाधीच्या ठिकाणी स्थिर होईल, तेव्हां 
तुला योगप्राप्ति होईल. 


२ अध्याय] यथार्थदीपिका. ११ 


ळाप्रती । होती ऐसी. ॥ १२६० ॥ ते या श्रवणें वळली । बाटे नाहीं खव- 
ळली । परी अद्यापि नाहीं निवळली । सत्य जाण. ॥ १२६१ ॥ हे पुढे 
जेव्हां निश्चळ । राहेळ अचळ । समाधींत राहतां. केवळ । योग तेव्हां पावसी 
॥ १२६.२ ॥ आधीं होईल निश्चळ । मग समाधींत अचळ । तेव्हां म्हणे योग 
केवळ । पावसी याचा अर्थ हा. ॥ १२६९ ॥ आइकोनि नाना फळ । आधीं 
होती व्याकुळ । ते आतां जाली निर्मळ । वचनें आमुच्या. ॥ १२९४ ॥ हें 
पुराण वैराग्य । सहित तत्काळ बाटे योग्य । परी जो' थोर सभाग्य । हें बुद्धि 
त्याची न विसरे. ॥ १२६५ ॥"रेसी तुझी बुद्धी । धरूनि हे विवेकाची स- 
मृद्धी । राहेल निश्चळ तई सिद्धी । जाली जाण या श्रवणाची. ,॥ १२६६ ॥ 
मग ते आत्मबोधीं । एकाग्रता बुद्धि साधी । यांस म्हणावें समाधी । अचळ 
समाधींत त्या होय. ॥ १२६७ ॥ आत्मसमाधींत बुद्धी । पावे जेव्हां अचळत्व- 
सिद्धी । तेव्हां पावसी योगसमृद्धी । कर्मे नासती ज्या योगी. ॥ १२९६८ ॥ 
याहोनि प्रर्वी बुद्धियुक्त । बोलिला कीं नाशी सुकृतदुष्कृत । तो योग पावसी 
निश्चित । तत्त्वी होतां स्थिुद्धी. ॥ १२६९ ॥ समाधि आणि योग । एक 
परी नासावया कर्मयोग । कतेत्वादि वियोग । कर्मा पाहणें हें एक. ॥१२७०॥ 
कीं आत्मज्ञानी आधीं । एकाग्रता खरूपीं साधी । ते सविकल्प निर्विकल्प स- 
माधी । ज्ञानसिद्धि या नांवे. | १२७१ ॥ मग तो निल समाधिस्थ । अकर्ता 
करोनि कर्मे समस्त । नाशी पूर्वीळ सुकृत दुष्कृत । संमाधीवरील हा योग. 
॥ १२७२ ॥ पूर्वी वर्णिला जीवन्मुक्त । कीं जिता देह सुकृत दुष्कत । नाशी 
तो योग निश्चित । समाधिअवस्था भेदची. ॥ १२७१९ ॥ एवं समाधींत स्थिर- 
बुद्धी । त्यास स्थितप्रज्नतासिद्धी । त्याची वर्तण्याची प्रसिद्धी । ते योगशाब्दे जा- 
णावी. ॥ १२७४ ॥ कीं हें श्रीकृष्णगचन । आइकोनियां अजुन । ऐसाच 
करीतसे प्रश्न । स्थितप्रज्ञाविषयीं. ॥ १२७५ ॥ 
अजुन उवाच---स्थितप्रजस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव! । 
स्थितधीः कि प्रभापेत किमासीत बजेत किम. ॥५४॥ 


प्रज्ञा म्हणजे बुद्धी । जिला समाधीत स्थिरत्वसिद्धि । ते ज्याची तयास 
सगृद्धी । स्थितप्रज्ञतेची. | १२९७६ ॥ ल्यास प्रपंच भगबद्रूप । अलंकारीं हे- 








१, आत्मरूपीं एकाग्रता. २. हे केशवा! मनुष्याची बुद्धि स्थिर झाली आणि समाधान 
पावली म्हृणजे काय? स्थितप्रज्ञ मनुष्याचें बोलणें, बसणे, चालणे कसकसे असतें? ३. स्वैये. 


११२ बामनपंडिंतकृत 


मस्वरूप । इंद्रियदष्टी थिजलें तूप । रेसनेस तेथें न रसभंग. ॥ १२७७ ॥ 
हा समाधीस विकल्प । विकल्पीं नुसतें निर्विकल्प । हें परोक्षरीतीं खल्प । अ- 
नुभव नसोनिही समजला. ॥.१९७८ ॥ ऐसा निलय समाधिस्थ । जो बुद्धि- 
युक्त नाशी सुकृतदुष्कृत । देह धरूनि वर्ते कीं निश्चित । हेंही अजुनें आ- 
इकिलें. ॥ १ २७९ ॥ म्हणुनी म्हणतो केशवा । स्थितप्रज्ञ ऐसा माधवा! । जो 
निय समाधिस्थ यादवा ! । बोलिलासी. ॥ १२८० ॥ अजी! लाची जीं ल- 
क्षणे । तीं सांगावी कमलेक्षणें । तो काय बोले संभाषणे । तींही बदावीं. 
॥ १२८१ ॥ तो असतो काय करुनी । तो 'वर्ततो काय म्हणूनी । हें खमुखं 
निर्गमवचनीं । केशवा ! स्वामि ! वदावे. ॥ १२८९ ॥ शाहणें होय लेकरू । 
लागे समस्त प्रश्न करूं । तें प्रेम न सकती सांवरूं । मायबापें. ॥ १२८९ ॥ 
तैसा एथूनि अजुन । करूं लागला अध्यात्मप्रश्न । सुखावले अत्संत मन । ज- 
गट्रुरूचें परिसतां. ॥ १२८४ ॥ कीं मुख पसरी पिळूं । माय लागे चारा 
घाळूं । तैसा कृपेनें लागळा उकळू । प्रश्न एथूनि भगवंत. ॥ १२८५ ॥ 
आधीं श्रीकमलेक्षण । सांगतो त्याचीं लक्षणे । उत्तर देतो विचक्षण । प्रथम 
प्रश्नाचे. ॥ १२८६ ॥ 

श्रीभगवानुवाच---प्रेजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ ! मनोगतान । 

आत्मन्येबात्मना तुष्टः स्थितप्रज्नस्तदोच्यते. ॥ ५५ ॥ 


पार्था! प्रथम वैराग्य । ज्यास तो ज्ञानायोग्य । त्यांत वेगळा सभाग्य । 
स्िंतप्रज्ञ होतो. ॥ १२८७ ॥ मन धांवे विषयांवरी । श्रवणबळें ज्ञानी आ- 
वरी । मन ऐसें सांवरी । तो साधक, परि नव्हे स्थितप्रज्न. ॥ १२८८ ॥ मनीं 
ज्या ज्या कामना । तो ओकिला ओक वाटे मना । जां ज्ञानी ऐसा होईना । 
तों न म्हणवे स्थितप्रज्, ॥ १२८९ ॥ जे जे मनीं कामना होते । जेव्हां टाकी 
सकळही ते । अगा! पाथा! तेव्हां येते । स्थितप्रक्ञता. ॥ १२९० ॥ परंतु 
टाकणें सर्वेकाम । हे गोष्टीचेंचि नव्हे काम । कीं सने सुखाचे धाम । विषय 
मानिलें. ॥ १२९१ ॥ दुःख मेरूसमान । सुख मोहरीसमही मन । विषयांत 


००१०५४0००० ९५०५०0१ ००००-००-००-०-०-- पिंगा 








१, जिव्हेला. २. समाधीत स्थिर बुद्धि ज्याची. ३. वेदवाणीनें, ४. जह्मश्ञानविषयक प्रश्न, 
५, हे अजुना! जेव्हा जो कोणी सवे मनांत बेणाऱ्या कामाते सोडतो आणि आपल्याच 
ठायी आत्मत्बेकरून संतुष्ट असतो- तेव्हां त्यास स्थितप्रज्ञ असे पडित म्हणतात. ६. समाधीत 
ज्याची स्थिर बुद्धि असा. ७. त्याला 'साधक' असें म्हणावें. ८. 'स्थितप्रश' कोण नन्हे दें 
व्यतिरेकानें दर्शविले आहे. 


२ अध्याय] यथार्थदीपिका. ११३ 


पावे तें जीवन । मानूनि ऐसे. ॥ १२९२ ॥ चिखलामाजी मासोळी । जरी 
दुःखें तळमळी । ते टाकितां शुष्क स्थळी । वांचेच्‌ ना. ॥ १२९२९ ॥ नाकी 
तोंडीं केवळ । चिखळ त्याने करी तळमळ । तथापि लवलेह जें जळ । 
जीवन मल्स्यास तें वाटे. ॥ १२९४ ॥ ते टाकितां गंगाजळीं । नाठवी चि- 
खल मासोळी । ब्रह्मानंटौं केवळीं । विषय नाठवी मन ऐसं. ॥ १२९९५ ॥ 
यालागीं सर्व कामना । टाकूनि आत्मत्बीं मना । लाबी संतुष्ट राहे अर्जुना! । 
'स्थितप्रज्ञ' तेव्हां बोलिजे.॥१२९६॥ हें सिद्धाचें सहज लक्षण । साधकें ऐसें 
क्षण क्षण । वैराग्य धरूनि आत्मपण । लक्षूनि तृप्ति मानावी. ॥ १२९७॥ 
या भावें म्हणे यदुवीर । कीं मनांतील काम अवघे नर । टाकूनि. आत्मत्वीं नि- 
रंतर । संतुष्ट राहे जेघवां. | १२९८ ॥ तेधवां स्थितप्रज्ञ तो । अगा ! पार्था! 
म्हणिजेतो । याटूनि पूर्वी असतो । साधक होऊनि सिद्धीचा. ॥ १२९९ | 
तत्त्वज्ञ होऊनि ज्यास । वैराग्य आणि अभ्यास । दोनी नसती तयास । दुळेभ 
हे स्थितप्रक्ञता. ॥ १९०० ॥ वैराग्य हृदया धरावें । मन आतमत्वी स्थिर 
करावे । विषय स्मरतां आवरावें । वैराग्ये आणि अभ्यासे. ॥ ११०१ ॥ 
जेव्हां या यत्नाविण । बुद्धि स्वरूपीं स्थिरपण । पावे तेव्हां तो आपण । स्थि- 
तप्रज्ञ सिद्ध बोलावा. ॥ ११०२ ॥ आतां यापुढें छोक । तो कां बोले उत्तम- 
शोक । त्याचें निमित्त पुण्यक्लोक । आहइकोत. ॥ १३०१ ॥ विचाराच्या बळें 
काम । सर्व टाकील निष्काम । आत्मस्वरूपीं आत्माराम । स्थितप्रज्ञ करूं शके. 
॥ १२०४ ॥ हे यत्नसाध्य गोष्टी दिसत । परी प्रार्धाची तनु असते । भो- 
गितो आले भोग ते । दुःखी सुखी होऊनियां. ॥ ११०५ ॥ दुःख तें घाब- 
रेंचि करी । रँपहा उपजवी सुख अंतरीं । कीं ऐसेंचि सुख हो तरी । स्थितप्रज्ञ 
तेव्हां तो कैसा. | १३९०६ ॥ एऐसं म्हणेल पार्थ । हें जाणोनि यदर्थ । बोले 
सर्वज्ञ समर्थ । हा छोक. ॥ ११०७ ॥ 
इःखेषण्वनुद्धिसमनाः सुखेषु विगतस्पूहः । 
बीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते. ॥ ५६ ॥ 
नव्हे घाबिरा दुःखीं । स्पृहा न धरी जाल्या सुखीं । विषयप्रीति भय आ- 


*---->- >“ नणण अ» > समापन  कककाममडाली ल्न 


१. यलानें साधलेली. २. देह. ३. इच्छा. ४. दुःखामध्ये ज्याचें मन उद्गिभ होत नाही, 
सुखाविषयींची ज्याची इच्छा गेली आहे, भाबट, भय, क्रोध ही ज्याची निवृत्त झालीं आ- 
हेत, त्या विवेकी मनष्याठा स्थिरधी (स्थितप्रजञ) म्हणतात. 


११४ वामनपंडितळूत 


णखी । क्रोधही नसे जयाला. | १९०८ ॥ तो स्थितप्रज्ञ म्हणोनी । बोलि- 
जेतो मुनी । कीं तो मुनी मननेंकरूनी । विचारें ऐसा सिद्ध जाला. ॥१३९०९॥ 
युक्तिदृष्टांतेकरूनी । विचार सिद्ध करी मनीं । हें मनन जाणे तो “मुनी? । 
हे साधकदशा सिद्धाची. ॥ १९१० ॥ आत्मा कळळी व्यापक । तेव्हां जीव 
ईश्वर दोघे एक । प्रतिर्बिबासि वेगळीक । नसे बिबी हे देखे. ॥ १९१११ ॥ 
भोगोनि अज्ञानें दुःख । ज्ञानीं पावला आत्मसुख । विश्रांति पावतां आणिक । 
तत्त्व गोष्टीचें समजला. ॥ १११२ ॥ कीं इश्वर ब्रह्म सगुण । दुःख भोगितां 
प्रतिबिंबपणे । बिंब्रे्य आपलें आपण । पाबोनि पावतो निजानंद- ॥ १११३१॥ 
राजा दाटूनि थनांत । पारधींत होतो श्रांत । केशी क्षुधातृषाक्रांत । दाटटनि 
होतो. ॥ १११४ ॥ परतोनि येतां गृहा । श्रमपरिहारीं सुख महा । पावतो 
कीं उपचार हा । सुखतर पर्विल्याहूनिही. ॥ १९१५ ॥ तेचि शीतळ छाया । 
पूर्वी ऐसी सुखी काया । न करी उष्ण श्रम हराया । सुखस्पशे जैसी हो- 
तसे. ॥ १९१६ ॥ इत्यादि राजोपचार । पहिल्याहूनि सुख फार । देती 
रेसं सुख अपार । जीवन्मुक्तत्वी इश्वरा. ॥ १९१७ ॥ ऐशा युक्तीचें मनन । 
करी ज्या मुनीचें मन । तें कां होय उद्दिम् । दुःख भोगितां? ॥ १११८ ॥ 
नाशवंत दुःखार्चे स्मरण । तों नित्य सुखाचें स्फुरण । लाचें घाबरें अंत:- 
करण । होय कां? ॥ १२१९ ॥ ऐसी सुखींही रँपृरहा । कां मॅननसंपन्न मा- 
नील हा । कीं कंडू खाजवितां देहा । सुख तैसें विषयांत. ॥ ११२० ॥ अ- 
जुना! वैश्यवत्ति । करितां स्वल्पही धनप्रा्ति । इच्छुनि जातां सीांतेप्रति । न 
गुंते ग्रही गृहसुखा. ॥ ११२१ ॥ स्त्री वाढी मिष्टान । परी याचें सांतेंत फिरे 
मन । तरुणी दे आलिंगन । मन याचें सांतेंत. ॥ ११२९२ ॥ कौमी कराया 
स्त्रीसंग । जातां इतर भोगप्रसंग । आड आले तरी अंतरंग । न धरी स्पृहा 
तयांची, || ११२४ ॥ दरिद्री जाला राजा । पहिल्या बाकळेच्या सेजा । 
स्पृहा न देती त्या महाराजा । कदाचित प्राप्त होतांही. ॥ ११२४ ॥ इ्यादि 
दृष्टांत कोटी । श्रीकृष्ण धरूनि पोटीं । म्हणे अगा! किरीटी! । सुखीं न 
धरी तो स्पृहा. ॥ ११२९५ ॥ कीं विषयीं अंनुराग । न इच्छी कांहीं भोग । 


न ७१५५. मक “कका 
न र ७ डवा 


१. आत्मानंद, अह्मानंद, २. दमलेला. ३. इच्छा. ४. मुनी. ५. उपजीविका. ६. जत्रा, 
मेळा, बाजार. ७, कामुक. ८. अंतःकरण, ९, जीण वखराच्या. १०, आवड. 


२ अध्याय] यथार्थदीपिका. ११६ 


कीं खरूज खाजवणे रोग । कां असोसी निरोगिया असेळ £ ॥ १२२६ ॥ 
निरोगीही देह । कचित्‌ खाजवितां खेह । न धरी,तैसा निःसंदेह । विषयसुखीं 
सुख तो न मानी. ॥ ११२७ ॥ वीतरागरब्दे स्पृहा । सुख भोगितांही न 
धरीच हा । दुःख प्राप्त हौतां देहा । नव्हे घाबरा निभेय. ॥ ११२८ ॥ देह 
लटिका हा .निश्चय । तो. पडला तरी न मानी भय । तो दुःखी उद्विभ होय 
काय । हें निर्भयशब्दे सूचवी. ॥ १९२९ ॥ क्रोध घाबरेपणें । कीं स्पृहेच्याही 
गुणें । हा दोहींरहित आपण । क्रोध नसे यास्तव. ॥ ११२० ॥ दुःखीं नव्हे 
घाबरा । सुखीं स्पृहा न ज्या धीरा । तो क्रोधी नसे पांडुकुमारा! । याचि 
लागीं. ॥ १३११ ॥ हे सिद्धाचे सहज गुण । साधकें व्हाढें मनननिपुण । 
दुःखीं सुखीं ऐसें आपण । असावें भावार्थ हा पोटीं. ॥ ११२९२ ॥ खं सर्व- 
काम त्यागी । संतुष्ट जो निजात्मयोगीं । निभेय अक्रोध वीतरागी । सम सुख- 
दुःखी स्थितप्रज्ञ, ॥ १९२१२ ॥ 'स्थितप्रज्ञ' तो केसा । म्हणूनि पुशिलें 
तरी तो ऐसा । प्रथम प्रश्नोत्तठसा । बसला मनीं पार्थांच्या. ॥ १११४ ॥ 
प्रश्न दुसरा धनंजय । करी कीं तो बोळे काय । याचें उत्तर अब्यय । देत 
असे आतां या शछोकीं. ॥ १११५ ॥ 
यः सवत्रानभिरेहस्तत्तत्पाप्य शुभाद्युभम्‌ । 
नाभिनंदाति न द्वेष्टि तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. ॥ ५७ ॥ 

अगा ! प्रयोजनाविणे । काय घडे बोलणें । आतां अहंता ममता गुणें । 
मीं माझें म्हणावें. ॥ १२९३६ ॥ तरी देहीं नसे अहंता । ल्यास कैंची अन्यत्र 
ममता । रहपारश नसे चित्ता । जो कांहीं दाटूनि बोलवी. ॥ १३१७ ॥ सख- 


१. उत्कठा. २. शंकराचायीच्या 'विवेकचूडामणि' नामक प्रकरणांत स्थितप्रश् 
पुरुषाविषयी पुढील विवेचन आढळते:-“स्थितप्र्ञो यतिरयं य: सदानंदमक्षते । जह्मण्येव 
विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः ॥ ४२९ ॥ अह्मात्मनोः शोधितयोरेकभावावगा- 
हिनी । निर्विकल्पी च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रक्षेति कथ्यते ॥ ४२० ॥ सुस्थितासौ भवेदस्य 
'स्थितिप्रक्षः' स उच्यते । म्हणजे-जो सदानद सेवितो, ज्याचा आत्मा जक्याच्या 
ठिकाणीं लीन झाला आहे. जो बरिकारशून्य आणि क्रियाझून्य झाला आहे तो यति स्थितप्रज्ञ 
आहे. जअह्म आणि आत्मा याचें सशोधन करून एकभावाचे सेवन करणारी आणि विकल्पशुन्य 
असणारी जी चिन्मात्रा वृत्ति तिला प्रज्ञा असें *हणतात. ही' प्र्षा ज्याची सुस्थित झाली आहे, 
तो स्थितप्रक्ञ समजावा. ३. जो कोरठेंदी आसक्ति ठेवीत नाहीं, शुभ प्राप्त झालें असतां 
तळमळ करीत नाही, याची प्रज्ञा (बुद्धि) प्रतिष्ठित (स्थिर) झाली असें समजावे. 


११६ वामनपंडितकृत 


देह पुत्र केलत्र । खेह न धरी सर्वत्र । तो कां बोलेल चित्र विचित्र । शब्द 
लोकांसारिखे. ॥ १२३८ ॥ कीं सुखाची असे स्पृहा । तरी कांहीं बरें वाटतां 
देहा । बोलोंच लागे उत्तर हां । नावरे सर्वथा. ॥ १९११९ ॥ कींदुःखन 
हो हे जपणी । जरी असे अंतःकरणीं । तरी अनुभव होतां वाणी ।* बोलोंच 
लागे. ॥ ११४० | जो प्राप्त होतां शुभ । संतुष्ट नव्हे मानूनि लाभ । स- 
सुखीं सर्वदा स्वयंभ । तो काय बोळेळ कोणाशी 2 ॥ ११४१॥ जो अभु- 
भासही भोगुनी । हें वाईट हे तें म्हणोनी । द्वेष न करी कीं वाईट न मानी । 
तो काय बोलेळ कोणाशी? ॥ ११४२ ॥ न हर्षे जो हुभ पावतां । वाइट 
न मानी अशुभ होतां । लाचीच पैज्ञा प्रंतिष्टिता । जाली पावली ज खै. 
॥ १२१४१ ॥ भाव ऐसा निघाला । कीं जो ऐसा नाही जाला ।| तो तो सा- 
घक बोलिला । साधन कराव ला नरे. ॥ ११४४ ॥ सर्वत्र टाकावा खेह । 
साक्षित्वे पारका पाहवा देह । स्त्री पुत्र धन गेह । सम पहावे जागरी. 
॥ ११४५ ॥ प्राख्धे देह गेह । न सुटे परी लजावा सह । स्वरूपीं जागे 
त्यास मोह । सवभ न करी स्वपतदृष्टीने. ॥ १९४६ ॥ आत्मा खये अतींद्रिय । 
स्वप्ससृष्टि देहेद्रिय । खंरूपी जागा हा निश्चय । धरितां खेह कवणाचा. 
॥ १२४७ ॥ सुखदुःखांस रूपे दोनी । त्यांत जे ममतेकरूनी । स्त्रीपुत्रदुःखे 
दुःखी म्हणोनी । न मानूं शके आपणा. ॥ ११४८ ॥ जरी कळला विवेक । 
तरी देहास सुखदुःख । होतां दिसेच मुख । देहात्मतेचे. । १९४९ ॥ तरी 
हें प्रारधक्रण । जैसे घेतले तैसे उत्तीर्ण । होता देहांत्मपण । प्रारब्धबळे वा- 
ढतें. ॥ १९५० ॥ जीवन्मुक्तिपदा । विघ्न करी हे आपदा । परंतु विवेकाची 
संपदा । मेळवूनि पद तें पावावे. ॥ ११५१ ॥ कणी याचें कण । फेडावे 
भलला गुणे । सिंहासनारूढ आपण । होऊनि कां न फेडावे: ॥ १९५२ ॥ 
दुःखीं न मानितां दुःख । सुखी न मानिता सुख । दृष्टीस देहात्मतेचे मुख । 
पडले तरी ते बाघधीना. ॥ ११५४ ॥ स्थितप्रज्ञत्वसिहासनी । सां- 
म्राज्यपदीं बैसोनी । प्रार्धकणापासूनी । मुक्त न व्हावे का सुर्जेः 


बहााशणण णी रापण ना --_->> 


१, स्त्री. >, तो कोणापाशीं बोलणार नाही-असे अपेक्षित उत्तर आहे. ३. नह्वावेतत्या पु- 
रुषाला प्रियाप्रिय अथवा शुभाझुभ याचा स्पर्शेच होत नाही असे “विवेकचूडामणि' प्रकरणात 
शोकराचार्य सागतातः-'अशरीर सदा सतामिम अह्मविद क्षवित्‌ । प्रियाप्रिये न स्पृशतस्तथेव 
च शुभाशुभम्‌ 1 ५४८ ।' ४. बुद्धि, ५, अढळ. ६. घर, ७. इद्रियास अगोचर. ८. देह 
आणि इद्रिये. ९, आत्मस्वरूपीं. १०. देहास आत्मा समजणे, ११. दुःख. १२. निष्कटक राज्य, 


२ अध्याय] यथार्थदीपिका. १ १७ 


॥ ११५४॥ या सुखास न म्हणावें सुख या दुःखास न म्हणावें दुःख | यक्त- 
छेहास आणिक । बोलणें उरलें तें काय? ॥ १३५५ ॥ ऐशा विवेकें नर 
ऐसा । साधकही होय सरसा । साधक म्हणावा कैसा । स्थितप्रक्ही तो मग 
होय. ॥* १९५६ ॥ तो*कांहींच नाहीं बोलत । असे स्वानंदें डोलत । उपदेश 
हरिकथा तों निश्चित । नव्हे बोली प्रपंचाची, ॥ १२१९७ ॥ झुक स्थितप्रज् 
' भागवत । सांगे श्रीमज्मागवत । अह्योपदेश हरिचरित । हरिभक्तचरित्रे 
ज्यामध्ये. ॥ १२९८ ॥ ज्यांत अवतारमाला । नवरस श्रीकृष्णलीला । रास- 
भ्रीडा गोपाळकाला । ज्यामध्ये. ॥ ११५९ ॥ ऐसे स्थितप्रज्ञ योगी । होऊनि 
गेळे नाना जगीं । न चाळिती वाणी उगी । उपदेश हरिकथा न वर्णिता. 
॥ ११६० ॥ न बोलायाचें स्थळ । ते तेंच निवडी मेधेनीळ । कीं सर्वत्र 
खेह अचळ । वाणी ज्याची शुभाझुभीं. ॥ १९६१ ॥ इत्यादि गहन भाव । 
सुचवूनि बोळे देव । आतां तृतीय प्रश्नां स्वयमेव । तोचि उत्तर देतसे. 
॥ ११६२ ॥ काय करूनि असतो । जो स्थितप्रज्ञ म्हणावा तो । उत्तर 
याचें आतां देतो । या छोकीं. ॥ ११६२ ॥ 

येदा संहरते चायं कूमो5गानीव सर्वशः । 

इंद्रियाणींद्रियाथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ॥ ५८ ॥ 


अनायासे भोग करी । अनायासेंचि आवरी । स्थितप्रज्ञ ऐशा परी । असतो 
अजुना! ॥ १२६४ ॥ येविषयीं दृष्टांत । स्वमुखें बोळे रमाकांत । सिद्ध सा- 
धक सिद्धांत । सुचवूनि बोले. ॥ ११६५ ॥ कीं जेव्हां इंद्रियांते । भोगितां 
सकळ विषयांतें । आवरी जैसा निजांगातें । कांसव जल्चर. ॥ ११६६ ॥ 
क्षणांत बाहेर काढी । क्षणांत आंत ओढी । .काढाओढींत न पडे गाढी | 
काढी ओढी अनायासे. ॥ ११६७ ॥ भोगिल्याविणें नव्हे क्षय । प्रारधाचा 
हा निश्चय । विनायत्र प्राप्त व्रिपिय । त्या भोगी इंद्रिये वर्तवी. ॥ १२६८ ॥ 
चेंडू भूमीवरी पडे । तो भूमि स्प्शेतां उडे । परी त्या भूमीस न जडे । मृत्पिड 
जैसा. | १२१६९. ॥ विषयभूमि स्पर्शानी । मन उडे चिद्वंगनीं । अज्ञमन मू- 


१. ज्यानें खेह सोडिला त्यास. २. भगवद्धक्त, ३. घननील, श्रीकृष्ण, ४. पुढें ओंबी 
९६ पहा, ५. जसा कासब आपलीं अंगें सर्व बाजूंनीं आंत सहज आंबरतो, तसा जेव्हां हा (यति) 
इंद्रियांस इंद्रियाथोपासून आंबरून धरतो, तेव्हां त्याची प्रज्ञा (बुद्धि) प्रतिष्ठित (स्थिर) झाळी 
अर्से समजावें, ६. चेतम्यरूप आकाशांत. 


११८९ वामनपंडिंतकृत 


त्पिड होऊनी । विषयभूमीतें जडतसे. ॥ १२७० ॥ चिखलाचा गोळा पडे । 
तो भूमीस लागोनि जडे । परतोनि पडतांही न उंच चढे । मन तैस अज्ञाचें. 
॥ ११७१ ॥ ख्थितप्रज्ञाचे दृष्टी । विषय नाहींच परी अदृष्टी । भोगणे तेथें न 
होतां कष्टी । इंद्रियें वर्तवी अनायासे. ॥ १३१७२ ॥ 'भोग भोगितांचि 'दिसती । 
मग जाणो इंद्रियेंच नसती । कीं भोगवासनेची वस्ती '। इंद्रियांत त्याच्या अ- 
सेना. ॥ १९७२३ ॥ रजोगुणाचें तें इंद्रिय । रजोगुणच वासनामय । वासनेविण 
इंद्रियनिश्वय । घडेचि ना. ॥ ११७४ ॥ विषय इंद्रियें सकळ । प्रपंच दिसे 
ब्रह्म केवळ । ल्यास इंद्रियम्राम ओंगळ । दिसे कैंचा? ॥ १३१७५ ॥ कांसव 
ऑर्गे आवरी ॥ नसतींच जाणों तोंवरी । आणि कांहींच न करी । श्रम आंग 
आंवरितां. ॥ ११७६ ॥ कामनेनें विषय । टाकिती त्यांचे दृढनिश्वय । विषय 
भोगितां इंद्रिय । न निघे कधीं. ॥ १९७७ ॥ आपणास जन्मांतरी । राज्यपद 
लाधावें हें अंतरीं । म्हणूनि भोग न करी । विषयांचे, | !२९७८॥ ब्रह्मषी अ- 
षीश्वरी । न म्हणतां तपश्चयो करी । अतिप्रयत्ने चित्त हरी । मेनका विश्वा- 
मित्राचे. | १२७९ ॥ इंद्रियां भोगी प्रवृत्ति । न घडतां मेनका चितवृत्ति । 
हरितां तींच नावरती । विश्वामित्रा, ॥ १९८० ॥ आटोप शकता इंद्रियें । 
तरी कां होता कुतरा स्वयें । प्रवृत्ति निवृत्ति ही निश्चये । नसे सकामा स्वाधीन 
इंद्रियांची. ॥ ११८१ ॥ अनादि मायाविळास । आन करी विश्वामित्रास । 
“घानमेथुनन्याय' ज्यास । घडोनि आला. ॥ १२८२ ॥ असोनि मैथुनवासना । 
सदा न करवे श्वाना । कालविशेषे घडतां निघेना । शिश्न योनीबाहेरी. 
॥ ११८१ ॥ स्वस्त्री तरुण सुंदरी । टाकूनि धनार्थ देशांतरीं । कुरूप पंश्र- 
लीसंग करी । न सोडी सोसूनि दंडही. ॥ ११८४ ॥ खस्त्रीशीं रतिप्रदृत्ती । 





१. सर्व इंद्रियें, ेंद्रियगण. २. इंद्रियजय करणें फार कठिण आहे व तो बुद्धि स्थिर होण्यास 
अवश्य आहे. बुद्धि स्थिर राहण्यास मनोनिग्रह आणि इंद्रियजय ही दोन साधने आहेत. 
परंतु मन फार 'ंचल आहे, त्याचे आकलन करणे वायूप्रमा्णे दुष्कर आहे. पंचदशी अथांत 
एक वचन आहे:-अप्यब्धिपानान्महतः सुभेरून्मूलनादपि । अपि वह्यशनात्साधो विषमश्रचित्त- 
निमइः ॥। १२१ ॥ [तृप्तिदीप ७ म प्रकरण.] याचा भावार्थः:-समुद्राचे पान करवेल, मेरुप- 
बेत उल्लंधितां येल, अभि भक्षण करवेल, पण या सर्वाहीपेक्षां चित्तनिग्रहह करणे कठिण 
आहे. या 'झोकावरून मनोनिमहांचें दुष्करत्व लक्षांत येईल. मनोनिग्नहाप्रमाणें इंद्रियनियइ- 
ही दुष्करच आहे. परंतु हे दोन्ही साध्य असले म्हणजे पुरुषाची बुद्धि स्थिर असण्यास प्रत्य- 
बाय नाही. [सरलार्थबोधिनी गीता--ए० ४१५.] २. कुत्रा, ४. व्यमिचारिणीशीं संयोग. 


२ अध्याय] यथार्थदीपिका, ११९ 


धनाशा बद्ध करूं न शकती । परदारगमननिदृत्ती । ती तों स्वाधीन नसेची. 
॥ ११८५ ॥ विषय प्राप्त जो न्यायें । आणि अनुयासें स्वये । तें प्रारूध मा- 
नूनि इंद्रियें । वतवी स्थितप्रज्ञ. ॥ ११८६ ॥ वासनारहित अंतःकरण । त्यास 
कां घडे यत्न करणें? । असोनि न दिसे इंद्रियगण । आढृतें कूमॉर्गे जे रीती 
॥ १९८५७,॥ हें सिद्धाचें लक्षण । साधकें होऊनि विचक्षण । कंडू इंद्रियांची 
क्षण । सोसूनि स्वरूपी चित्त द्यावे. ॥ ११८८ ॥ नाहींत विषय, नाहींत इं- 
द्रिये, | अवघा आत्मा आहे खर्य । 'जळीं तरंग! या न्याय । आत्मयांत विश्व 
स्मरावे. ॥ १३१८९ ॥ क्षत खाजवितां सुख । परी तत्काळ उपजे दुःख । 
जेव्हां चढे नखाचें विख । दुःख ये रीती विषयभोगीं. )) ११९० | 
निश्चय असावा अंतःकरणीं । तें योजे चिदात्मस्फुरणीं । तेव्हां ते सिद्धा- 
चीच धरणी । साधकासही सावेच. ॥ ११९१ ॥ पाठ एकास वेदकचा । 
तेच अभ्यासकाची घोकींव वाचा । विसर न पडतां तिचा । तोही होय ला- 
सम. ॥ ११९२ ॥ एकाचा अभ्यास जाला । एकास अभ्यास आहे लागला | 
परंतु अभ्यासकर्ता वहिला । हाही होय स्थितप्रज्ञ. ॥ १९१९१२॥ एखं “यदा 
संहरते' । आणि *स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते! । या कृष्णवचनीं निघते । टीका 
ऐसी. ॥ १२१९४ ॥ कीं जेव्हां कूर्म अंगे जैसा । आवरी इंद्रिये तेसा । तेव्हां 
स्थितप्रज्ञ ऐसा । भाव कीं तत्पूर्वी साधक. ॥ १२९५ ॥ अनायासं भोगी । 
अनायासेंचि लागी । ऐसें करोनि संवोत्मयोगीं । असतो स्थितप्रज्ञ गा! 
॥ ११९६ ॥ हें तिज्या प्रश्नाचे उत्तर । जालें, परंतु अजुन चतुर । संदेह 
मानी युक्ततर । तो पुढिलिया छोकीं हरेल, ॥ ११९७ ॥ अनायासे प्रवर्तती । 
अनायासे परतती । इंद्रियें स्थितप्रज्ञाचीं ये रीती । देवाधिदेव बोलिला. 
॥ ११९८ ॥ सकामाचीं इंद्रियें । न प्रवर्तती काम्य निश्चर्ये । विषयासक्त जो 
स्वये । न परतती इंद्रियें तयाची. | १९९९ )) अनायासे वर्तवी । अनायासे 
परतवी । ऐसा स्थितप्रक्न गोसावी । पूर्व्ोकीं ऐकिला, ॥ १४ ०० ॥ आइकोनि 
धनंजयें । संदेह मानिला कीं इंद्रिये । विषयीं वर्तती भलता स्वयें । नवल 
काय या गोष्टीचें. ॥ १४०१ ॥ कठिण इंद्रियें परतणें । स्थितप्रज्ञ सिद्ध या 
गुणें | तरी हें अन्यत्रही लक्षणें । दिसे काय तोही स्थितप्रज्ञ ॥ १४०२ ॥ 





वि्ब ॒ अड्ड अ कबबबडकअबडनाकवडकातनवडाडावाडाडडयाडाडवकाडाडत' काड पड लता आवडाकाड वाकडा डाकबककन 





१. घाय, खरूज. २. समाधीत बुद्धि ज्याची स्थिर. ३. सर्वात्मस्वरूपाच्या समाधीत, 
४. श्रीकृष्ण, ५, इंद्रियस्वामी, (गो--तांवीर्‍शंद्रिय--स्वामी.) 


१२० वामनपंडितकृत 


ज्वरित आणि उपवासी । हेही न घेती विषयासी । विषय भोगही मानसीं । 
नाठवे जयां. ॥ १४०३ ॥,तेव्हां हा काय अधिक । कीं हें आइकावें को- 
तुक । हा भाव यदुकुलतिळक । समजोनि बोले हा छोक. ॥ १४०४ ॥ 
विषया विनिवतेते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्ज रसो5प्यस्थ परं दृष्टा निवतते. ॥ ५९ ॥ 


ज्या इंद्रियाचा जो विषय । तो तेदाहार हा निश्चय । निराहारगाब्दे हे 
उभय । उपवासी लंघनीं ज्वरितही. ॥ १४० ॥ निराहार या प्रकारीं । दे- 
हाभिमानी. देहधारी । खैक्‌ चंदन आणि नारी । न लगती तयांसी. ॥१४०६॥ 
ले समयीं तों विषय । परतले परंतु निश्चय । पुढें भोगायाचा त्यांचा जय । 
जाला नाहीं. ॥ १४०७ ॥ वासनेस म्हणती रस । मनीं ल्या रसाचा असे 
वास । जरी केला उपवास । काय जालं? ॥ १४०८ ॥ परतला विषयांचा 
बिलास । परी परतला नाहीं वासनारस । स्थितप्रज्ञाचा तोही विरस । वास- 
नारस असे ज्याला, ॥ १४०९ ॥ म्हणसी वासनारस । कीं जाला ला'चा बि- 
रस । तरी आत्मरस सुरस । सेविला याणे. ॥ १४१० ॥ अमृत फपिऊं लागे 
रसना । तरी कांजी कां विरस होईना? । राग तो विराग जाला अजुना! । 
देखतां परमात्मयातं. ॥ १४११ ॥ स्वरूपगोडी लागतां मना । सकळ जाती 
कामना । भोगेच्छा सवैथा असेना । स्थितप्रक्षासी. ॥ १४१२ ॥ आत्मा बरा 
कळल्यावरी । विषयवासने कैंची उरी । तो इच्छा धरीळ कां परी । ऐसें श्रु- 
तिही बोलती. ॥ १४११ ॥ खं कूर्मागाचे परी । अनायासे इंद्रिये आवरी । 
तो स्थितप्रज्ञ हेचि खरी । गोष्टी अगा! अजुना! ॥ १४१४ ॥ आतां या- 
पुढें छोक । तो कां बोले उत्तमछोक । त्याचें निमित्त सर्वेक्ञ लोक । तेही प- 
रिसोत भावार्थे. ॥ १४ १५ ॥ आसमज्ञानी होउनी । इंद्रिये अनायासे आव- 
रूनी । असे तेव्हां स्थितप्रज्ञ ऱणोनी । तृतीय प्रश्नोत्तर बोलिला. ॥१४ १६॥ 
तरी जो ज्ञानीच जाला । सवेही ब्रह्म कळले ज्याला । इंद्रियें आटोपोनि ल्याला । 
असणें कां लागलें 2 ॥ १४ १७ ॥ हे शंका मानील पार्थ । ऐसें जाणे समथ । 
हे छोक दोनी तदर्थ । बोलतसे. ॥ १४१८ ॥ 


"रा शती शीण प२0ी१?१णीणाणणणीप8२पेणी 





१. जो पुरुष निराहार आहे त्याजपासून इंद्रियविषय मार्गे परततात (दूर राहतात); पण 
त्या विषयांची रुचि (वासना) तशी मागें परतत नाहीं. परंतु परमेश्वर पाहिल्यावर ही रुचि 
(वासना) देखील नाहींशी होते. २. त्याचें खाणे. २. हार. 


२ अध्याय] यथार्थदीपिंका, 4 


यततो हापि कोंतेय! पुरुषस्थ विपथ्वितः । 
इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरंति प्रसभंमन:. ॥ ६० ॥ 


आईक गा! कुंतीसुता! । कळतां अधिष्ठान आत्मसत्ता । जग विवर्त क- 
ळतां तत्त्वतां । तो सर्वज्ञ जाला हें खरें. ॥ १४१९ ॥ श्रवणमनननिदि- 
घ्यासे । आश्मा ओळखिला मानसे । ल्याला सर्वे कळलें ऐसे , । श्रतिही 
बोलती. ॥ १४२० ॥ 
श्रतिः-'मेत्रेयात्मनि खल्वरे ! छे श्रुते मते विज्ञात इदं सर्वे विदितम्‌., ॥! 

याज्ञवल्क्य मुनी । लाची स्त्री मैत्रेयी म्हणोनी । तीस म्हणे श्रषणादिकीं 
करूनी । जीस कळला आत्मा आपलां. ॥ १४२१ ॥ आत्मा कळतां केवळ । 
विदित होय हें विश्व सकळ । कीं ओळखितां समुद्रजळ । ओळखिले तरंग 
सर्वही. ॥ १४२२ ॥ कळतां तंतु एक । पट कळले अनेक । कळतां एक 
कैनक । अलंकार सर्व कळतीच. ॥ १४२१ ॥ कळतां एक माती । कळल्या 
घटादि सर्वे जाती । आत्मा कळतां चराचरमूर्ती । अवघ्याच कळल्या. 
॥ १४२४ ॥ याकारणें आत्मज्ञ । तोचि जगीं सर्वेज्ञ । सर्वज्ञास म्हणती अ- 
भिज्ञ । 'विपश्चित्‌ म्हणूनी. ॥ १४२५ ॥ या छोकीं विपश्चिच्छब्द । ज्ञा 
नियास म्हणे मुकुंद । त्याचा अथोनुबाद । ये रीतीं. ॥ १४२६ ॥ विपश्चित्‌ 
स्वये सर्वज्ञ सर्वेश्वर । किंवा विपश्चित्‌ सर्वेज्ञ नर । दों सर्वज्ञात अंतर । काय 
असे. ॥ १४२७ ॥ अलंकार घडी सोनार । ते कशीं लावी पारखी नर | 
दोघे जाणती कीं अलंकार । सकळही एक सुव्णचि. ॥ १४२८ ॥ आतां 
चराचर अलंकार । निमोण करायाचा प्रकार । आणि सर्वेसाक्षित्वादि सर्वेश्वर । 
तोचि जाणे. ॥ १४२९ ॥ तरी जो ज्ञानी नर । लास त्याचा काय आदर | 
हा स्वयें मोक्षीच तत्पर । तो याच सर्वेज्ञत्वे साधतो. ॥ १४२९० ॥ दुसरियाचें 
मन । भूत भविष्य वर्तमान । हें कळणें नव्हे अपरोक्षज्ञान । न खोळंबे मुक्ति 
याविणें. ॥ १४१९१ ॥ या सिद्धीचेही अंग । ज्ञानियांस लभ्य होती लेश | 
परी श्रीगुरूचा उपदेश । पाहो नको लांकडे. ॥ १४१२ ॥ आत्मलाभा- 
बांचोनी । आणिकही लाभ मानी । तो सकाम देहाभिमानी । तत्काळ होय. 
॥ १४११ ॥ एं याच्या कार्यसिद्धीपुरता । हा सवेज्ृत्वीं जाळा सरता । कीं 


कलवनामचकजळवचरलणाजयन 


१. द्दे कुतीपुत्रा! अजुना ! मोक्षार्थ प्रयत्न करणाऱ्याही पडिताचीं क्षुब्ध इंद्रियें बलात्काराने 
त्यांच्या मनास विषयांकडे ओढून नेतात, २,,जगत्परिवर्तन, ३, सुवणे, ४. कसोटीला, 


१२९ वामनपंडितक्ृत 


सर्वेही मिळोनि एक सत्ता । इतकें कळतां हा मुक्त, ॥ १४१४ ॥ अलंकार 
आले हाता । सोनें प्राप्त जालें तत्त्वतां । सोनाराची सर्वेज्ञता । न पावे तरी 
घनवंत, || १४१५ ॥ एवं जो आत्मज्ञ । तोचि विपश्चित्‌ सर्वज्ञ । विपश्चि- 
च्छब्दें अमिज्ञ । अर्थ वाखाणिती ये रीती. ॥ १४१६ ॥ अजुंनास म्हणे 
हरी । कीं सर्वेक्ञ ऐसाही जरी । कूर्मगासम इंद्रिर्ये नावरी । तोंवरी” नव्हे स्थि- 
तप्रज्ञ. ॥ १४१७ ॥ कीं सर्वही ब्रह्म खरें । कळलें जरी ऐसे बरें । अगा! 
तरी दुर्मिवारें । पूर्वसंस्कारें इंद्रिये. ॥ १४३८ ॥ ते इंद्रिय आणि विषय । 
आणि भोगही ब्रह्म अद्वय । तथापि नव्हतां इंद्रियजय । स्थितप्रक्ञता साघेना 
॥ १४१९ ॥ अविद्या मरण जन्म । हे अवघं जरी ब्रह्म । तरी न चुकती भ- 
वश्रम । ज्ञानाविणे. ॥ १४४ ० ॥ तैसें कळलें कीं सरवेही ब्रह्म । आणि मोकळा 
सोडी इंद्रियम्राम । त्रझ विसरोनि पावे भ्रम । यत्न करावा यालागीं. ॥१४४ १॥ 
ज्ञानी सर्वज्ञ ऐसे परी । इंद्रियजया यत्नही करी । तरी बळवंते बलात्कारी । इ- 
द्रियें हरती मन ल्याचे. | १४४२ ।॥ मन विवेकीं दडे । तेथें इंद्रियांची उडी 
पडे । मथन करितां लोणी सांपडे । तेसं पडे हातीं इंद्रियांच्या, ] १४४१ ॥ 
मनास मथिती ऐसीं । इंद्रियें विषयाचीं पिसीं । हीं मथनशीळ यांसी । प्रॅ- 
माथी म्हणावें यालागीं. ॥ १४४४ ॥ एं सर्वज्ञ यत्नशीळ । मन तयाचेंही 
इंद्रियेकुळ । हरणार ऐसीं प्रबळ । कुंतीसुता! हीं इंद्रिये. ॥ १४४५ ॥ कुं 
तीसुता ! कोंतेया ! । म्हणूनि म्हणतां शब्दांत या । सुचवी कीं अनादि माया । 
तिच्या प्रबळशक्ति इंद्रियं. ॥ १४४४९ ॥ अगा ! इंद्रियांचीच वासना । स्त्रीसंग 
करवी सर्वो जनां । इंद्रिययोगेंचि अंगना । पुरुष इच्छी. ॥ १४४७ ॥ सृष्टि 
प्रवाह ऐसा । हा इंद्रियांचा वळसा । इंद्रियें नसतीं तरी कैसा । कुंतीस हो 
तास तूं पुत्र ॥ १४४८ ॥ ऐशा अनादि इंद्रियशक्ति ।) मायाबळाच्या अभि 
व्यक्ति । यास अभ्यास आणि विरक्त, । उपाय तिसरा असेना. | १४४९ ॥ 
ऐसा सर्वज्ञ विरक्त । त्याचेही ओढोनि नेती चित्त । स्थितप्रज्ञ यानिमित्त । 
आवरूनि असतो इंद्रिये. ॥ १४५० ॥ आतां यापुढें छहोक । तो कां बोले 
उत्तमशहोक । तें परिसोत सर्वज्ञ ठोक । ज्ञानाभिमान टाकुनी. ॥ १४५१ ॥ 
पूवेश्ठोकीं आत्मज्ञ । होऊनियां सर्वज्ञ । इंद्रियनिग्रैहही अभिज्ञ । करणार तो 


अलल ०००५०५१७०४ 0४ ती 








--५-५०-००५-५८>० 





१, जाणता. २. आवरण्यास कठीण. ३. वेडी, ४. मथनशील. ७५. इंद्रियगण., ६. सुं 
दर स्री, ७, आकषण, दमन, ८. विद्वानू , जाणता 


२ अध्याय] यथार्थदीपिका. १२३ 


कां वर्णिला, ॥ १४५२ ॥ इंद्रिये त्याचेही मन । हरिती करोनि मथन । 
हें आइकोनि अजुन । सशंक जाला. ॥ १४५९६ ॥ कीं जाले आम्मज्ञान । 
आणि इंद्रिय जयाचें साधन । तेंही करितां मन । हरती जेव्हां इंद्रिये. 
॥ १४५४ ॥ तेव्हां कांसैवाचेपरी । इंद्रियें अनायासे आवरी । त्यास उपाय 
कोण तरी । हें विचारावे. ॥ १४५५ ॥ ऐसा मनींचा भाव । जाणोनि दे. 
बाघिदेव । न पुसतां स्वयमेव । सखवभजनमहिमा सांगेल. ॥ १४५६ ॥ कीं 
अजुना! इंद्रियजय । करायास हे दोनी उपाय । तरावया भवसिंधु काय । 
उपाय तिसरा मी सांगो. ॥ १४५९७ । याही नावेवरी । पुरुष न बसे जों 
वरी । तोंवरी तरेल कैशापरी । अगा! अजुना! ॥ १४५९८ ॥ परी ते नाव 
नेणार । मी सर्वेश्वर केणधार । माझेठायीं जो सादर । तो पैलपार पावे लाचि 
नावेनें. | १४९९. ॥ यालागीं पूर्वोक्त दोनी । उपायही असोनी । मीच थोर 
म्हणोनी । भजे मातें. ॥ १४६० ॥ तो कूर्मागाचे परी । मग मत्पसादें आ- 
वरी । इंद्रिये म्हणूनि हरी । बोलतसे या छोकीं. ॥ १४६१ ॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वद हि यस्येद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. ॥ ६१ ॥ 

अगा! तीं इंद्रियें आवरूनि । सखस्वरूपीं चित्त योजूनि । असतो मत्पर हो- 
ऊनि । सगुणभजनीं सादर. ॥ १४६२ ॥ कीं इंद्रियांते नेमूनि । आणि स्वस्व- 
रूपीं चित्त योजूनि । असतां तिहीं मन हरूनि । न्यावेंचि परी असे मत्पर. 
॥ १४६२ ॥ मन ज्याचें मत्पर । तेथ मी सर्वेश्वर । प्रकटतां सगुण सुंदर । 
न हरती इंद्रियें मनातें. | १४६४ ॥ मीचि आत्मा हा निश्चय । परंतु निर्गुण 
निर्विषय । मन उदक नीचभूमि विषय । तें धांवे तिकडेची. ॥ १४६५ ॥ 
इंद्रियांच्या वृत्ती । त्या मनाच्याच शाक्ती । विषय कांहीं कल्पिती । तेधवां लागे 
तिकडेची. ॥ १४६६ ॥ विवेकें विषय सोडी । तथापि निर्युणीं न घे गोडी | 
म्हणूनि इंद्रियम्राम जोडी । मागुती गोडी विषयांची, | १४९७॥ मी निर्ग- 
णचि अजुना! । आकार कल्पूनि दावीं जनां । परी तो आकार निरंजना । 
आत्मयासी भेटीं करी, ॥ १४६८ ॥ क्ञान जालियाही हे॑ सगुण । स्मरतां 


िॅशऑऑॅशऑऑनऑशिडंशशशशशाशाआआआआाांा अंखड ३ जब ऑड अलल वाळ 


१. सुकाणू धरणारा. २. त्या सब (इंद्रियास) उत्तम प्रकोरे आंवरून योगी मनुष्यानें मत्पर 
असार्चे, कारण कों ज्याची इदिर्ये स्वाधीन आहेत, तयाची मशा प्रतिष्ठित (स्थिर) आहे असें 
समजावे, ३. प्रारच्ध नाहीं ज्याला, ईश्वर 


१२९४ बामनपंडितकै्त 


स्फुरेच्षि निखिळ निर्युण । सुवर्णमूर्तीत सुवर्ण । झांकेळ काय? ॥ १४९९ ॥ 
जळास नव्हता विकार । मृदुजळ होय कठिण गार । असोनिही निराकार । 
साकार दिसे. ॥ १४७० ॥ कठिण गार लागे हाता । धोंडा दिसे दृष्टी पा- 
हतां । परंतु रॅसनेनें चाखतां । मृदू गोड रस निर्विकार. ॥ १४७१ ॥ म- 
नास दिसे सगुण । परी लास निुणत्वाचें स्फुरण । सुवणादारितां जैसें 
भूषण । निर्गुण स्फुरें सगुण मी. ॥ १४७२ ॥ मन भुले सुंदरपणा । तों 
निर्युण स्फुरतां आपणा । विसरे तेथें इंद्रियगणा । ठाव कैंचा? ॥ १४७१ ॥ 
अगा! ऐसा मत्पर । ज्ञानी यत्लनशीळ नर । कूर्मागासम चतुर । असतो इंद्रिये 
आवरूनी. ॥ १४७४ ॥ मीच थोर जया तो मत्पर । ज्ञानी सगुणीं सादर । 
लास तारितों मी सर्वेश्वर । निरूपण होणार हें पुढें. ॥ १४७५ ॥ एवं ऐसा 
मत्पर । ज्ञाता प्रयत्नी नर । लयास इंद्रियपरिकर । वश होतो. ॥ १४७९ ॥ 
ज्यास वशा इंद्रिये । तोचि स्थितप्रज्ञ स्वये । प्रतिष्ठा पावली निश्चर्ये । प्रज्ञा 
लाची. ॥ १४७७ ॥ एवं जो ध्यानतत्पर । तो स्थितप्रक्ञ नर । विषयधथ्यानाचें 
अंतर । तरीच पडे मनासी. ॥ १४७८ ॥ मन नव्हतां सगुणतत्पर । तं 
निर्युणीं नव्हे स्थिर । ज्ञानियाचें मनही पसर । धरी ध्यानीं विषयांच्या. ॥ १४५७९] 
विषयध्यानें भ्रम । उपजे तेव्हां केले श्रम । व्यर्थ होती हा क्रम । बोले श्रीकृष्ण 
दों छोकीं. ॥ १४८० ॥ 

घ्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । 

सगात्संजायते कामः कामात्क्रोथो$मिजायते ॥ ६२ ॥ 

क्रोधादळूववति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः । 

स्मतिभ्रंशाहुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति. ॥ ६३ ॥ 

विषयाचें ध्यान नर । जो 'करी लास सत्वर । विषयीं उपजे आदर | 

“संग? म्हणावें तयासी. ॥ १४८१ ॥ विषय भोगणें बरें । यासंगे विषय- 
आदरें । भोगेच्छा एकसरें । उपजे तीव्र तो “काम. ॥ १४८२ ॥ जों तीव्र 


डा 





ना ००५ *००५४॥५॥४५%४५१५४५५/0४४000000 0४५0 पशा ाणाणा 








१. जिव्हेन. २. विस्तर, २३. विषयाचे ध्यान करणाऱ्या पुरुषाची विषयांच्या ठायीं आ- 
सक्ति उत्पन्न होते. (त्या) आसक्तीपासून अभिलाष उद्भवतो, अभिलाषापासून क्रोध उत्पन्न 
होतो, क्रोभापासन समोह, समोहापासून स्मृतिविश्रम, स्मृतिभ्रेश्यापासून बुद्धिनाह आणि 
बुद्धिनाशाच्या योगाने त्या पुरुषाचा नाझ होतो. ४. विषयासक्ति, 


२ अध्याय] यथार्थदीपिका, १२५ 


नाहीं काम । तों मनास मुरड सके नेम । ज्या नेमें मानिलें क्षेम । भोगलागी. 
॥ १४८१९ ॥ तीत्र होतां कामना । कांहीं नियम ज्ताठवे मना । हें कृष्ण सांगे 
अजुंना । याउपरी. ॥ १४८४ ॥ संग तोचि काम । काम तीब्र कामाचें नाम । 
तीव्र कामचि धाम । क्रोधाचे. ॥ १४८५ ॥ काम तेथें विभ्मभकोटी । विघ्र 
होतां क्रोध सोटीं । उपजे ते वृत्ति खोटी । तमोगुणाची, ॥ १४८६ ॥ औोषें 
मोह उपजे । कार्य अका्य तेव्हां न समजे । बरें वाईट कांहीं नुमजे, । निय- 
मस्मृति मग कैंची£ ॥ १४८७ | स्मृति नियमाची सांपडे । तरी भोगापासूनि 
मन मुरडे । मन मुरडतां ठायीं पडे । निश्चयात्मिका स्वबुद्धि,. ॥ १४८८ ॥ 
ते स्मृतींत पडतां भ्रम । न होतां मनाचा संयम । नासे बुद्धि उत्तम '। सहित- 
निश्चयाची. ॥ १४८९ ॥ स्वहिताच्या निश्चये । गुरुद्यास्रबोधें स्वयें । इंद्रि- 
यमनाच्या जये । होता मार्गी मोक्षाच्या. ॥ १४९० ॥ तो भरला विषयवास- 
नारानीं । फाडूनि खादला लांडग्यांनीं | एवंच जाला देहाभिमानी । यथापूर्वे, 
॥ १४९१ ॥ म्हणूनि लजूनि विषयाचे ध्यान । करूनि इंद्रियांचे दमन । आ- 
त्मस्वरूपीं योजूनि मन । स्थितप्रज्ञ व्हावे. ॥ १४९२ ॥ आतां निराकारीं मन । 
गोडीं न घेतां इंद्रियदमन । करितांही बळेंकरून । इंद्रिये हरिती मनातें. 
॥ १४९३ ॥ म्हणूनि म्हणे हरी । कीं मत्पर होय जरी । निर्गुणैक्ये सगुण- 
ध्यान करी । अनायासे आवरी इंद्रिये. | १४९४ ॥ माझें सगुण ध्यान । क- 
रितां निगुणीं मन । होय तत्काळ उन्मन । आममज्ञानियाचें. ॥ १४९९ ॥ 
अन्यथा जरी आत्मज्ञ । जडही ब्रह्म कळतां सर्वज्ञ । इंद्रिये आवबरूंही जाणे 
अभिज्ञ । तरी इंद्रिये मनातें हरितीच. ॥ १४९६ ॥ कीं विषयांचें घडे ध्यान । 


त्या ध्यानें थिटें जाले साधन । तें हातीचें जातां इतर जन । तैसाच होतो य- 
थापूर्व. | १४९७ ॥ तदर्थ हे दोनी छोक । बोलिला श्रीउत्तमश्ठोक । अत 
एव अव्यक्तोपासक । केशी बहुत हें पुढें बोलेळ. ॥ १४९८ ॥ पुढें अध्याय 
द्वादश । तेथें हाच उपदेश, । कीं अव्यक्तोपासका छेश । होती बहु मोक्ष- 
मार्गी. ॥ १४९९ ॥ आणि जे ज्ञानी होऊनि नर । सगुणभजनीं सादर । 
जे एथेही बोलिला “मत्पर? । म्हणेल हे तरतीळ अनायासे. ॥ १९०० | 
निगुणवादाभिमानी । एर्थे ऐसा अर्थ न मानी । पुसणार भेटतां निदानीं । 
अंगीकारी याचि अर्थ. ॥ १५०१ ॥ मत्परशब्दे नियुणपर । म्हणाबा तरी 

१, बळविण्यास, परतविण्यास. २. गृह. २. समान समान स्थिति, दमन. ४. आंखूड, ५. नि- दमन. ४. आंखूड, ५. नि" 
शुंणोपासक, ६, अध्याय १५ शोक ११-१७ पहा, 








(शै बांमनपॅडितकृत 


तो सर्वज्ञ नर । त्यासही इंद्रियें बळवंतें अनावर । तो निगुणपर नव्हे काय 
॥ १५०९॥ आधीं निर्गुणज्ञान । मग निर्सुणात्मत्वचिंतन । तदर्थ इंद्रियदमन । 
तें वश होतां स्थितप्रज्ञ. | १५०२ ॥ तेव्हां तो निमुणतत्पर । जालाचि सा- 
धक नर । अव्यक्तोपासक जया सर्वेश्वर । पुढें द्वादर्शी वर्णील. ॥ १५०४ ॥ 
तशासही इंद्रियें । अनावरें बोलोनि निश्चर्ये । दुसऱ्या छोकीं म्हणतो खयं । 
कीं आवरूनि असतो मत्पर. | १५०५ ॥ यल्न करितांही अनावरें । खयेंचि 
हा बोलिला खरें । मागुती आवरूनि असतो हेंही बरें । स्पष्ट वदला खयेंची. 
॥ १५०४ ॥ यक्न यासि दोनी । अभ्यास वैराग्य म्हणोनी । प्ष्ठाध्यायीं ख- 
वचनीं । 'श्रीकृष्णचि बोलेल. ॥ १५०७ ॥ अव्यक्तोपासक जन । स्वयज्ले 
जिंकू म्हणती मन । त्यांस दोनीच साधनें । अभ्यास आणि वेराग्य.|॥ १५ ०८॥ 
तें न करितां सगुणभजन । इंद्रिये अनावरें हरिती मन । लांस घडेच विषय- 
ध्यान । क्रम भ्रष्टती ऐसे. ॥ १५०९ ॥ भ्रष्टोनि कितीएक काळ । पुन्हा 
आरंभिती योगजाळ । द्वादशाध्यायीं बहुसाल । केश वदेल ते हेची.॥ १५ १ ०॥ 
आतां वैराग्याभ्यासपर । आणि भगवद्धजनीं तत्पर । त्यास म्हणे एथं *मत्पर' । 
तो इंद्रिये आवरूनि असतो. ॥ १५११ ॥ आतां सर्व यत्न करणार । तो वा- 
खाणावा अज्ञानी नर । तेव्हां आत्मज्ञानी निरुंणपर । आवरूनि असतो इंद्रिये 
म्हणावें. ॥ १५१२ ॥ तेव्हां अर्थ ऐसा होतो । कीं दरिद्री ज्या क्षुधेनें क- 
ष्टतो । तेंबी क्षुधा नासूनि असतो । अन्न भक्षूनि भूपती. ॥ १५११॥ सुंगीस 
ओढितां कष्ट । तें हस्ती मोडितो काष्ट । हें बोलणें दिसतें स्पष्ट । कीं सवैज्ञ 
ऐसे न बोले. ॥ १५१४ ॥ आवरू. न सके अक्ञानी । तीं हीं इंद्रिये आवरी 
ज्ञानी । श्रीकृष्ण सर्वज्ञ होउनी । ऐसं वदेल हं न घडे.॥१५१५॥यालागीं न 
घडे अर्थ ! पांडित्य याविषयीं व्यर्थ । तेव्हां अर्थ हाचि समर्थ । कीं मत्पर म्ह- 
णजे सगुणपर.॥। १५ १६॥ आत्मज्ञानी नर । इंद्रिये आवरी अनावर । तो अना- 
यासे आवरी मत्पर । कीं यत्नसिद्रिदाता मी तयाचा. ॥ १५९१७ ॥ नियुणत्वे 


सगुणव्वितन । न करितां घडे विषयध्यान । ल्याचें थितें नासे साधन । कमें 
शहोकदरयोक्त. | १५१८ ॥ आतां यापुढें शोक । तो कां बोले उत्तमश्होक । 
तें परिसोत सुज्ञ लोक । अर्थासहित. ॥ १५ १९ ॥ ज्ञानी अभ्यासतत्पर । 
आणि कृष्ण म्हणे “मत्पर' । जरी इंद्रियें अनावर । अनायासे आवरती तयास 


नन न्न >>> 


१, बाराव्या अध्यायात, २. असलेले. 





ण णणशी णापशसणषणणाणाणी 0 णणणणणणणीणीचे णे णक धड पणीणडीशिशणणा णी शण णी शा” 0९ १)॥)ीफशाणीणाणाणी' 





कि 


२९ अध्याय] यथार्थदीपिका, १२७ 


॥ १५९२० ॥ न करितां सगुणाचतन । अबश्य घडे विषयथ्यान । तेव्हां आ- 
त्मज्ञानी साधक जन । अवइय पावे भ्रष्टता. ॥ १५२१ ॥ एवं ज्ञानी सगुण- 
तत्पर । जरी इंद्रियनिम्रहपर । तरीच स्थितप्रक्ञ नर । हें तृतीयप्रश्नीं सिद्ध 
जालें. ॥* १५२२ ॥ ए्थ॑ अजुंनास संदेह । कीं जों जिता प्रार्धाचा देह । 
तोंबरी इंद्रिद्मुसमूह । आवरे कैसा? ॥ १५२३९ ॥ लजील भोगेच्छा विचक्षण | 
परी न सुटे देहाचे रक्षण । ध्याननिष्ट तरी क्षण । चाळीच इंद्रिये आपलीं 
॥ १५२४ ॥ कुमांगाचे दृष्टांते । देहरक्षणार्थ इंद्रियांते । विषयांत सोडील 
तेव्हां याते । आढळतील रस विषयांचे. ॥ १५२५ ॥ गोडास गोड इंद्रिये । 
वाइटास वाईट म्हणती निश्चये । तेव्हां अहंकारही सर्ये । तोंड दावे. ॥१५२६॥ 
ऐशास सर्वेश्वर । निर्गुणत्वें सगुण सुदर । नये ध्याना तेव्हां सगुणतत्पर । न- 
व्हतां न घडे प्रसादही. ॥ १५२७ ॥ नव्हतां इश्वर प्रसन । प्रसन होय न 
कधीं मन । ऐसें शंकतां अजुन । हे दोनी छोक बोलतो श्रीकृष्ण.॥१५२८॥ 
रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिद्रियेश्वरन्‌ । 
आत्मवड्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति. ॥ ६४ ॥ 

अजुना विपयलालसा । ज्यास त्यालाच अनर्थ ऐसा । जो सेवितो खा 
त्मरसा । लाचा विषयभोग आइक. ॥ १५२९ ॥ विषय लागला गोड । तरी 
तो न मानी कोडं । कीं खाजवितां फोड । गोड वाटोनि दुःख दे. ॥१५३१०॥ 
फेडूनि दोनी करणें । ज्यास साम्राज्यपदा जाणें । कां गुंतावें याणे । उभय- 
पक्षी कण फेडितां. | १५९१ ॥ विषयसुख पुण्यक्तण । फेडितां न मानी ऐसं 
निपुण । कीं दावूनि येऊ हाचि गुण । कण करी हा मागुती. ॥ १९१२ ॥ 
विषय गोड वाटेना । परी न भोगितां प्रारध सुटेना । दुष्ट धनिकाचें फिटेना । 
कण केशभोगावांचुनी. ॥ १५११ ॥ तें न फिटो कण । ऐसें न म्हणे वि- 
चक्षण । कीं कण फिटतां निपुण । साम्राज्यपदा जाणार. ॥ १९१४ ॥ 
कष्टी जाल्याविण । नव्हे फिटणार जे कण । द्वेष न करी निपुण । कीं जा- 
णार साम्राज्यपदवीत. ॥ १५१५ ॥ नियुणत्वं सगुण । भजतां जीवन्सुक्तपण | 
फिटतां प्रारधनिपुण । राग हेष कां मानी? ॥ १५१६ ॥ जो रागद्वेषयुक्त । 
तो केंवी होय जीवन्मुक्त  । याकारणें रागद्वेषरहित । इंद्रियसमूह ज्ञानियाचा, 
॥ १५१७ ॥ गोड वाटतां विषय । पुन्हा भोगायाचा निश्चय । न कारितां 





(७०0 नाड. तका कता 


१. परंतु जो पुरुष मनोजयी असतो तो रागद्वेषवियुक्त आणि आत्मवरय अशा इंद्रियांनी 
बिषय सेवीत झांतीतें पावतो. २, भतिशयित इच्छा, २. कौतुक 


१२९ बामनपंडिंतकृत 


बीसैराग होय । समूह इंद्रियांचा. ॥ १५१८ ॥ गोड न वाटतां बिषय । तों 
वाईट म्हणूनि देष निश्चय , न करितां विगतंद्वेष होय । समूह इंद्रियांचा, 
॥ १५१९ ॥ रागानुराग म्हणजे प्रीती । द्वेष वाईट म्हणे याप्रती । हे दोनी 
इंद्रियांस नसती । जयाचिया. || १५४० ॥ जो इंद्रिंयग्राम स्वर । ल्या इं- 
द्रियां जरी बिषयप्रवेश । आत्मत्वें सगुण हृषीकेश । ध्यातां पावे, तेत्मसादा, 
॥ १५४१ ॥ मन हूषीकेशाकडे । प्राप्त विषयही भोगी रोकडे । रागद्वेष- 
रहित निवडे । इंद्रियग्राम भोगार्थ. | १५४२ ॥ ऐशा इंद्रियें करूनि योगी । 
प्रारूधलब्ध विषय भोगी । मन वश॒ जयालागीं । केले तैसें तें होय. 
॥ १५४६ ॥ निर्गुणत्वें सगुणध्यान । करितां ऐसीं इंद्रियें मन । ज्याची 
त्यास जगज्जीवन । प्रसन होय. ॥ १५४४ ॥ ज्या प्रसादे जीवन्मुक्तता । 
ज्ञानी पावे भजतां | त्या प्रसादातें तत्त्वतां । तो पावतो. ॥ १५४५ ॥ “प्रॅ- 
साद? म्हणजे प्रसन्नता । ज्या प्रसादे जीवन्मुक्तता । द्यावी वाटे अनंता । 
“प्रसाद एथे या नांव. || १५४६ ॥ प्रसाद होतां ये रीती । त्याची होय 
कैसी स्थिती । ते सांगतो स्वयें श्रीपती । या दुसरिया छोकीं. ॥ १५४७ ॥ 

प्रेसादे सर्वेदुःखानां हानिरस्योपजायते, । 

प्रसन्नचेतसो ह्याच बुद्धिः पर्यवतिष्ठते, ॥ ६५ ॥ 


प्रसाद पावतां ज्ञानी । होय सवव दुःखाची हानी । चित्त लया प्रसादेंकरूनी । 
प्रसन ज्याचे, ॥ १५४८ ॥ ला प्रसनचित्ताची बुद्धि । पावते प्रतिष्ठा सिद्धि । 
जीवन्मुक्ति सुखसमृद्धि । जे बुद्धि याची अनुभवी. ॥ १५४९ ॥ दुःखाचे 
बीज वासना । ज्या वासनेने लिंगदेहरचना । ते निःशेष जातां असेना । 
दुःखलेश, ॥ १९५० ॥ वासना जातां चित्त । खरूपीं स्थिर निश्चित । तें 
स्वरूप सर्वेगत । हाचि निश्चय बुद्धीचा. ॥ १५५१ ॥ चैतन्य सर्वगत असे । 
तोचि आत्मा सर्वत्र गवसे । ठेव्हां चित्तास न दिसे । प्रतिबिंबांदा, || १५५२॥ 





*“*-->-->><. 


१. गेला आहे राग (अनुराग-प्रीति) ज्याचा. २. मनाच्या प्रसन्नतेला. ३. दैवमापत. 
४. चित्तमसादाने काय होतें हें पुढील शोकात वर्णिले आहे:-'चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति 
कर्म शुभाशुभम्‌ ! प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमक्षय्यमुते' पचदशी-योगानद-शहो० १४.] 
याचा भावाथः-चित्ताच्या प्रसादाने पुण्यप्रद अथवा पापप्रद करम नष्ट होतें; आणि प्रसन्न- 
चित्तप्राणी अह्माचे ठायी राहून अक्षय्यसुख पावतो. ५. जेव्हा शाति प्राप्त होते तेव्हा 
त्याच्या सर्व दुःखाचा नाश होतो, कारण ज्या पुरुषाचे चित्त शांत असतें लांची बुद्धि 
लवकर स्थिर होते. 


२ अध्याय] यथार्थदौपिका. १२९ 


समुद्राचे तीरी । देरडीच्या रूपें भूमीवरी । दरडीचें प्रतिबिंब नोरीं । तें न 
दिसे जळ स्पशतां दरडीतें, ॥ १५५१॥ भरतें येत्रां दरडीवरी । पाणी चढता 
प्रतिबिंब नीरीं । न दिसे सर्वत्र खरी । जलाधार भूमि एक. ॥ १५५४ ॥ 
तैसें चिसांत प्रतिबिंब ।' तें चित्त देखे सर्वगत बिंब । ते वेळे लांत अव- 
लंब । प्रतिबिंबाचा दिसेना. | १५५५ ॥ चेतन्यें दोन्ही सारिखीं । प्रसन्नचित्त 
हें पारखी । या निश्चये नांव आणखी । बुद्धि म्हणोनि तेंचि पावे चित्त 
॥ १५५६ ॥ दीप पहात .होती । ते दृष्टि देखे सूर्यीप्रती । सूर्यप्रभेनेंच जे 
गती । पाहों लागे.॥ १५५७॥ सूर्यप्रकाश सृष्टि । देखतां दीप नाठवे दृष्टी । 
सर्वगतीं चित्ताची मिठी । पडतां नाठवे प्रतिबिंब. ॥ १५५८] आत्मा तो 
सर्वगत । ऐसा निश्चय प्रसननचित्त । करितां त्यातेचि निश्चित । बुद्धि निश्चया- 
त्मिका म्हणिजेते. ॥ १५५९ ॥ सत्त्वाचे चारी प्रकार । चित्त बुद्धि मन सात्वि- 
काहंकार । निश्चयरूप निधोर । बुद्धि म्हणावी ते वृत्ति. ॥ १५६० ॥ ते 
सर्वत्र आत्माचि पाहे । कीं सर्वही कार्य तें कारणचि आहे । अलंकार आहे 
म्हणणें न साहे । आत्मसुवर्णचि जडालंकाररूपी देखे. ॥ १५६१ ॥ ल्यास 
ब्रह्मत्व निर्गुण । आणि इईश्वर्व सगुण । जीवोपाधी त्रिगुण । निर्गुण दि- 
सती हे सर्वे. ॥ १५६२ ॥ या दृष्टीस अंतर । पाडी विषयवासना असार । 
ते बुद्धि जातां निराकार । आकारमात्रीं देखे तं. ॥ १५९६१ ॥ तेव्हां बुद्धि प्र- 
तिष्टा पावते, । कीं खरूपींच स्थिर राहते । ज्ञानियास हे सिद्धि होते । प्रसादे 
सगुणाच्या. ॥ १५६४ ॥ तो प्रसाद सगुणध्यानें । तं ध्यान निरोणज्ञाने। जो 
वर्णिला जगजीवने । 'मत्पर* म्हणोनि तो ऐसा. ॥ १५६५ ॥ एथे ज्ञाना- 
भिमानी । म्हणती कीं जो जाला ज्ञानी । तो कां सगुणध्यानीं । लावील मन? 
॥ १५६६ ॥ प्रसाद पर्वछोकीं । कृष्ण बदला त्यास म्हणती कीं । चित्त 
विषयवासना टाकी । प्रसाद चित्ताचा, ॥ १५६७ ॥ भगवत्प्रसादाविण । 
चित्तप्रसनता पावे कोण? । ऐसें पुसतां म्हणती आपण । वां हें ज्ञानाहूनि 
पूर्वी, ॥ १५६८ ॥ मायुती* पुसावी गोष्टी वरी । कीं ज्ञान जाल्यावरी । चित्त 
प्रसाद कां तरी । पुन्हा होणें लागला. | १९६९ ॥ रागदवेषरहितें । इंद्रियेंक- 
रूनि विषयांतें । सेवितो तैसाच सगुणातं । भजणें हा कां यत्न करूं नये? 
॥ १५७० ॥ चित्तप्रसादोपाय । करितां भजला हरीचे पाय । तरी लास 
दोष काय । कीं अंगीं न करा हा अर्थ? ॥ १५७१ ॥ ज्ञानी न भजे सगुण! 


१, तुटलेली जमीन. २. पाण्यांत, २. भरती. ४. आश्रय, ५. पृथ्वी, ६. खोटी. 


११० वामनपंडितकृत 


तरी उपाय केले ते काय निर्गुण । काय बोळतां आपण म्हणूनि निपुण । श्रु- 
तियुक्तीसही विरुद्ध, ॥ १५७२ ॥ 
श्रुति---'यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा युरी । 
तस्पेते कथिता हाथोः प्रकादांते महात्मन: ॥! 

भक्ति देवाचे ठायीं । जैसी तैसीच गुरूचे पार्यी। या दों भक्तीच्या उपायीं । 
गुरु बोलिला ते अर्थ प्रकाशती.॥१५७१॥ दैसोडीच्या रूपे एक । तंतु दावितो 
व्यापक । पटीं तैसें कौठुंक । जडी चेतन्याचं दाखवी. ॥ १५७४ ।॥ सुव- 
णीचें 'पीतत्व । दावूनि भूषणीं व्यापकत्व । दाखवी तैसें चिदातमत्व । जडीं 
दावी. ॥*१५७५ ॥ इत्यादि नाना अर्थ । जे गुरु बोलिला समर्थ | ते देवगुरु- 
भजने यथार्थ । अनुभवी याला प्रकाशती. || १५९७६ ॥ आधीं होय उपदेश । 
मग गुरु आणि हूपीकेरा । भक्ति त्यांची करितां, प्रकाग । होय ल्या उपदे 
शारहस्याचा. ॥ १५७७ ॥ असो पुढें द्वाढशीं । बोलणें विराद येविशीं । 
ज्ञान जालियाही गुरुदेवासी । भजतां स्थितप्रज्ञ होइजे. | १५७८ ॥ आत्मा 
कळतांचि आत्मज्ञ । जरी होय तो स्थितप्रज्ञ । तरी हे उपाय कृष्ण सर्वज्ञ । 
कां वदे त्याला? ॥ १५७९ ॥ न भजतां श्रीकृष्णाचे पाय । जितके वर्णिले 
उपाय । ते सकळही होती अपाय । केश अधिक हे अवगुणोपासकां.॥ १५८०] 
आतां यापुढें छोक । तो कां बोले उत्तमछोक । लाचें निमित्त सुज्ञ ढोक । 
आइकोत. ॥ १५८१ ॥ ज्यास जालें आत्मज्ञान । निर्गुणत्वें सगुणध्यान । ल्या 
प्रसादे चित्त प्रसन्न । तेव्हां प्रेतिष्टा बुद्धीची. ॥ १५८२९ ॥ यास साधनभूतें । 
इंद्रिये रागद्वेषरहितें । हें आइकोनि अजुनातें । वाटले ऐस. ॥ १५८९ ॥ 
कीं जालें आत्मज्ञान । तेणेकरूनि सगुणध्यान । ध्यानबळें करावें इंद्रियदभन । 
रागद्वेष मग कां उपजती१? ॥ १५८४ ॥ आस्मज्ञानं ध्यान । करितां कृपा 
कृपाघन । करील तेव्हां इंद्रियद्रमन । सहजचि होणार. ॥ १५८५ ॥ हा 
भाव उत्तमशछोक । जाणोनि बोलतो हा छोक । कीं इंद्रियजय हाचि एक । 
उपाय जीबन्मुक्तीसी, ॥ १९८६ ॥ 

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम? ॥ ६६ ॥ 

१. दशा; अचळी. २. पिवळेपण. ३. चिदात्मपणा, ४. स्पष्ट, ५. स्थिरता, ६. ज्यानें 

मनोनिग्रह. केला नाही, त्याची बुद्ध स्थिर नसते, जो अयतेंद्रिय आहे त्यास भावना नाहीं, 


ज्याला भावना (ध्यान) नाहीं त्याला शांति नाहीं, ज्याला शांति नाद्दी त्याला सुख कोठून 
असणार! 








२ अध्याय] यथार्थदीपिका, १३१ 


रागद्वेषविरहित । तो इंद्रियप्रामसंयुक्त । ज्याचा इंद्रियम्नाम अयुक्त । 
अयुक्त म्हणावा तो पुरुष ॥ १५८७ ॥ अयुक्त नरा नसे बुद्धि । बुद्धि 
जया तया ज्ञानसिद्धि । ज्ञान असोंनिही असिद्धि । अयुक्त नरा ज्ञानाची. 
॥ १९५८८ ॥ मथूनि काष्ठाचे वेगळा । जोंवरी न काढिजे अनळा । तों काष्टी 
असोनि दाहकुकळा । न दिसे तया अम्नीची. ॥ १५८९ ॥ जों,न जाळी 
काष्ठातें । तों काष्टी नाहींच म्हणावे लातें । बिझों लागे लागोनि काष्टातें । 
तोही तैसा. ॥ १५९० ॥' वारा जाला निश्चळ । पेटतां राहिला अनळ | 
काष्टी असोनि लास फळ । काय जो विझो लागला? ॥ १९९१ ॥, आत्म- 
विद्याम्नि ऐसा । काढिला काष्टांतूनि अभ्नि जैसा । तो बुद्धीस लगला तेसा । 
अभि जैसा काष्टासी. ॥ १५९२ ॥ इंद्रियसंयमसमीर । न लागतां विद्यावे- 
श्वानर । विझो लागे तो अयुक्त नर । नसे म्हणावी बुद्धि तया. ॥ १९९३१॥ 
इंद्रिये पिसीं भोगे । वुद्धि लागली तयांमागें । अविद्यासंस्कार विद्यायोगें । न 
नासी बुद्धि अयुक्ताची. ॥ १५९४ ॥ ये रीती अयुक्त । बुद्विहीन विषया- 
सक्त । म्हणसी सगुण निल्यमुक्त । ध्यातां तो इंद्रियें आवरील, ॥ १५९५ ॥ 
मग वशा होईल बुद्धि । तरी अयुक्तास न घडे ज्ञानसिद्धि । जां नव्हे इंद्रिय- 
झुद्धि । तों ध्यान कैसें बाणेळ? || १५९६ ॥ जों न घडे ध्यान । तों शांति- 
पदीं न बसे मन । शांतीबांचूनि नसे निधान । दुसरें सुखाचे. ॥ १५९७॥ 
अश्ांतास नसे सुख । विषयासक्तास सवंत्र दुःख । इंद्रियजयें शांतिसुख । 
देखतां सुखचि सवंत्र. ॥ १५९८ ॥ भावनाशब्दे घ्यान । या कछोकीं सर्वही 
जन । वाखाणिती परी झणी मन । मानी ध्यान निर्गुणाचें. ॥ १५९९ ॥ 
भाविजे ते भावना । म्हणजे सगुणध्यानकल्पना । भावनाशब्दे घडेना । निर्रु- 
णध्यान. ॥ १६०० ॥ कल्पवेळ सकळ । परी न कल्पवे चैतन्य केवळ । 
स्वत:सिद्ध पाहतां निवळ । कल्पक मन होय उन्मृन. ॥ १६०१ ॥ आणखी 
एथे पांडिय । केलं तरी तें असल । असो तें बोलावें अगत्य । परी ' ग्रंथ वा- 
ढेळ बहु फार. ॥ १६०२ ॥ खं इंद्रिये आवरी । सगुणध्यान बाणे तरी । तं 
ध्यान मांडी जरी । इंद्रिये 'आवरती अनायास. ॥ १६०१ ॥ एखं विषयाचे 


१. असमाहितांतःकरण (शंकराचाये.) २. अभीस.« २. इंद्रियांची समान स्थिति करणारा 
वारा, ४, श्ञानाभि, ५. मायेचा किवा अज्ञानाचा संस्कार, ६, भावना, अह्ध्यान, ७. ठेवा. 
<« ही “भावना'शब्दाची व्याख्या आहे. ९, आत्मत्वाभिनिवेश, १०, म्रंथविस्तारभयाचें 
हें या अंथांत पहिळेंच उदाहरण होय. 


१३.५ वामनपंडितकृत 


भोजन । इंद्रिये करितां सावध मन । नसतां अनर्थसाधन । होणार म्हणतो 
या छोकीं. ॥ १६९०४ ॥ , 

'हुद्रेयाणां हि चरतां यन्मनो5नुविधीयते । 

तद्स्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवांभसि. ॥.६७॥ 

राग द्वेष नसोनिही । इंद्रियें सेविती विषय कांहीं । तथापि भन ला प्र- 

वाहीं । पडो न दीजे. ॥ १६०५ ॥ कीं एकाही इंद्रियाकडे । जरी मनाची 
उडी पडे । स्वरूपाहूनि बुद्धि मुरड । होग विषयीं आसक्त. ॥ १६०६ ॥ 
एकचि इंद्रिय परी । प्रज्ञा एसी हरी । कीं वारा जैसा सागरीं । नाचवी 
साव, ॥ १६०७ ॥ अगा बुद्धि म्हणोनि नांव । परी ते भवसमुद्राची नाव । 
जरी विषयवासना कुंभाव । वारा सुटेना. ॥ १६०८ ॥ वासनेवेगळा विषय- 
बारा । तो प्रारधलब्ध इंद्रियांचा चारा । तथापि मन कैणेधार बरा । सावध 
असावा. ॥ १६०९ ॥ तो होतां असावध । जालठाच नावेचा वध । प्राख्धाचा 
तों संबंध । भोगिल्यावांचून सुटेना. ॥ १६ १०॥ मन एक इंद्रियांकडे । लागतां 
ऐसा अनर्थ जोडे । जरी सर्वोवरी उडी पडे । तरी घडेल तें काय सांगावें. 
॥ १६११ ॥ तृतीय प्रश्नाच्या उत्तरी । प्रसंग आला एथवरी । कीं अनायासे 
आवरी । इंद्रिये स्थितप्रज्ञ. ॥ (६ १२॥ एवं सिद्धांत हाचि एक । म्हणूनि बोलोनि 
उत्तमश्होक । ल्या प्रश्नांती हाचि छोक । सिद्धांत करूनि बोलतसे, ॥ १६११॥ 

तेस्माद्यस्य महाबाहो ! निग्रहीतानि सवरा: । 

इंद्रियाणींद्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. ॥ ६८ ॥ 


अजुना! तस्मात्‌ कारण । सर्व विपयांपासूनि गॅण । इंद्रियांचा आटो 
पला सुलक्षण । लाची प्रज्ञा प्रतिष्ठा पावली. ॥ १६१४ ॥ तरी तूही हा यत्न 
करीं । ऐसा भाव अंतरीं । अगा! महाबाहो! म्हणे हारे । याचि भावें. 
॥ १६१९ ॥ कीं मोठे तुझ बाहुदेड । शत्र वश करिसी उदंड । ते काय 
गा! हा प्रचेड । वश करी प्राम इंद्रियांचा. ॥ १६१६ ॥ आतां स्थितप्रज्ञ 


>>-__ -4- “>> कन म य ०. >> 


१. वारा ज्याप्रमाणे नावेला पाण्यांत पाहिजे तिकडे ओढून नेतो, त्याप्रमाणें विषयसेवनाथ 
भटकणाऱ्या इंद्रियाचे मागून जें मन जातें ते पुरुपाच्या बुद्धीला ओढून नेते. २. वळते 
२. बुद्धि, ४. नौका, ५. दुर्वासमा, ६. दैवाने प्राप्त झालेला. ७. सुकाण्या. ८. नाश. ९. या- 
साठीं हे महाबाहो अजुंना! ज्या पुरुषाची इंद्रिये इंद्रियांच्या बिषयांपासून निवृत्त झालीं 
भाहेत, त्याची बुद्धि स्थिर असते, १०, समटाय. १२. स्थेयं. 


९२ अध्याय] यथार्थदौपिका. 4.3. 


कैसा । वर्ततो चौथा प्रश्न ऐसा । या प्रत्युत्तरी क्ञषानठसा । उत्तमछोक दावी 
या छोकीं. ॥ १९१७ ॥ 

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 

येस्यां जाभ्रति. भूतानि सा निशा पच्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥ 


तो वर्तलो ऐसा अगा! । कीं सवखरूपीं निल जागा । चित्तचेतेन्ययोगा । 
न विसरे कधीं. ॥ १६१८ ॥ अगा! निद्रा तेचि सती । दिवस तोचि जा- 
गूती । तो जागतो कैसा सुमती 4 तें सांगतो. ॥ १६१९ ॥ ब्रह्मनिष्ठा अ- 
जुना । ऐसी जाली सर्वा जनां । कीं राती निजेळा त्याच्या नयना । दिसेना 
कांहीं. ॥ १६२० ॥ ब्रह्मनिष्ठां सवास राती । ल्या राती याला जागृती । आ- 
वरूनि इंद्रियांच्या गती । स्वस्वरूपीं जागवी बुद्धीते. ॥ १६२१ ॥ हा जग- 
त्कारण चैतन्यसूये । जग मृगजळ याचें काये । दिवस रातीं आश्चर्य दोनी । 
न या सूयांसी. ॥ १६२२ ॥ अह्मनिष्ठां लोकांस राती । तेथें जागा हा आत्म- 
मती । विषयनिष्ठेत सर्वा जागृती । ते निशा यास, दिवस लोकांते. ॥१९२१॥ 
ते विषयनिष्ठा हा नेणे । परी विषयपटांतीळ तंतु हा जाणे । ब्रह्म सर्व हा बोध 
बाणे । तई केसा न देखे विषयांते. ॥ १६२४ ॥ तथापि विषयाची वासना । 
तिचा विसर याच्या मना । ते विषयनिष्टा ज्ञाननयना । दिसेना याच्या.|| १६२५॥ 
एवं विषयनिष्टा यासी राती । कीं वासनारहित याची मती । तथापि न निजे 
कीं स्वरूपीं जागृती । विषय देखे ब्रह्मत्वे, ॥ १६२६ ॥ विषय सर्वही जाणे । 
परी लांतीळ कामलोभादि नेणे । स्थितप्रज्ञता बाणे । तयासी. ॥ १६२७ ॥ 
नेत्री दिसे अंधकार । परी अंधकारीं जे जे प्रकार । ते न दिसती तेसे विकार । 
विपय दिसोनि त्यांतील न दिसती. ॥ १९२८ ॥ या भावें कृष्ण म्हणे । की, 
“सा निशा पश्‍यतो मुनेः/ । विषय देखोनि वीसना नेणे । न दिसे तमी जेवी 
कांहीं. | १६२९ ॥ एं विषय मात्र दिसे । त्वावरी भोगवासना नसे । दृष्टि 
कारणींच वसे । पाहतां गवसे कार्यही. ॥ १६१० ॥ जरी दिसती विषय । 
मन नसे वासनामय । कीं हा संयमी कोणीं इंद्रिय । न सोडी वासनेने. 
॥ १६९१ ॥ दृष्टींत वासना न राहे । आणि ब्रह्मभावें विषय पाहे । कीं मनन 
१. संयमी (पुरुष) जेव्हां जागतो तेव्हां सर्व भूतांची रात्र असते, आणि जेव्हां सर्व भूर्ते 


जाग्रत असतात, तेव्हां पाहणाऱ्या मुनीची रात्र असते. २. बुद्धि आणि आत्मा यांच्या 
संयोगास, २, रात्र, ४, ठसे. ५. इंद्रियें आवरून वर्तणारा. 





१२१४ वामनपंडिंतकृत 


निदिय्यास घडला आहे । मुनि म्हणे हरि यास्तव, ॥ १९१९ ॥ सुव्णक्रेय- 
विक्रय करी । अलंकार ला न्सराफाच्या घरीं । वेश्यांची दृष्टि अलंकारीं । स- 
राफ लक्षी सोनें. । १६९४१ ॥ वेश्या देखे सरी । गळां घालायाची इच्छा करी । 
कांकगे देखतां करीं । लेऊं पाहे. ॥ १६९४ ॥ सराफ सोनेंचि ल्क्षी । दे 
खोनि आकारातें उपेक्षी । जन भोगचि अपेक्षी । ज्ञानी पाहे ब्रह्मत्वे)) (९ १९५॥ 
स्तनपान करितां बाळ । पिता न घोटी लाळ । प्चु धांवे तृण कोमळ | वि 
षय न वाटे मनुष्यासी. ॥ १११६ ॥ किंबद्दना ऑकिला ओक । शाने म- 
क्षिका भक्षिती अनेक । घडोनीही लाचा अवलोक । काय वासना उप- 
जेल. ॥१६९५॥ यालागीं तो संयमी। म्हणे, वेकुंठनायक स्वामी । विषय देखोनीही 
श्रमीं । न पडे भोगवासनेच्या. ॥ १६२८ ॥ अजुना! पुससी कीं तो । स्थितप्रज्ञ 
केसा यर्ततो । तरी अक्षचि जग पाहतो। विनावासना संयमी. ॥ १६९१९॥ आतां 
यापुढें शलोक । तो कां बोले उत्तमछोक । लाचें निमित्त अभिज्ञ लोक । आइकोत. 
॥ १६४०॥ संयमी म्हणजे इंद्रिये । आवरूनि वर्ते खयं । हें आइकोनि धनंजयें । 
मानिली शांका ये स्थळीं. ॥ १६४ १॥ कीं इंद्रियें आवरूनि वते । ल्याणें विषय 
टाकिले पुरते । प्रार्धभोग ते तों परते | न होणार. | १६४२९ ॥ भोगईं- 
द्रियम्रामीं । होतां म्हणवे कैसा संयमी । याचें त्रेलोक्यनाथ स्वामी । समाधान 
करितो. ॥ १६४१ ॥ कीं काशीस पावला । तो काय म्हणावा वाट चुकला । 
विषय भोगूनीही चढला । शांतिपदीं. ॥ १६४४ ॥ वाट चुकवी वासना । ते 
ज्या पुरुषा असेना । लाणें भोगिळे विपय नाना । तरी पावेच तो शांति. 
॥ १६४५९ ॥ भोगीं वासनारहित । तो संयमीच जाणावा निश्चित । या प्रकारें 
अच्युत । समाधान करितो या छोकीं, ॥ १६४६ ॥ 


आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशेति यद्धत्‌ । 
तद्वत्कामा यं प्रविशांति सवे स श्ांतिमाझोति न कामकामी. ॥७०॥ 


अजुना! नद्या कोटी कोटी । निघती समुद्राचे पोटीं । तरी खमर्यादा जे 
तटीं । न बुडवी तीतें. ॥ १६४७ ॥ ऐसी प्रतिष्ठा अचळ । महानद्यांस न 


१, पुनः पुन: [चतन. २. विकत घेर्ण आणि विकत देणे. ३. दुलंक्ष करी, ४. इच्छी. 
५, समुद्रामध्ये उदकाचा सतत प्रवाह चालला असून तो समुद्र अचलमर्यादायुक्त असतो, 
तसा ज्याच्या ठायीं सर्व कामनांचा प्रवेश होतो तोच पुरुष शांति पावतो, कामेच्छु पुरुषाला 
शांति प्राप्त होत नाहीं. 


२ अध्याय] यथाथेदीपिका, ११५६ 


करवे चंचळ । त्यांत पर्जन्यबिंदूचें जळ । प्रवेशे जैसें. ॥ ११४८ ॥ तेसा जो 
आत्माराम । प्रवेशती त्यांत सकळ काम । तरी वाझ्तनायुक्त इंद्रियप्राम । नव्हे' 
त्याचा. ॥ १६४९ ॥ ता निजसुखाच्या समुद्रा । आत्मतृत्तीची नित्य मुद्रा । 
ते न ढंधी भोगितां सषुक्रा । विषयभोगातें. ॥ १६५९० ॥ संपूर्ण परथ्वीचीं 
नीरें । महानद्या एकसर । मिळतां अचळ असिजे सागरे । जे रीतीं. १६९५ १॥ 
सार्वभौम रायापासुनी । देव आणि देवांचे गुरु मुनी । यांचीं सुखे यांत मे- 
ळवूनी । सुख ब्रह्मपदवीचेंः ॥ १९५२ ॥ त्रह्मनिष्ठाच्या सुखाचा अंश । त- 
यापुढें हे दिसती लेश । म्हणोनि विस्तारे हा उपदेश । ज्रह्मवलःचपनिषदीं. 
॥ १६५१ ॥ या आनंदे तृप्त । ते तृमि ज्याची गुप्त । लास “हें विषयसुख 
आप्त । काय बाटे. ॥ १९५४ ॥ ऐसा आपूर्यमाण अचळ । त्यांत बिषयपर्जे- 
न्यजळ । प्रवेशतां होईल चंचळ । हें काय घडे? ॥ १६५९५ ॥ तो शांतीतें 
पावतो । पावतो म्हणजे अनुभवितो । ऐसा होऊनि मग तो । पुढें शांति पा- 
वतो । हें न म्हणवे. ॥ १६५६ ॥ याचेंच नांव शांति। कीं ऐशा भोगांत अचळ 
मति । शांतीची ल्यास उरली प्राप्ति । हें घडे तरी घडे तंही. ॥ १६५७ ॥ 
जो नसे ऐसा संयमी । जो आसक्त इंद्रियप्रामीं । तो न अनुभवी कामकामी । 
या शांतीते. ॥ १६५८ ॥ तो जैसा क्षुद्र ओहळ । ज्यास स्वयें नाहीं जळ । 
तेसें निजसुख केवळ । ठावें नसे कामकामिया. ॥ १६५९ ॥ वाहों लागे 
ओहळ । पडतां विषयमेघाचें जळ । भेटतां नदीजळ पुष्कळ । उफराटा वाहा 
लागतो. ॥ १६६० ॥ स्यें भोगूं लागे विषय । वरी कांहीं धनाचा संचय । 
गर्वे फुगोनि धनाश्रय । मानूनि चाळे उफराटा. ॥ १६६१ ॥ असो तो का- 
मकामी । एवं धर्वशछोकोक्त संयमी । त्यास संतांचा स्वामी । समुद्र म्हणे, 
॥ १६९२ ॥ आत्मानंदेचि परिपूर्ण । ब्रह्मादिसुल्ते प्रॅयमाण । तो विषयांचे 
कण । भोगितां मानील सुख काय? ॥ १६६१९ ॥ ब्रह्मादिसुख पाहे । तरी 
स्वसुखांशाचीही सरी न लाहे.। तो तों उगलाच राहे । मी ऐसा ऐसें म्हणेना. 
॥ १६९४ ॥ आदींच निजसुखे पूर्ण । ऐशा समाधानें प्रयेमाण । तो भोगितां 
विषयांचे कण । काय सुखी म्हणेळ 2 || १६६५ ॥ एव भोगिले विषय । तरी 
तो संयमी हा निश्चय । या गोष्टीने धनंजय । समाधान पावला. | १६४६६ ॥ 
परी म्हणे हे पदवी । साधकें कैसी पावावी । हा मनोभावही गोसावी । जग 


विडडि्शिबाश॒ा्क्ि जाशआ खात्या बब! एक हब 








१, लहानसान, २, परिपूणे, २. भोगाची इच्छा भरणाऱ्याला, ४. पूणे 


१ शट वामनर्पंडितळकृत 


दुरु समजला. ॥ १६९६७ ॥ म्हणोनी सिद्धाचें लक्षण । तेंचि साधकास सा- 
धकपण । साधन सांगेल आपण । या छोकीं. ॥ १६६८ ॥ 

विंहाय कामान्यः सवोन्पुमांच्वरति निःस्पृहः । 

निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 


टाकोनि सकळ काम । सरूपसुखें सहज निष्काम । र्ंपृहेरहिल इंद्रियग्राम । 
जो ऐसा वर्तवी. ॥ १६.३९ ॥ कोठें नसे ममता । देहीं नसे अहंता । तो 
शांतीतें तत्त्वतां । स्थितप्रज्ञ अनुभवी सिद्ध, 4) १६७० ॥ साधक टाकोनि 
काम । तिचारें होय जो निष्काम । करूनि निस्पृह इंद्रियमप्राम । जो पुरुष व- 
ततो. ॥ १६७१ ॥ सवंत्र मोडितो ममता । टाकितो देहींची अहंता । तो 
शांतीतें तत्त्वतां । अगा! पावतो. ॥ १६७२ ॥ हे स्थितप्रक्ञाची स्थिति । जे 
उपदेशिली अजुगाप्रति । तिचा महिमा श्रीपति। वणणितो या छोकीं.॥  ९७१॥ 

षा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विसुह्यति । 


पाथा! हे तुजप्रति । सांगितली स्थितप्रज्ञाची रीति । हे परबह्मींची स्थिति । 
जाण तूं. ॥ १६७४ ॥ हे ज्यास त्यास आहे । परंतु बुद्धि ऐसें न पाहे । 
पाहे तरी न राहे । ज्रह्मस्थितींत. ॥ १६७५ ॥ ब्रह्म आत्मा आपुला । स्थि- 
तप्रज्ञं नाहीं आणिला । इतरीं नाही. गमाविळा । परी बुद्धि तन्मय स्थित- 
प्रज्ञाची. ॥ १६७६ ॥ ब्रह्मी नसे मूळवासना । कैंची सद्य भोगेच्छा कामना, । 
बुद्धि कोणाची ओळखेना । ब्रह्म रसे. ॥ १४७७ ॥ जरी ओळखे बुद्धि सत्त्व । 
आतमत्वें ुद्ध अह्मतत्त्व । तरी एवेसंस्कारें अहंता ममत्व । उपजवी विषयवा- 
सना. ॥ १६७८ ॥ धरी वैराग्य, करी अभ्यास । सगुणप्रसादे ल्या निगुणास । 
झोंबोनि बुद्धि आपणास । विसरोनि ब्रह्मी त्रझ़ होय. ॥ १६७९ ॥ तरी जैसें 
निर्धर्म । त्रिगुणरहित पखह्म । टाकितां वेगळें रज तम । बुद्धि अह्मीं ब्रह्म 
होय. ॥ १६८० ॥ तेव्हां ब्रश्मस्थिति । ते पावली म्हणावी थुद्धरमैति । तेथें 
पावतां तृप्ति । मग न मोहे कदापि. ॥ १६८१॥ कीं अमृताचे सागरी । बुडी 
दिधलिया उपरी । तरंग ईैद्रुद कोणेपरी । वेगळें न देख. ॥ १६८२॥ हे 


१. जो पुरुष सवे कामना टाकून, नि:स्पृह, निर्मम आणि अहंकारशून्य राहतो त्याला 
शांति प्राप्त होते. २. इच्छारहितै. ३. हे अजुना! ही जाही स्थिति आहे. ही प्राप्त झाल्यावर 
पुरुषाला कधींही मोह होत नाहो, ४. तद्रूप, जद्मरूप, ५. सत्त्वयुण. ६. मीपणा. ७. बुद्धि. 
८. बुडबुडे, 





२ अध्याय] 


स्थिति पावल्या उपरी । पुरुष मोहेळ कां परी । यालागीं म्हणतो श्रीहरी 
कीं तो मग कधीं न मोहे. ॥१६८१॥ ब्रह्म वाटत आपण । तेथें न वासना 
मीपण] ल्या स्थितीमाजीं निपुण । राहतां मोहे कां परी 11 १६८४॥ ऐसा सिद्ध 
महाराज") साधकें धरावी ऐसी लाज । कीं आपण न्रह्म कळोनि काज । वास 
नेचें कैसें धरावें! ॥ १६८५ ॥ रजतमरहित सत्त्व । करूनि आपलें निर्मु 
णत्व । तेथें बुद्धीचे स्थिर्व । संपादावें सर्वथा. ॥ १६८६ ॥ साम्राज्यसिहा- 
सना । पावोनि भिक्षेचीच "वासना । धरितो मी ऐसा ळाजेना । तत्त्वह्ही तो 
अज्ञतुल्य, ॥ १६८७ ॥ आतां म्हणसी यास । बहु काळ करावा अभ्यास । 
करितां बहु आयास । या स्थितीस पावावे. ॥ १६८८ ॥ तरी तैसीही नव्हे 
दुलेभ । हे ब्रह्मस्थिति अतिसुलभ । म्हणूनि म्हणतो श्रीवलुभ । या उत्त- 
राधे, | १९८९ ॥ 


स्थित्वास्यामंतकाळे5पि अह्म नि्वाणमृच्छति. ॥ ७२ ॥ 


इति श्रीमद्वगवद्ठीतासूपनिषत्सु अह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकष्णा- 
ज्ुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयो$ध्यायः ॥ | 


अगा ! अंतकाळीं एक घडी । विषयवासनेंत न टाकीं उडी । स्वखरूपीं 
मन दे बुडी । पावे तोही केवल्य. ॥ १६९० ॥ अगा! काळाचाही काळ । 
आपण परब्रह्म केवळ । ऐसें न कळोनि फटकाळ । पडती मुखीं मृत्यूच्या. 
॥ १६९१ ॥ अजुना! देहावसानीं । भाग्ये भेटे ब्रह्मज्ञानी । लाच्या मुखे 
आत्मत्व समजोनी । एक घडी राहे या स्थितींत. ॥ १६९२ ॥ तोही जेव्हां 
कैवल्य लाहे । यांतही काय श्रम आहे । जो बहुकाळ यामार्गी राहे । तो 
तों जितांच होय मुक्त. ॥ १६९२९ ॥ परी हा अंतकाळ । अगा! उद्याचा 
भुकेला व्याळ । दूरि मानी तो फटकाळ । मुमुक्ष न म्हणवे. ॥ १६९४ ॥ 
मोक्ष इच्छितो मुमुक्ष । जैसा भोजन अपेक्षी बुभुक्ष्‌ । अतिशीघ्र लागे भक्ष । 
सकळ भोग टाकुनी. ॥ १६९५ ॥ ऐसी जया जाली मुसुक्षा । मृत्यु समीप 
त्या दक्षा । वाटतो सर्व उपेक्षा । करी, धरी अपेक्षा या स्थितीची. ३ १६२९६ ॥ 
स्थिति येउनी हाता । वांचळा तरी जीवन्मुक्तता । तत्काळ देह पडतां. अव- 


न ०0१00१0०५०५७ ०५०00५ 00०” 








१, ही स्थिति अंतकाळीं जरी प्राप्त झाली तरी तो पुरुष अह्माजे ठायीं निर्वाण पावतो. 
२. याप्रमाणे श्रीमद्धगवद्टीता नामक उपनिषदांतील बह्मविद्यांतर्गत योगशास्त्रांतील कृष्णाजैन 
संवादाचा *सांख्ययोग? न!ःभंक दितीय अध्याय आहे. २. सर्प, 


र्र्टॅ बामनंपँडितळत 


चिता । कैवल्य पावे. ॥ १६९७ ॥ यालागीं प्रतिक्षण । अंतचि मानी विच- 
क्षण । राहे या स्थितींत आपण । तोचि तरला अगा! पार्था! ॥ १६९८ ॥ 
तूं पार्थ पृथेचा सुत । धन्य ते आमुची आत । कीं हें आइकसी तूं पोटांत । 
जन्मलासि तिच्या. ॥ ११९९ ॥ वंद्य धन्य हे तों जननी । भाव ऐसा कृष्ण- 
वचनीं । कीं अल्यादरें हें जनीं । श्रवण करावें. ॥ १७०० ॥ हा अध्याय दु- 
सरा । ज्यांत संक्षेप सारा । अठरा अध्यायांच्या सारा । वदे श्रीकृष्ण. 
॥ १७०१ ॥ टीका लाचेंच वचन । यावेगळा कैंचा बामन । हे टीका 
आणि मन्‌ । सकळ कृष्णापण यावरी, ॥ १७०९ ॥ पुढें अध्याय तिसरा । 
तेथें कर्मसिद्धांतसारा । वर्णील त्या नमो यदुवीरा । बामन म्हणे, ॥१७०३१॥ 


विजित्यामरानानयामास यो5गं स कृष्णो5जुंनायादिशात्सांख्ययोगम्‌ । 
सुरा'चार्यमुख्यानिरस्य द्वितीयः कृतो5ध्याय आतमैव यत्राद्वितीय: ॥ 
इति श्रीमद्वामनपंडितविरचितायां यथार्थदीपिकायां द्वितीयो5ध्यायः । 


अध्याय तिसरा. 


जय जय ब्रह्मादिजनक | जय जय अगदलंकारकनक । जय जय निखिल- 
जनक । श्रीदोषशायन, ॥ १ ॥ जय जय निगमानन । जय जय निर्गमावन । 
जय जय पतितपावन । देवाधिदेव. ॥ २ ॥ जय जय कर्मबंधहर । जय 
जय अनाद्यविद्यासंहर । जय जय सकलसंरायपरिहर । अजुंनगुरो! ॥२॥ 
करूनि तूत वंदन । तृतीयाध्यायार्थकथन । करीन जेथें कर्मबंधन । तुटे सम- 
पिंतां तूतेंचि. ॥ ४ ॥ प्रवाध्यायीं अजुन । कमाहूनि थोर ज्ञान । ऐसें आइके 
भगवद्दचन । वारंवार, ॥ ५ ॥ परंतु कर्मेच चित्तशुद्धि । होतां मग क्ञान- 
सिद्धि । ऐसी कर्मप्रशंसाप्रसिद्धि । ऐकोनिही विसरला. ॥ ६ ॥ मनींयुद्ध न 
करणें । त्यास प्रतिकूळ कमोचरण । ज्ञानप्रशंसाप्रकरण । आयकिलें अधिक 
कमाहूनी. ॥ ७ ॥ तितकाच धरिळा आश्रय । युद्ध न करणें हा निश्चय । 
म्हणोनि मानूनि संशय । प्रश्न करी अजुन. ॥८॥ 





१. शानी, विवेकी. २. विश्वालंकाराचें सोनें. ३. सर्वेपिता. ४. वेद (निगम--अवनऱ्ऱ्वेद-- 
रक्षण) रक्षक, ५. पातक्‍्यांस पावन करणारा. ६. अनादि मायेचे हरण करणारा, ७, देतां, 
कर्म तुला अपेण केलें असतां. ८. कमार्चे उत्तम वर्णन, 


१ अध्याय] यथार्थदीषिक्रा, १ दंड 


अजुन उवाच--ज्यायखी चेत्कमणस्ते मता बुद्धिजेनादेन! । 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव! ॥ १ ॥ 

कमांपरीस थोर बुद्धि । जीस आस्मज्ञानसिद्धि । ऐसी ज्ञानप्रशंसाप्रसिद्धि । 
पूरवाथ्याश्ी ऐकिली. ॥ ९ ॥ 

पूर्वाध्यायःहोकार्ध--*दूरेण ह्यवरं कमे बुद्धियोगाद्धनंजय ।! 

टीका बहुत दुरूनि नीच । कर्मबुद्धीपरीस साच । ऐसं बोलिलास 
तूच । सर्वज्ञ सर्वेश्रर. ४ १० ॥ बुद्धियोग थोर निश्चित । कर्म नीच 
हें तुझे मत । जरी ऐसं तुज संमत । कां कर्मा मज योजिसी? | ११॥ 
कर्म नीच, ज्ञान थोर, । तथापि माझें कर्म अंत घोर । कां करूं सांगसी 
कर्म क्र । जनादेना! ॥ १९ ॥ दुष्ट जनाचें अदन । करणार तूं श्रीज- 
नादेन ! । परी मी कैसा करूं मदेन । भीष्मादिकांचे? ॥ १९ ॥ अगत्य 
स्वघर्मे तरावें । म्हणूने हें घोर कर्मही करावें । तरी लयाहोनि कोटिगुण वैभवें । 
तूंच ह्मणसी ज्ञान थोर. ॥ १४ ॥ ला ज्ञानाचा आश्रय । करीन ऐसा हा 
निश्चय । धरूनि म्हणतो ज्ञान अद्वय । तरेन त्याणें मी आजि.॥ १५ ॥ आतां 
कर्मे करितां । प्रस्न होती कर्मागदेवता । त्या क्षोभती कर्म टाकितां । म्हणोनि 
भिऊं, ॥ १६ ॥ तरी तूं श्रीकेशव! । सकळ देवांचाही देव । तो मज देवा- 
धिदेव । भेटलासी. ॥ १७ ॥ सवंहरिनि समर्थ । या केशवनांबाचा अर्थ । ला 
भावें पार्थ । आळवी एर्थे या नांवें. ॥ १८॥ “क? जक्षा “हेश? शिव । दोघे 
वश जया तो केशव । तो तूं शिरीं असतां देव । काय करितील माझे 2॥ १९॥ 
इत्यादि भाव पोटीं । तो म्हणे ऐसे किरीटी । कीं हे हिंसाक्रिया खोटी । कां 
योजिसी केशवा! या कर्मी? ॥ २० ॥ आतां यापुढें हॉक । बोले पार्थ पु- 
ण्यशलोक । लाचें निमित्त अभिज्ञ लोक । आयकत गूढ अलंत. ॥ २१ ॥ बो- 
ठोनि बोल ऐसें । मुखाकडे नेत्र सरिसे । करूनि पाहतां तो हांसे । मंद मंद 
श्रीकृष्ण. ॥ २२ ॥ तों वाटलें ऐसें अजञुंना | कीं ऐकोनि माझ्या वचना । 
हास्य आलें जनार्दना । अयुक्त बोलतो म्हणोनि. । २१॥ तों ते आठवे 
मनीं । कीं क्षत्रियांस युद्धाहूनि । धर्म थोर नसे म्हणोनि । जें परवोध्यायीं हरि 
वदे, ॥ २४ ॥ हें स्मरतां म्हणे हरी । हेंचि स्मरोनि अंतरीं । हांसतो कीं 
याच अवसरीं । हें कैसें हा विसरला?|| २५ ॥, तरी हा आपला बोळ । आ- 
ठवूनि मज ऐसं म्हणेल | कीं प्रश्न तुझा फोल । बोलसी न समजोनी.॥ २६ ॥ 


१, अध्याय २ कोक ४९ पहा, २. अजुन, २. व्यर्थ, निष्फळ, 


१४० बामनपंडितदत 


याकारणें हेंही वचन । जें बोलिलासि म्हणतो अजुन । परी या मिश्रित वाक्ये 
मन । मोहिले म्हणतो या छोकीं. | २७ ॥ 
 व्यामिधेणेव वाक्‍येन बुद्धि मोहयसीव,मे । 
तदेकं वद॒ निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्नुयाम्‌ ॥ २ ॥* 


आजि कर्मही थोर । बोलिलासि हाही विचार । तेही काय वाढंधार । आ- 
इकिलें नाहीं. | २८ ॥ घडी एक म्हणसी थोर कर्म । पुन्हा थोर जाणणे 
ब्रह्म । या मिश्रवाक्‍्ये श्रम । न हरे माझा. ॥ 2९ ॥ मिश्रवाक्य कानीं पडे । 
तों मन मोहांतचि बुडे । तूं मोहिसी म्हणतां झडे । जिव्हा कुष्टी होऊनि. 
॥ १० ॥ म्हणूनि तूं न मोहिसी । तरी वाक्यें तूंचि बोलसी । यालागीं मूढत्वे 
मानसीं । मोह करितोसि हें वाटे. ॥ ११ ॥ ऐसा भाव पोटीं । म्हणूनि बोले 
किरीटी । कीं मोहितोसीच ऐसी खोटी । गोष्टी वाटते मूढतववे. ॥ ९२ ॥ तू 
परम कृपेचा सागर । करावया माझा उद्घार । सकळ वेदार्थ निधोर । उपदे- 
दिसी. | ११ ॥ जरी माता घाली बाळासी विष । आणि विषरूप होय 'पी- 
यूष । तरी मोहकत्वदोष । लागे तुज. ॥ ९४ ॥ सूर्यमंडळीं थारा । जरी घडे 
अंधकारा । तरी या दोषाचा वारा । लागे तुज. | ६५ ॥ कीं या स्थावरजं- 
गमा । जाळूं लागे चंद्रमा । तरी हा दोष पुरुषोत्तमा! । लागे तुज. ॥ १६ ॥ 
आतां एकचि विदाद । निश्चय करूनि मातें वद । कीं तो हृदयी धरूनि 
शब्द । मी श्रेय पावे.॥ १७ ॥ आतां यापुढें छोक । बोलेळ भगवान्‌ उत्तम- 
शोक । करितां लाचा अथावलोक । शोक हरितो पार्थाचा. ॥ ९२८ ॥ कीं 
मोहितोसि म्हणूनि । म्हणतां भ्याला बहु मनीं । हा दोष लाचा परिहरूने । 
बोलों पाहतो. || १९ ॥ आइकोत हें वचन । जें वदतो कृपाघन । सवतःसिद्ध 
पूर्ण षड्युण । श्रीभगवान्‌ सखये. ॥ ४० ॥ 
श्रीभगवानुवाच---लोके५स्सिन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ! । 

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम. ॥ ३ ॥ 
आइक अनघा अजुना! । अघ दोष तो तुज असेना । मोहितोसि तूं म्ह- 
णोनि वचना । बोलोनि घाबरा जाढासि. ॥ ४१ ॥ तरी हें मीच बोलिलों 
कीं । दोंपरी निष्ठा या लोकीं । कीं जे आत्मानात्मविवेकी । ज्ञानयोग ल्या सां- 


पाणीप पक्लपशल्शो 


१. अद्भत, २, स्पष्ट, ३. दयामेध, (दयाळू.) ४. पापरह्विता, ५. आत्मा काय आणि 
अनात्मा काय ग्राविषयीं विचार करणारे. 


३ अध्याय] यथार्थदीपिका, 4.3 


ख्यांठा. ॥ ४९ ॥ कीं चित्तुद्धि ज्यांची जाली । आत्मता' वरी कळो आली । 
त्यास निष्ठा म्यां बोलिली । ज्ञानयोगें. ॥ ४९ ॥ कीं तिहीं करावें ध्यान । 
ध्यानार्थ करावें इंद्रियदमन । स्वरूपी योजूनि मन । असावें तिहीं. ॥ ४४ ॥ 
ज्यांस नाहीं चित्तशुद्धि । होणें असे ज्ञानसिद्धि । तीही करोनि निष्कामबुद्धि । 
कर्म करावें. ॥ ४५९ ॥ हें तुज वाटलें मिश्रित । म्हणूनि मोहिले तुझें चित्त । 
प्रश्न करिता* दोष असंत । मानूनि घाबरा जालासी. ॥ ४६ ॥ स्तन द्यावया 
तानयाकडे । माय येतेच त्नों तें रडे । पाहतां ऐसें घैडे । कीं दोष ळाबिला 
मातेसी, | ४७ ॥ कीं न समर्जैली बाळाची क्षुधा । तरी रडेल होतां क्षुधा- 
बाधा । हा दोष मातेस सुद्धां । ढागलळाची. ॥ ४८ ॥ परी [आर्चा चां तो ख- 
भाव । तैसाच शिष्याचाही भाव । प्रश्न करितां नुरे ठाव । मर्यादेसी. ॥४९॥ 
गुरूसि न करितां प्रश्न । पोटीं वाटलें तेंचि वचन । न बोलतां संशय- 
निरसन । घडे कैसे? ॥ ५० ॥ तथापि मर्यादापालन । करूनि बोलावें व- 
चन । बोलोनि शंकलें तुझें मन । उचितचि हेंही.॥ ५१॥ इत्यादि भाव पोटीं । 


धरूनि म्हणे अगा! किरीटी! । तूं अनघा निर्दोष दृष्टि । नव्हे तुझी वाइट 
॥ ९२ ॥ परंतु युद्धाची टाळणी । करावया जे बोलसी वाणी । हें न घडे 
म्हणतो चक्रपाणी । या छोकीं. ॥ ५९ ॥ 
न कमेणामनारंभान्षेष्कम्ये पुरुषो5श्रुते । 

कमोचा आरंभ न करीं । नेष्कम्यसिद्धि हे तोंवरी । न पावे गोष्टी खरी । 
बरी धरी मनामाजीं. 1 ५४ ॥ कमाची सिद्धि ज्ञान । नव्हे हें साच वचन | 
परंतु कर्भ झुद्ध मन । तेव्हां ज्ञान लास होय. ॥ ५५ ॥ एवं कर्मेचे न 
म्हणवे ज्ञान । म्हणोनि ज्ञानाचे नांव जगळ्ञीवन । नेष्कम्य॑ म्हणे हे भग- 
वद्दचन । वाखाणावें या भावे. ॥ ९६ ॥ आतां ज्ञानास साधन । जालें जें 
कां शुद्ध मन । कमे मनाचें शोधन । जालें पाहिजे. | ५७ ॥ याकारणें ब्रह्म 
सगुण । म्हणे कर्मारंभाविण | न घडे ज्ञान निर्युण । कदापि. ॥ ५८ ॥ परी 
तें कर्म कृष्णापण । हें याच अध्यायीं बोलेल कृष्ण । तें निष्काम लाचें 
विवरण । केलें मागिल्या अध्यायी. ॥५९॥ कीं नेहाभिक्रमनाशयो$स्ति । म्ह 
णजे आरंभिल्या कमोची समाप्ति । निर्विघ नव्हतांही फलप्राप्ति । फळ ते ईश्षैरा- 


त ििडिशेडोडबबडडक््म्ुऑम््बबबब ह ड्या क्ण्ाळ्ाकाावाकाडाकडडयावडाड हऑबबिबिबबबशबबबसमनॅशॅशशगशशवुबाुआजाजा॒बााागबुबाब॒॒बन॒श्बर्ाबशआगाजआजजजकाजआम्गजजजज्् अब्बा समतल आ हल या 


१, फळाची श्‍च्छा न धरितां केलेलें क्म. २. तान्ह्या मुलाकडे, ३. अजुंना! ४. हे 
अजुंना! केवळ कमे न .केल्याने तो क्मापायून मुक्त दोतो असें नाहीं, ५. कर्मरहितपणा, 
९. अध्याय २ छोक ४० पह, ७. इंभ्रराची कृपा. 


१४९ बामनर्पंडितकृत 


नुम्रह, || ३० ॥ ईश्वरानुम्रहें शुद्ध मन । ईश्वरानुम्रहें हें ज्ञान । म्हणूनि क- 
मारंभसाधनं । म्हणे ज्ञानाचें.'।| ६१ ॥ आरंभशब्दें अर्थ । इतुकाच सुचवी 
समर्थ । हा अर्थ टाकितां व्यर्थ । आरंभ शब्द होतसे. ॥ ६१२॥ उगेंचि 
कर्माविणें । न घडे नैष्कर्म्य होणें । इतकेंचि कां श्रीकृष्णें । बोलों नये. 
॥ ९९ ॥ हें आइकोनि अजुन । मनीं म्हणे मुमुक्षुजन । संन्यास पावती 
ज्ञान । क्रिया वेर्णोचिता टाकिती. ॥ ६४ ॥ मज कां लावितो कर्म । मी सं- 
न्यासेंचि जाणेन ब्रह्म । तो हा मनाचा भ्रम । हरी कृष्ण उत्तरार्धे. ॥ ६५ ॥ 
ने च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति. ॥ ४ ॥ 

अरे! ज्यांस संन्यास ज्ञान । ल्यांस पॅर्बाश्रमीं कर्मसाधन । अशुद्ध चि- 
त्ताचें मुंडण । व्यथांचार. ॥ ६६ ॥ संन्यासमात्रेंचि सिद्धि । नव्हे ज्ञानाची 
समृद्धी । कर्मे न करितां नव्हे शुद्धि । चित्तास. ॥ ६७ ॥ तूं मुमुक्ष हो- 
ऊनि । एकचि वद दोहींतूनि । मज म्हणसी म्हणोनि । हें बोलतो तुजलागी. 
॥ ६८ ॥ सकामास एक काम्य । मुमुक्षस कर्म आणि ब्रह्म । दोंदी निष्टांचे 
वर्म । पूर्वाध्यायीं वदळों यालागीं. ॥ ६९ ॥ आतां यापुढें छोक । तो कां 
बोलेल उत्तमश्ोक । लाचें निमित्त मुमुक्षुळोक । परिसोत. ॥ ७० ॥ संन्या- 
संकरूनि ब्रह्म | जाणोनि न करी वँर्णोक्त कर्म । हा अजुनाचा भ्रम । पूर्व- 
*होकीं निवारिळा. | ७१ ॥ परी ल्यास इष्ट संन्यास | कीं कंटाळला युद्धास । 
म्हणूनि संन्यास ल्यास । घ्यावाच वाटे. ॥ ७२ ॥ ण्थ॑ म्हणतील संत । जे 
जाणती वेदाचा सिद्धांत । कीं वीतैराग उपजतां पोटांत । संन्यास तेव्हांच 
बोलिला, || ७१९ | 

श्रति--“यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌ ।! 

श्रृति म्हणे ज्याच दिवशीं । वैराग्य उपजे मानसीं । त्याच दिवशीं सं- 
न्यासी । जालें पाहिजे. ॥ ७४ ॥ ऐसे असोनि संन्यास । कां घेऊं नेदी अ- 
जुनास । ऐसें संतांचिया मनास । वाटेल एथे. ॥ ७५ ॥ तरी संन्यासाचा नि- 
षेध । न करूनि करवी युद्ध । कीं संन्यासाचे तत्त्व शुद्ध । हेंचि वदेल अष्टादर्शीं. 
॥ ७६ ॥ कीं काम्यकमाचा न्यास । म्हणजे टाकणें काम्यकर्मास । लास म्ह- 
णावें संन्यास । संन्यासाचें हें तत्त्व. ॥ ७७ ॥ तेव्हां टाकूनि काम्य । करावें 


१, जातीस जी उचित ती (कर्म), २. केवळ संन्यासानें म्हणजे कमौच्या त्यागानें कार्यांची 
सिद्धि पुरुषाला प्राप्त होत नाहीं, २. जह्मचर्य, गाईस्थ्य, वानप्रस्थ्य ब संन्यास हे चार 
आश्नम, ४, वणासाठीं शाखानें सांगितलेले, ५, वैराग्य, प्रेमाचा अभाव, ६, खरे स्वरूम, 


३ अध्याय] यथार्थदीपिका, १४३ 


नित्य निष्काम कर्म । परी बंधक तोही खधर्म । इश्वरापण न करितां. ॥७८॥ 
हें पांच छोकेंकरूनि । बोलावें हें मनीं धरूनि । केषळ कर्मत्याग न घडे म्ह- 
णूनि । आधीं बोलतो या छोकीं ॥ ७९ ॥ 


*नेहि कश्चित्खणमपि जातु तिष्ठत्यकमकृत्‌ । 
कार्यते ह्यवशाः कम सवेः प्रकतिजेर्गणेः ह ५ ॥ 
अजुना ! जरी संन्यासी । डोई बोडोनि जालासी । तरी कैसा कर्मे टा- 
किसी । क्षण एकही. ॥ ८०॥ लंगोटीही टाकणें । आणि नग्न होऊनि अ- 
सणें । तेंही नव्हे काय करणें । अगा! कर्म. ॥ ८१ ॥ आवरूनि हात पाय । 
सणें नव्हे कर्म काय । कांहीं न बोले कांहीं न खाय । तेंही कर्म, ॥'८२ ॥ 
घट वर्ते तरीच माती । न बर्ततां काय अन्य जाती । कर्मे रचिली देहाळृती । 
त्याग कर्मांचा तो कैसा? ॥ ८१ ॥ भूवर टाकूनि भूमी । म्हणे पळोनि 
जाईन मी । पळतां पुढें रिकामी । भूमीच दिसे. ॥ ८४ ॥ गगन टाकूनि 
पक्षी । उडो लागला अंतरीक्षीं । तो तें सर्वत्र लक्षी । तेंचि गगन. ॥ ८५९ ॥ 
याकारणें कोणी । कांहीं न करूनि कोणे क्षणीं । असों सकेळ हे वाणी । 
सवेथा मिथ्या. ॥ ८६ ॥ आतां उगेंचि बसणें । आणि मोन धरूनि असणें । 
हें नव्हे कर्म ऐसं अंगीकारणे । जरी ठागलें तुझ्या मिडेनें. ॥। ८७ ॥ तरी 
प्रेकतीचे गुण । आपलें कर्म एवंलक्षण । न सोडिती दर्शन श्रवण । बर्जिसी 
कैसा. ॥ ८८ ॥ प्रकृतीचे तिन्ही गुण । विपय इंद्रियें अंत:करण । सर्वा अ- 
वशां सवशपणे । कर्म करविती. ॥ ८९ ॥ कोणी उगेच बसती । कांहींच कर्म 
न करिती । म्हणोनि म्हणसी तरी रीती । आइक लांची छोकीं या. ॥९०॥ 
करमेद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन । 
द्वियाथोन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. ॥ 

अगा! वाचे न बोले । आणि पार्येकरूनिही न चाळे । आणि हातही न॑ 
हाले । धरितां कांहीं. | ९१ ॥ गर्देद्रिये न हागे । घडी एक शिश्षही न 
जागे । मुतेही ना ऐसा वागे । म्राम कर्मेद्रियांचा. ॥ ९२९ ॥ जैसें बकाचें 


नभात पाणाण0टीशी 0000११0 णी णणाणणी णाणणीशणणका१णीीशीणी णा णी हणण शीण ण णाशणाणा प णयणलणस्णणीणीणणणणणण टण णीथणणाणीण पण ण0ी?0”९णा ण णी शी शि ११णाची पणणीणा 


१. फलेच्छारह्वित, २, कोणीद्दी पुरष कधीही क्षणभर देखील कांही कमे केल्याशिवाय 
राहत नाही; कारण प्रकृतीचे गण प्रत्येकास कर्म करण्यास लावतात, ३, स्वभावाचे. ४. सत्व 
रज आणि तम हे प्रकृतीचे गण द्वोत, (अध्याय १४ छोक ५, ५. वशु नाही झुश्ांला 
६, जो मूढबुद्धि पुरुष कर्मेद्रियाला दाबून, इद्रियार्थांचें मनांत स्मरण करीत "राद्वंतो लाला 
दांभिक म्हणतात, ७, सनूइ 


१४४ बामनपंडितळूत 


ध्यान । मासेच आठवी मन । तैसे हें दांभिक भजन । मिथ्याचार.! वी मही |] 
कीं बँमेंद्रियें आवरी । मनी विषयाचें ध्यान करी । विषयवासंनेनें अं 
मूढबुद्धि. ॥ ९४ ॥ कर्मावांचूनि शुद्धि । नव्हतां ऐसी दंभबुद्धि । ज्या कर्मे 
ध्यानसिद्धि । तें ऐक या छोकी. ॥ ९५ ॥ 

येस्त्विद्रियाणि मनसा नियम्यारभते$जुन ! 

कमेद्रियेः कमेयोगमसक्तः स विशिष्यते. ॥ ७॥ 


अगा! मनेंचि मनीं । जो इंद्रिये आवळूनी । विहित कर्मे करूनी । आ- 
रंभितो कर्मयोग. ॥ ९६ ॥ कर्मफळीं नव्हे आसक्त । एका इंश्वरींच अनु- 
रक्त । अजुंना! तो होणार मुक्त । विशिष्ट याकरितां. । ९७ ॥ एथे अजु- 
नास हरी । अजुंना म्हणोनि पाचारी । कीं अजुनबृक्षाचें नांव तरी । झणीं 
होसी बृक्षरूप. | ९८ ॥ कीं पूर्वछोकीं कर्मेद्रिये । आवरूनि दांभिक मॅनो- 
मयें । ज्ञानेंद्रिये.चाळी स्वये । विषयासक्त. ॥ ९९ ॥ हा वृक्षाचा गुण । 
कीं कमेंद्रियांविण । आयुष्य कंठी क्षण । तैसाचि बैसे दांभिक. ॥ १०० ॥ 
जरी अजुना! दृक्षचि होणें । तरी अवइस कर्मल्याग करणें । जरी अजुना 
मनुष्य म्हणवणें । तरी करीं कर्म निष्काम. ॥ १०१ ॥ पोटीं धरूनि हा 
भाव । मुखीं या छोकीं अजुन नांव । बोले देवाधिदेव । अलंत गूढ. 
॥ १०२ ॥ निष्कामें केसी कोणतीं । म्हणोनि पुससी तूं सुमती । तरी सां- 
गतो तुजप्रती । या छोके. ॥ १०१ ॥ 

नियतं कुरु कम त्वं कम ज्यायो ह्यकर्मणः । 

न बोलोनि फलश्रुती । उगलेंच करा म्हणती श्रती । निर्यत कर्म त्यास 
म्हणती । संध्यादिक, ॥ १०४ ॥ नियत नेमिले नित्यकर्म । ज्यास जें तो 
लाचा स्वघर्म । लानें शुद्ध चित्त पावे ब्रह्म । तोचि संन्यास, ॥ १०५ ॥ 
तत्त्व संन्यासाचें । काम्यत्यागरूप साचें । तेव्हां करणें नियकमाचें । प्राप्त 
जालें. ॥ १०६ ॥ करितां कर्मयोग । आुद्ध चित्तास शिखासूत्रपरिलाग । न॑ 


१, हात, पाय, मुख, थुद, उपस, २. हे अर्जुना! जो पुरुष मनाने इंद्रियास आवरून 
आणि आसक्ति टाकून, कर्मेद्रियांच्या साधनाने कम करतो तो फार श्रेष्ठ होय. ३. अनुराग- 
विशिष्ट, ४. सन:कल्पित, ५. हे अजुना! तूं नियतकमे कर, कारण अकमोपेक्षां कर्म भ्रेष्ठ 
आहे; तसेंच अकमानें तुझ्या शरीराचे रक्षणही सिद्ध होणार नाहीं. ६. संध्यादि नित्पकर्मे. 
७, शेंडी आणि जानबें. 


३ अध्याय] यथार्थदीपिका. १४५ 


करी तरी हाचि संन्यासयोग । कीं टाकूनि काम्य नियत आचरे. ॥ १०७ ॥ 
ले नियत कर्म न करी । तरी ईश्वरदंड पडे शिरीं । करितां नियतकर्म संन्यास 
लौकरी । सिद्ध होय काम्यू टाकितां. ॥ १०८ ॥ या भावेंकरूनी ।. नियत 
कर्म करीं म्हणोनि । बोलोनि म्हणतो न करण्याडुनी । करणें नियत कर्म थोर. 
॥ १०९ ॥ अर्जुना! हांचि संन्यास । कर्मत्यागें न म्हणवे न्यास । वीं तो 
न घडेच कोणास । तो साधे केंवी तुज? ॥ ११० ॥ तुझ्या मनीं कर्मल्याग । 
तो न घडे संन्यासयोग । म्हणूनि सर्वथा कर्माचा वियोग । न करवे म्हणूनि 
बोलिलो. || १११ ॥ तें लटिके कीं खरें । आपणाचवरूने पाहे बरें । हें 
बोलतो निधारें । या छोकाच्या उत्तराधे, ॥ ११२ ॥ | 
शरीर्यात्रापे च ते न प्रसिद्धेदकमणः: ॥ ८ ॥ 


कांहीं कमं न करिसी । आणि उगला जरी बससी । तरी काय खासी 
केसा. हागसी । सांग सांग, ॥ ११९ ॥ या भावें म्हणे ह्री । कीं शरीरनि- 
बोह तोही परी । तुझा न चले जरी । कर्मे टाकूनि बैसलासी. ॥ ११४ ॥ 
वैराग्य उपजे चित्तीं । तेचि दिवसीं म्हणे श्रृति । कीं संन्यास घ्यावा तो श्री- 
पति । या छोकीं अजुनास उपदेशी. । ११५ ॥ आतां यापुढें शोक । तो 
कां बोले उत्तमछोक । याचें निमित्त मुमुक्ष लोक । आइकोत इतरही निर्म- 
त्सर, ॥ ११९ ॥ टाकीन म्हणे स्वधर्म | आणि जाणेन म्हणे अह्म । ल्यास 
अगत्य नियतकर्म । पदरीं बांधलें. ॥ ११७ ॥ निषेध काम्यकमोचा, । सा- 
धला न चाळितां वाचा । कीं सव कर्मफलत्याग साचा । करितां नियत निल 
तें कर्मचि नेमिले, ॥ ११८ ॥ तरी काम्याचा जो समूल त्याग । तो तरी 
होय कीं संन्यासयोग । परी नित्याचाही फलबियोग । जाला पाहिजे. ॥१ १९॥ 
निललकमोसि श्रति । पितृढोक फल उंपपादिती । आणि पाहतांही वस्तुस्थिति । 
अनिवार्य गुण वस्तूचा. ॥ १२० ॥ उष्ण हो चंद्रमंडळ । म्हणतांही तें शी- 
तळ । शीतळ हो म्हणतां अनळ । जाळूंच लागे. ॥ १२१ ॥ विषाचे नव्हे 
अंगरृत । अमरतही विष नव्हे निश्चित । परी धैन्वंतरिे याचा हस्त । लागतां वि- 
षही 'पीयूष होय. ॥ १२९२ ॥ वैचनाग खातां मरती । परी उत्तम वैद्याचिया 
हातीं । देतां तो करी लाची प्रकृती । प्रवंगुणास विपरीत. ॥ १२१ ॥ बच- 
नागाचा रस करी । तो थिटा रोगात संहारी । कर्मे नव्हे बंध तरी । जरी 

१. त्याग. २. सांगतात. ३. अश्नि, ४. आयुबेंदप्नवर्तक देववैच. ५. अभ्रूत, ६. एक 
बिषारी बनस्पति. ७. मूळच्या असलेल्या, 

१९ वा० यथा 


१४८६ वाभनपंडितकृत 


ईश्वरी अपिजे. ॥ १२४ ॥ यास म्हणावें त्याग । त्यागास अपेक्षी संन्यासयोग । 
त्यागेंचि जन्मम्ृत्युवियोग ।' श्रृति म्हणे. ॥ १२५९ ॥ 
श्रृति-*न कमेणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके अस्गतत्तमानद्युः ॥! [केवल्य उ०] 
मोक्ष नव्हे कमे धनें । मोक्ष नव्हे पुत्रसंताने । कीं अपुत्रास म्हणती पर- 
लोकगमन । असेना. ॥ १२६ ॥ अपुत्रास ठोक नसे । वेदल्वि बोलती ऐसें । 
परी लोक शब्दे न गढसे । अर्थ मोक्षाचा. | १२७ ॥ सर्ग परलोक । आणि 
इहलोकही लोक । मोक्ष तो अलोक । पुंनसवृत्ति जेथे असेना. ॥ १२८ ॥ 
हे श्रृति. याचि अनुसंधान । म्हणे कर्मे संताने धनें । मोक्ष नव्हे कोण्याही सा- 
धनें । त्यागें एकेंचि मोक्ष. ॥ १२९ ॥ मोक्ष एकल्याचि लागें। नधनेंन 
संताने न कर्मयोगें । नित्यकर्मही पितृलोकभोगें । श्रति बोलती बंधक. १९०॥ 
मोक्ष तो मुख्य ज्ञानें । हीं ज्ञानप्राप्तीस साधनें । त्यांत त्याग वेदवचनें । म्हणे 
थोर. ॥ १३११ ॥ कोणीं तेच श्रति । ल्याग संन्यास वाखाणिती । परी संन्या- 
साचें यदुपति । तत्त्व अष्टादशीं बोलेळ. ॥ १२२ ॥ काम्यकमांचा त्याग । 
तोचि संन्यासयोग । पुन्हा सवकर्मफलवत्याग । त्या संन्यासावेगळा म्हणेल. 
॥ १११॥ आणि ल्यागावांचून संन्यास । नये कोण्या प्रयोजनास । कीं का- 
म्यावेगळ्याही कमोस । फळ देखिले. ॥ १२४ ॥ कीं सर्वकर्मफलत्याग । त्यास 
म्हणावें त्याग । ऐसें खय श्रीरंग । अष्टादश्शीं बोलेल. ॥ १३५ ॥ 
'काम्यानां कमणां न्यासं संन्यास कवयो विदुः । 
सर्वेकमेफलत्यागं प्राडुस्त्यागं विचक्षणाः ॥' [अध्याय १८ होक २.] 


काम्यकमांचा न्यास । तयास म्हणावें संन्यास । आणि सर्वकर्मफलास । 
त्यागणें त्याग ल्या नांव. ॥ ११६ ॥ तेव्हां ईश्वरापणयोग । तरीच कर्मफल- 
वियोग । एवं याचें नांव लाग । कीं कमो्पण ईश्वरी. ॥ १३१७ ॥ भगवद्री 
तेंत समर्थ । लाग तो हाचि यथार्थ । याकारणे श्रर्थ । हाचि साच. ॥१३८॥ 
आणि ईश्वरळृपेवीण । न ओळखवे आपणां आपण । तें ईश्वरकृपा कमोपेण । 
त्याग करितां. ॥ १९९ ॥ आस्मज्ञान कोणे परी । प्राप्त नव्हे एक जरी । ईश्वर 
कृपा करी । तरीच हेही श्रति बोलती, ॥ १४० | त्या श्रुति आणि लांचे 
अर्थ । वर्णितां वाढेळ अपार ग्रंथ । आणि हें प्रसिद्ध असतां व्यर्थ । कां श्नो 
तयां शिणवावे ? ॥ १४१ ॥ खं सर्वकर्मपसारा । समपितां सर्वेश्वरा। कृपा ये- 





१. लोक नव्हे तो, २. पुनजंन्म 


३ अथ्याय] यथार्थदीपिका, १४७ 


तांच या नरा । ज्ञान उपदेशी गुरुरूपें. ॥ १४२ ॥ तेव्हां पूर्वीळ अनपितं । 
जीं अगणितें संचितें । तीं नासती या निमित्ते १ मोक्ष लानेंचि एकलिया 
॥ १४१ ॥ एवं काम्यकर्मत्याग । आणि निलकर्म संन्यासयोग । तो परवेझोकीं 
श्रीरंग । सिद्ध करी नियतकर्मी योजितां. ॥ १४४५ ॥ सिद्ध होतां संन्यास- 
योग । त्यास सद्य अपेक्षित त्याग । त्यागविणें फलसंयोग । अनिवार्य नियत 
कर्मांचा, | ११४५ ॥ त्या लागाचें लक्षण । आणि त्या यागलक्षणावीण । इ- 
तरास न घडे म्हणे लाग म्हुणणें । हें उपदेशितो या *छोकीं. ॥ १४६ ॥ 
यज्ञारथांत्कर्मणो5न्यत्र लोको यं कमेबंधन: 


यज्ञ तो विष्णु सगुणब्रह्म । तदर्थ लास अपोवया केलें कर्म) ला कर्मा- 
वांचूनि सर्वे धर्म । आचरतां बद्ध हा लोक. ॥ १४७ ॥ विष्णु म्हणतां 
उगा | निरुण वाटेल जगा । यज्ञशब्दप्रयोगा । करूनि सुचवी श्रति एथे.॥ १ ४८॥ 

श्रति---“यज्ञो वे विष्णु: । 

यज्ञ तो विष्णु निघोरें । श्रति बोले या प्रकारें । तोचि जगीं यज्ञाकारें । 
सर्वयज्ञभोक्ता. ॥ १ ४९॥ यज्ञशाब्दे भगवद्वाणी | हे सुचवी कीं झणीं । कर्मे सर्मर्पि- 
तील निर्गुणीं। निगुणें न तुटे कर्मबंध, ||१५०॥ निर्गुण अधिष्ठान थोर । जैसा 
भंषा सपा आधार दोर । परी त्यास साव आणि चोर | सारिखे दोघे. १५ १॥ दोरे 
न मरे असत्य साप | निर्युणें न नासे पुण्य पाप । सपे नासणें प्रताप । रज्जुज्ञानाचा. 
॥ १५९ ॥ दोरें सप केला नाहीं । दोर सर्प न दवडी कांहीं । दोरें नासे 
तो सपेही । दोरांत कैसा असेळ ? ॥ १५३ ॥ अग्नींत काष्ट प्रकाशे । परी न 
राहे, जळोनि नासे । न कळतां रज्जू सपे भासे । कल्पांतवरी जों द्वैटटे जीवे- 
श्वर. ॥ १५४ ॥ रज्जूचें न जाणणें । त्याणेच मिथ्या सर्प होणें । कीं रज्जु 
जाणतां राहणें । न घडे सपाचे. ॥ १५५ ॥ जरी रञ्जञु कळला असता । 
तरी सर्प कां हो दिसता । जरी दिसता तरी कां नासता । रज्जु कळतां तो 
सर्प, ॥ १५६ ६ ॥ खं रज्ञु न्‌ कळतां जाला । रश्जु कळतां नासला । कर्म- 
प्रपंच मिथ्या भासला । निगुणदोरीं निगुणसप. ॥ १५७ ॥ एवं कर्म म्हणजे 
अविद्या । अविद्या नाशी ब्रह्मविद्या । ते विद्या शक्ति ल्या भाद्या । ईश्वराची 
॥ १५८ ॥ तो म्हणावा सगुण । लाच्या चरणीं कमो्पषेण । बोलेल तें ब्रह्म 


५-५ णा. "शाप णा णा 





१. इेश्वरापंण केलीं नाहीत अशीं कर्मे. २. सांचलेलीं कगी. ३. यज्ञाच्या उद्देशाने केलेल्या 
कमोशिवाय इतर सवे कमार्न हा लोक बेधन पावतो, यास्तव हे अजुना! संग टाकून त्याच 
देशाने कमे कर. ४. खोट्या, ५, पद्ाणारे, ६, मूळच्या 


१४८ वामनपंडितकृत 


सगुण । नाश अविद्याकर्माचा, ॥ १५९ ॥ याच गीतेत ब्रह्मापण । बोलेल तें 
ब्रह्म सगुण । कीं अविद्यानाशक निर्गुण । न घडे कधीं ऐस. ॥ १६० ॥ ई- 
श्वरोपाधि आणि निर्गुण | दोहींस म्हणावें सगुण । खांत फळची निर्मुणपण । 
मोष्षफळदाता ईश्वर. | १६ १ ॥ धनवंत आणि लाचें धन । धनार्थे धनिकाचें 
भजन । धनप्राप्तीस साधन । न घडे भजन धनाचेंचि. | १६२॥ खं विष्णु 
म्हणावा तेथें । यज्ञ बोळिळा जेथें । तो सगुणच ऐसा एथे । भगवद्वाव. 
॥ १६१९ ॥ जें कर्म नव्हे यज्ञार्थ । म्हणजे न विष्णुप्रीयर्थ । ते जालें बंध- 
नार्थ । मनुष्यळोकीं. ॥ १६४ ॥ तेव्हां इतर देवतापण । ह्या कर्मी असेच 
बेंधकपण॑ । क्री एका यज्ञाथाविण । सर्वत्र बंध म्हणतसे. ॥ १६५ ॥ आतां य- 
ज्ञुडादि क्रियामय । तदथथ कर्म हा निश्चय । तें एक करितां न होय । बंधक 
ऐसें म्हणावे. ॥ १६६ ॥ तरी यज्ञही कर्म निश्चर्ये । तेव्हां कर्मचे बंधक 
नव्हे खरग्ने | अर्थ न साघे या अन्वये । यज्ञविष्णु श्रृ्तिसिद्ध, ॥ १६७ ॥ 
यज्ञ यज्ञा कारण । तेव्हां कमोकारणे कर्म करणे । तें बंधक नव्हे ऐसें कोण । 
बोलों सके. ॥ १६८ ॥ दरिद्रें दरिद्र फिटे । कीं अंधकारें अंधकार तुटे । 
बायको बायकोस कोठें । कतु दे पुत्रोत्पत्तीचा. ॥ १६९. ॥ आतां यज्ञराब्दे 
इतर देवता । तरी देवतांतरभजनवाता । सर्वथा निषेधी हे भगवद्रीता । तेंही 
घडेना. | १७०॥ नवमाध्यायींही गोष्टी ऐसी । कीं “यंत्करोषि यदश्षासि । 
तत्कुरुष्व मदर्पण॑' हें पार्थासी । अन्यत्रही स्थळोस्थळीं बोलेल. ॥ १७१ ॥ 
एवं बिष्णूस करमोपेण । न करितां सर्वत्र बंधकपण । हाचि निर्णय ब्रह्म स- 
गुण । श्रीकृष्ण करी. ॥ १७२॥ आतां समपेण सगुणा । तें नये बंधकपणा । 
तरी काम्यकर्मही त्याच निपुणा । बिष्णूस अप्ू. ॥ १७३ ॥ कदाचित्‌ मनीं 
पार्थ । धरील ऐसा अर्थ । म्हणूनि हें निषेधितो समर्थ । श्रीकृष्ण या उत्त- 
राधे, ॥ १७४ ॥ 
तदर्थ कमे कोंतेय! मुक्तसंगः समाचर. ॥ ९ ॥ 

त्या कारणेही कर्म । करीं टाकूनि संगर्भ्रम । त्यासही न आर्पितां श्रम । न 
तुटे फळ बंधाचा. ॥ १७५ ॥ अजुना! जों नाहीं मुमुक्षा । मुमुक्षा म्हणजे 
मोक्षापेक्षा । ते नसतां नेदी मोक्षा । सर्वेश्वर, | १७६ ॥ भोग अथवा मोक्ष । 
जें ज्यास सापेक्ष । तेंचि 'देतो कीं कल्पवृक्ष । न मागतां कांहींच नेदी. 


१. बंधन करणारें. २. इत्तर देवांच्या भजनाची गोष्ट, ३. अध्याय ९ झोक २७ पहा, 
४. आसक्ति. ५. मोक्षाची इच्छा. ६, इष्ट, बांछित, 


३ अध्याय] यथार्थदीपिका, १४९ 


॥ १७७ ॥ ईश्वर दयाळ केवळ । म्हणूनीच मागितलं फळ । देतो कीं सद्य 
विव्हळ । होय जन न देतां अपेक्षित. ॥ १७८ ॥ फळ इच्छी अंतःकरण | 
आणि करी तें कमोर्पण ] तरी फळचि दे सर्वेज्ञ निपुण । कल्पबृक्ष. |) १७९॥ 
एवं विष्णूस अपण । आणि ज्या कर्मा निष्कामपण । या वेगळें कर्म स्वगुण | 
बैधकत्व सर्वथा न सोडी'. ॥ १८० ॥ यालागीं वेदोक्तही काम्य । आइकतां 
जें कर्णास रम्वै । तें अ्पितांही सगुण ब्रह्म । बंधक फळचि देणार. ॥१८१॥ 
एवं नित्यकर्म करावें । तें विष्णूस अपावें । लानेंति पावावे । मोक्षफळ. 
॥ १८२९ ॥ याला म्हणावें लाग 1 काम्यल्याग संन्यासयोग । अजुनास म्हणे 
श्रीरंग । होई ऐसा. ॥ १८२९ ॥ टाकूनि काम्याचरणे । नियतकर्मचि करणें । 
हा संन्यास पर्वछोकीं खुणे । न बोलतां दाखविला, ॥ १८४ ॥ तें नियतही 
कर्म बंधक । म्हणोनि प्रवर्तला हा छोक । कीं जो विष्णु सगुण एक । 
त्यास अपावें. ॥ १८५ ॥ त्यांतही काम्य टाकावें । त्या कर्मास संन्यास 
म्हणावें । तंही विष्णूस अपोवें । हा साग. ॥ १८६ ॥ उगाच कर्मत्याग | 
करणें नव्हे संन्यासयोग । त्या प्रत्यवाये नरकभोग । सिद्धि नव्हे या संन्यासें 
॥ १८७ ॥ यालागीं मागें देव । 'न च संन्यसनादेव? । म्हणूनि बोलिला 
देवाधिदेव । कीं संन्यास तुज नव्हे योग्य. ॥ १८८ ॥ तो अजुुनमनोगत । 
संन्यासावरीच अत्यंत । म्हणूनि पूर्व्ीक वरी अनंत । काम्यत्याग संन्यास बो- 
लिला. ॥ १८९ ॥ आतां यापुढें छोक । तो कां बोले उत्तमशछोक । लाचें 
निमित्त सकळ लोक । परिसोत, ॥ १९० ॥ सांडूनियां काम्य । सोलीव नि- 
यत नित्यकर्म । तेंही जे सगुण ब्रह्म । त्यास अपावे.॥ १९१ ॥ एर्वे्होकवरी । 
हा उपदेश कृष्ण करी । तों दया उपजली अंतरीं । सकळ साघारणांची. 
॥ १९२ ॥ कीं हे भगवद्वीता । संतां सर्वास उपयोगी तत्त्वतां । एथे नि- 
ष्कामताचि सिद्ध होतां । उडालें काम्य. । १९१ ॥ अशुद्धचित्त निष्काम । 
होणें न घडे हा नेम । मन असोनि सकाम* | ईश्वरार्पेत हें निरूपिलें, 
॥ १९४ ॥ त्रिविध जन हा नेम । मुमुक्ष मुक्त सकाम । मुमुक्षस निय नि- 
ष्काम । ईश्वरार्पत हें निरूपिलें. | १९५ ॥ आतां जन सकाम । यांस अ- 
बइय सकामकर्म । म्हणूनि बोले सगुण ब्रह्म । लयास प्रथम हा छोक. ॥ १९६ ॥ 
सहयशाः प्रजा: सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्य*्वमेष वो5स्त्वि्कामधुकू. ॥ १० ॥ 


१. अडथन्यानें, 


१५० वामनपंडितकृत 


तूं मुमुक्षु गा! अजुना ! । संन्यास बखा वाटे मना । म्हणूनि सांडूनि का- 
मना । नियतकर्म तूतें बोठलिछों. ॥ १९७ ॥ परि इतरांस निश्चित । काम्यक- 
र्मचि उचित । येविषयीं वेदबिहित । गुह्य सांगतों. | १९८ ॥ ऐसा भाव 
पोटीं । तों कृष्ण म्हणे अगा! किरीटी! । ब्रह्मा निर्मितां प्रजांच्या कोटी । 
यज्ञही निर्मी लासांगाते. | १९९ !।) उपजतांचि बल मुग्ध । मातेच्या स्तनीं 
उपजे दूरंघ । हा मायागुण स्थ । अनादि. ॥ २०० ॥ तैसा प्रतिकल्पी 
ब्रह्मा । सृष्टि करी हा अनादि महिमा । जीवांचिग्ा जीवधमा । तोचि करी 
हेंही अनादि. ॥ २०१ ॥ खं प्रजासांगातें [ब्रह्मा निर्मी यज्ञातें । निमूनि म्हणे 
प्रजातें । श्रह्मा असं. | २०२ ॥ कीं हा यक्ञ बखा । करितां वृद्धीतं तुम्ही 
पावा । हा यज्ञ तुम्ही जाणावा । कामधेनु आपली. ॥ २०१ ॥ हा कामघेनु 
तुम्हां | हो म्हणे ब्रह्मा । त्या यज्ञफलप्राप्तिक्रमा । बोलतसे या छोकीं. ॥२०४॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयंतु वः । 
परस्परं भावयंतः श्रेयः परमवाप्स्यथ. ॥ ११ ॥ 


या थज्ञंकरूनि देवां । तुम्ही यजा पूजा सदेवा । ते देव फळ देती तेव्हां । 
तुम्हांसी. || ९०५ ॥ तुम्ही पुन्हा ला देवां । त्या यक्षेचि करूनिभावा । ते 
पुन्हा तुम्हां सदैवां । पाळितील. ॥ २०६ ॥ ऐसी परस्पर । भावना घडतां 
सादर । विषयसुख वारंवार । पावाल हेंचि परम कल्याण. ॥ ९२०७ ॥ फळ 
देती भक्षूनि याग । मग तुम्ही नेदां त्याचा विभाग । तरी अपराधी व्हाल 
त्यांचा काग । न सुटे म्हणतो या छोके. ॥ २०८ ॥ 


इष्टान्भोगान्हि बो देवा दास्यंते यज्ञभाविताः । 
तेदत्तानप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तन पव सः ॥ १२ ॥ 


तुम्हांस दृष्ट भोग । ते देव देती भक्षूनि याग । तिहीं दिधलं लांतूनि वि- 
भाग । त्यांचा न देतां क्षोभती. ॥ २०९ ॥ तिहींच दिधले पदार्थ । ल्या प- 
दार्थी यज्ञ तदर्थ । जो न करी त्यास समर्थ । ते 'पीडिती. ॥ २१० ॥ तेव्हां 
अपराध लागेल थोर । जो ऐसा तो देवांचा चोर । ते न दिसती परी हा स- 
मोर । ल्या देवांस सर्वेत्र. ॥ २११ ॥ राजदव्य चोरी । त्यास राजा मारी । 
मग देव ऐसेपरी । करिती ल्ावरी शासन. ॥ २१२ । यालागीं त्यांस द्यावें! 
तेव्हां आपण तें खावे । अन्यथा पापफल भोगावें । लागेल. ॥ २१३१ ॥ आतां 





१, वेदप्रतिपादित, २. अज, ३. ममतेचा, ४. संबंध, ५. रुष्ट होतात. 


३ अध्याय] यथार्थदीपिका, १९१ 


यापुढें छोक । तो स्वयें बोळे उत्तमशछोक । पूर्व छोकवरी कितीएक । शब्द 
वर्णिले ब्रझयाचे. | २१४ ॥ कीं काम्ययज्ञमनोरप । पूर्ण करिती देव समर्थ । 
परी तिहीं दिधले जं त्याणें तदर्थ । न करितां यज्ञ ते देंडती. ॥ २१५ ॥ हें 
त्रह्मयाचें वर्णिले वचन । यास देतो स्वयें अनुमोदन । आणि सन्मार्ग सर्व 
जन । लावितो या छोकीं. ॥ २१६ ॥ 


यज्ञशिष्टारिनः संतो मुच्यंते सर्वकिल्बिपेः । 


वैवदेवादि यज्ञ करिती*। वेदविहित जे आचरती । यज्ञशेष अन्न भक्षिती । 
ते सुटती सकळ पापापासुनी. ॥ २१७ ॥ प्रथम पाप थोर । कीं देवांचे होती 
चोर । तो चुके दंड घोर । यज्ञ करितां त्या अन्नाचा. ॥ २१९ ॥ आहुती- 
द्वारा देवांस तुष्टी । ते होतां करिती वृष्टी । न यजितां होती कष्टी । न व्षेती 
पजंन्य. ॥ २१९ ॥ जेव्हां पजन्य न पडे । तेव्हां फलजीवहिंसा घडे । त 
सकल पाप जोडे । यक्ञ न करी त्याला, ॥ २२० ॥ इतरांच्या यक्ञसुक्ृतें । 
देव वषती वृष्टीते । परी तो अपराध ठेवूनि यांतें । देड करिती. ॥ २९१ ॥ 
देवांस होतां संतोष । जो भक्षी यज्ञशेष । अवृष्टिजनित सर्व दोष । चुकती 
याचे. ॥ २२२ ॥ ऐशा किल्बिंषापासूनी । सुटे यक्ञशेष तें भक्षूनि । 
कोणीं 'पंचसूना किल्बिषे म्हणूनि । एथ वाखाणिती. ॥ २२३ ॥ तोही अर्थ 
घडे । धर्मशास्त्रास अनुकूल पडे । परी पंचसूनादोष न झडे । या प्रायश्चित्ते, 
॥ ९२२४ ॥ 
स्मृति-कंडनी पेषणी चुली उद्कुंभी च मार्जनी । 
पंचसूना ग्रृहस्थस्य ताभिः स्वर्ग न बिदति, ॥[मनु«अ०३-छो०६८-६९.] 


कांडणें दळणें । चुली पेटवणे, जळ घटीं भरणें । पांचवी सूना सडा सा- 
रवणें । जीवहिंसा या पांचांत. ॥ २२५९ ॥ कांडितां दळितां किडे | मरतां 
हिंसा घडे । काष्टांतही सवडी सांपडे । वसती कुमी यांतही, ॥ २१६ ॥ ओली 
कांहीं गोंवरी । तों किडेच नुसते अंतरीं । इल्यादि हिंसा खरी । घडे मुळें 
चुलीच्या. ॥ २२९७ ॥ शेण रगडूनि शेणी । करिता जीवभोटींच्या श्रेणी । 
मरती हेही करणी । चुलीनिमित्त, ॥ २२८ ॥ कीं झाडणे सडासारण । म- 

१. फलेच्छेने यज्ञ करणाराच्या मनांतील इच्छ. २. पैर्ण्ये. २. पाप, दोष, ४. कांडण, 
दळण, 'चूल पेटवणे, पाणी भरणें जाणे होण सारवण यांपासून जीवहिसादि घडतात ल्यांस 
पेयसूनादोप म्हणतात. [मनुस्सृति-अ८ १ झो० .८-६९.) ५, हिसाग्रह, ६. पेक्ति. 


१५९ वामनपंडितळृत 


रती जीव तें गणी कबण । हें पांचवे सुनेचें विवरण । या पेचसूना गृहस्था- 
श्रमी, ॥ २२९ ॥ या पंचसूना यांचे दोष । जाती भक्षितां वैश्वदेवशेष । ऐे- 
साही कांहीं घोष । प्रसिद्ध जगीं. ॥ २१० ॥ तरी ज्यांस करणें दंड । पुढे 
आहे उदंड । तेसेही लंडभंड । हातीं धरावे कार्योर्थ. ॥ २११ ॥ कांहीं राज- 
सेवा हातें । लांच्या घेती शेवटीं तयांतें । दंडिती तैसी रोकडी जनाते । 
हे शुद्धी, ॥ २१२२ ॥ क्रिमिभोजन नामक । यास बोर्लिळे नरक । 
मारिले जे क्रिमि अनक । ते नरकां भक्षिती खहिसका. ॥ २११ ॥ यास 
भूतदया मनीं । गृहस्थ सकुटुंबे धरूनी । पंथही कर्मे विचारूनी । कारितां 
मरती कां. क्रिमी. ॥ २१४ ॥ ज्यास नाहीं भूतदया । लाची राक्षसाची काया । 
व्यर्थ त्याची सर्व क्रिया । भूतद्रोहे. ॥ २१५ ॥ काय या पांचचि सूना । 
कीं यावेगळी हिसा घडेना । जीव कोटि काया मरेना । चालतां बाटे 
॥ २१६ । न मारितांही ढेकुण । आंगाखालीं होती चूर्ण । या दोषाचें ग- 
णन । कां न मोजिलें यांत. ॥ २१७ ॥ पांचचि या निवडिल्या । त्या उगाच 
सूना कां नाहीं बोलिल्या | त्या वेगळ्याच राहिल्या । न गणितां सांत. ॥२१८॥ 
एवं वणोश्रमानुसार । कर्म चालावया अधिकार । सुचविला पापपरिहार । याचा 
नव्हे इतकियाने. ॥ २९९ ॥ दया ज्याचिया मनीं | कंडनादिकर्मे विचारूनि | 
करितां हिसा न कळोनि । होतां दयाच तें पाप नाशील.॥ २४० ॥ त्या 
दयेने सबोत्मा हरी । संतुष्ट होतां अज्ञान हरी । तेव्हां सकळ कर्मे संहरी। दया 
थोर. ॥ २४१ ॥ 'पिश्याचाचे हातीं कोलित' । तेस हे प्रायश्चित्त । तेव्हां कां 
कांपेल चित्त । हिंसा करितां. ॥ ९२४२९ ॥ कंडनादि क्रिया । करितां कांहीं 
करावी दया । तों ऐकता प्रायश्चित्ता या । निर्संतान जालें दयेचें. | ९२४९ ॥ 
श्रीकूष्ण एथ हीं किर्ल्निंषे । न म्हणे जाती यज्ञशेषें । स्मृतीच्या अर्थवादघोषं । 
घबाखाणावी कां गीता? ॥ ९४४ ॥ पंचसूनाप्रायश्चित्त । वेश्वदेवही घडो 
निश्चित । परी गीताथ नव्हे उचित । बाखाणणे एथ ये रीती. ॥ २४५ ॥ 
कीं याच छोकाचें विवरण । तीं झछोकीं करील कैरुण । तेथें चराप्रति नारा- 
यण । हेंचि बोलेल विदीद. ॥ २४६ ॥ एवं भक्षितां यज्ञषशेष । सकळ नासती 
किल्बिष । अन्यथा लित्त होती दोष । हें उत्तरार्धे बोलतो. ॥ २४७ | 


भुंजते ते त्वघं पापा ये पचंत्यात्मकारणात. ॥ १३ ॥ 


क वाण तकशा 00? री? 0ी0शी?0 00? ह - 
कलीप्टरहीरीी पी 


“केंडनी पेषणी 'तुली 'बोदऊुंभी च मार्जनी । पंचसूना ग्रृहस्थस्य पेचयज्ञात्रणशयति. ॥? 
२. किटे, ३. कुलक्षय. ४. पापे, ५, करुणाकर, शंभर, ९. अर्जुनाला, ७. स्पष्ट 


३ अध्याय] यथार्थदीपिका. १५३ 


केवळ आपणाच कारणें । अजुना! जो पाक करणें । तें पापचि खा- 
ताति जाण । ते पापी. ॥ २४८ ॥ आतां यापुढे छोक । तो कां बोले 
उत्तमशोक । लाचें निमिज़ञ सर्व लोक । आइकोत अर्थासहितही. ॥ २४९ ॥ 
पंचसूनादोष । वैश्वदेवें हरती हा घोष । अर्थवाद ये स्थळीं किल्बिष । परि- 
हरे तें वेगळें. ॥ २९० ॥ कीं देवां न होतां तुष्टि । न करिती प्जन्यवृष्टि । 
होती सर्व जीव कष्टी । हे सर्व दोष. ॥ २५१ ॥ हे दोष जाती ल्या । वै- 
श्वदेवादि यजनक्रिया । करिळां अगा! धनंजया! । हा भाव पूर्वा काढिला. 
॥ २५२॥ हा अर्थ या दों छोकी' कर्मे । बोलिजे तो पुरुषोत्तम । तिसऱ्या 
&छोकीं हाचि नेमे । सिद्धांत बोलेल श्रीकृष्ण. ॥ २९१ ॥ 


अन्नाद्धवंति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । 

यज्ञाद्धवाते पर्जन्यो यश्ञः कमेसमुद्धवः: ॥ १४ ॥ 
कमे त्रझ्मोद्धवं विद्धि त्रह्माक्षरसमुद्धवम । 
तस्मात्सवेगतं त्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिषठ्ठितम्‌. ॥ १५ ॥ 


अन्नापासोनि होती भूतें । कीं अने होती झुक्रशोणितें । तें अन्न पजेन्ये 
होतें । तो पर्जन्य पूर्वोक्त यज्ञेंकरूनी. ॥ २९४ ॥ तो यज्ञ कर्मद्वारा । 
तो कँर्मकळाप सारा । वेदापासोनि अगा ! वीरा । उत्पन होतो, ॥ ९९५ ॥ 
अक्षखह्मापासूनी । प्रतिकल्पीं उद्भवती म्हणोनी । वेद अनादि परि लय 
पावोनी । तेथूनच प्रकटती.॥ २५६॥ ला वेदाचे वेदपणें । कीं बोलावीं ब्रह्म- 
लक्षणें । जरी सर्वेत्रांतं ब्रह्म प्रणे । तरी सांपडे वेदींच. ॥ २५७ ॥ तस्मात्‌ त्या- 
कारणें । जरी सर्वगत परिपूर्ण । तरी वेदींच सगुण निगुण । उभयलक्षण तें 
असे. ॥ २५८ ॥ एं यज्ञ तेथें निगम । निगम तेथें ब्रह्म । यालागीं जेथें य- 
ज्ञुघर्म । तेथें ब्रह्म प्रतिष्ठित. ॥ २९५९ ॥ दूध गायींच्या सर्व देहीं । परी स्तनीं 
प्रतिष्ठिळें तेंही । कीं पुच्छ पिळितां येणार नाहीं । ब्राप्त दुग्ध स्वगत. ॥२६ ०॥ 
काष्टीं अभ्नि सर्वेगत । परी मर्थितांचि तो असे सांपडत । तो अममिहोत्रींच प्र- 
तिष्ठित । बोलावा, ॥ २६१ ॥ यज्ञें होतां चित्त्युद्धी । तेव्हां वेदार्थी “निघे 
बुद्धि । ते वेदयज्ञीं ज्यांत सिद्धी । त्रह्मज्ञानाची. | २६२ ॥ एं यज्ञादि धर्म । 
करितां पाविजे ब्रह्म । या भावें बोले सगुण ब्रह्म | क्री ब्रह्म यज्ञीं प्रतिष्ठित, 














१. “अध स केवलं सुक्ते यः पचत्यात्मकारणात। यशशिष्टाशनं क्षेतत्सतामत् विधीयते॥! [मनु- 
स्मृति-अ० ३ छो० ११८,] २. प्राणी, २, रेत आणि रक्त, ४. कर्मसमूद्द. ५, वेद. ६. रिघे, 
२० वा० यथा« 


१५४ वामनपंडितकृत 


॥ २६२ ॥ तेव्हां कळे निर्युणन्रह्म । जेव्हां कृपा करी सयुणत्रह्म । तें यज्ञांत 
सांपडे कीं यज्ञधर्म । करिती देव संतोषती. | २६४ ॥ ते वषतां पजन्य । 
त्या अन्ने सुखी जन । जनसुखें भूतभावन । सयुणब्रझ्म संतोषे. ॥ २६५ ॥ 
होतां पुण्याचिया राशी । कृपा उपजे इंश्वरासी । मग तो निष्कामियासी । 
घाली मार्गी मोक्षाच्या. ॥ २६ ६॥ ऐसी कर्मचत्रप्रवृत्ति । वर्तवूनि जे येज्षशेष खाती । 
ते सर्व 'पापापासोनि सुटती । कीं मूळ न होती अवृष्टीसी, ॥ “२६७ ॥ प- 
जन्य यज्ञाबिणे । नव्हतां नव्हे भूतांचे जिणे । क्ले सुटती याकारणें । या सव 
पापापासूनी. ॥ २९८ ॥ 'यज्ञशिष्टाशिनः संतो” म्हणोनि । बोलिला 
पूरवोर्धकरूनि । तें या दों छोकांवरूनि । सिद्ध जाले. ॥ २९६९ ॥ कीं पजंन्य 
यज्ञापासूनि । न भक्षितां शेष यक्ष करूनि । नव्हतां पजन्य अनावांचूनि । म- 
रती जन पापें ते सर्व. ॥ २७० ॥ भक्षितां यज्ञशेषें । दूरि होती हीं किल्निषें । 
हें प्रकट करावया विशेषे । बोलिला छोक हे दोनी.॥ २७१ ॥ 'भुजते ते 
त्वघं' म्हणूनि । दोष वदला उत्तरार्धेकरूनि । तें सिद्ध ज्या छोकावरूनि । 
करितो तो तृतीय हा छोक. ॥ २७२ ॥ 
एवं प्रवांततं चक्र नानुवतेयतीह यः । 
अघायुरिंद्रियारामो मोघं पार्थ! स जीवाति. ॥ १६ ॥ 

ऐसं चक्र प्रवर्तविलें । तें ज्याणं नाहीं वर्तविले । लाचें जिणे ही न भले । 
याच लोकीं. ॥ २७१ ॥ अरे! तो पझुरूप मनुष्य । कीं पापरूप लाचें आ- 
युष्य । पुढील नरकादि भविष्य । असोनि जितो तो हें व्यर्थचि. ॥२७४॥ कीं 
तो केवळ इेंद्रियाराम । जो पोषितो ईंद्रियम्राम । अन्नपाकादि काम । वेश्वदे- 
वादि न करितां. ॥ २७५ ॥ अन्नादिकांची गोडी । घेणें इंद्रियांची सहज 
खोडी । परी तेचि पुण्यजोडी । वैश्वदेवादि करितां. ॥ २७६९ ॥ हा अर्थ 
जाला सिद्ध । जो एथीछ एथे प्रसिद्ध । पंचसूनादि विरुद्ध । प्रायश्चित्त अर्थ- 


वाद. ॥ २७७ । भक्षिल्या, यज्ञशेषे । जीं जाती सर्व किल्निबे । तीं सर्व कि- 
ल्निषें विदोषे । वर्णिली या छोकीं. ॥ २७८ ॥ अदृष्टीनें भूतहिसा । पुढें हो 
णार त्याचा केसा । आतांच दोष जातो ऐसा । पंवंपक्ष. | २७९ ॥ ख््नीसं 
गाविण कतुकाळ । अतिक्रमितां पुढें होणार बाळ । लाची हत्त्या तत्काळ । 
लागते. ॥ २८० ॥ कतुकाळीं रती । करितांही नव्हे संतती । तरी पुरुष 

१. कर्माच्या चक्राचा प्रघात. २. वैश्रदेवादि यश करून राहिलेले अन्न. ३. अध्याय 


२ झो० ९३ पूर्वार्ध पहा. ४. अ० ३ झो० १२ उत्तरार्ध. ५. इंद्रियांस सुखरूपता. ६. इं- 
द्रियसमूइ, ७, पार्पे, ८, प्राणिनाश, ९, शका, १०, ब्यर्थ घालवितां. 





१ अध्याय] यथार्थदौपिका. १५६ 


पुढें सुटती । भरूणहत्येपासुनी, ॥ २८१ ॥ यज्ञक्रिया करी । आणि पर्जन्य न 
पडेही जरी । तरी हीं पातकें दूरी । होती भक्षितां*यज्ञशेष. ॥ २८२ ॥ असो; 
आतां पुढें जो छोक । तो कां बोले उत्तमळोक । लाचें निमित्त सुक लोक । 
आइकोत ोकार्थे. ॥ २८९ ॥ मुमुक्ष जो इच्छी मोक्षा । त्यास संन्यासाची 
अपेक्षा । तो काम्यत्याग म्हणूनि शिक्षा । केली अजुंनास निलकर्माची. 
॥ ९२८४ ॥ तौ निलकर्मयोग । ईश्वरी अर्पितां घडे लाग । तोही जरी निः- 
ष्काम नि:संग । तरीच लाग ईश्वरापणे. ॥ २८५ ॥ मुमुक्षस हें विहित । 
बोठोनियां अनंत । सकामास काम्य निश्चित। प्रसंगोपात्त बोलिला. ॥२८६॥ 
आतां मुमुक्षूस कर्मविधि । कोण काळवरी लाचा अवघि । बोलतो ' करुणा- 
मृतनिधि । या छोकीं. ॥ २८७ ॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तत्न मानवः । 
आत्मन्येब च संतुष्टस्तस्य कार्ये न विद्यते. ॥ १७॥ 

अजुना आत्मज्ञान । जाले परम पावन । आणि गोडी धरी मन । आत्म- 
याची. ॥ २८८ ॥ विषयमात्राची प्रीती । अणुमात्रही नसे चित्तीं । ते आ- 
तमस्वरूपरती । 'अव्यभिचारिणी' म्हणावी. ॥ २८९ ॥ सखपतीची आवडी । 
इतर पुरुषांचीही कांही गोडी । तरी त्या नारीची खोडी । 'व्यभिचारिणी! म्ह- 
णावीच, ॥ २९२९० ॥ जयाची आत्मरती । रिंदळी नव्हे कधी प्रीती । अन- 
न्यभावे आवडे पती । जे रीती पती पतित्रतेस. ॥ २९१ ॥ अजुना! पुरुप- 
सृष्टी । पतित्रता न देखे काय दृष्टी । परी विपय बुद्धीने उष्टी । दृष्टी न करी 
कदापि. ॥२९२९॥ तैसा अगा ! आत्मरत । जड प्रपंच देखे निश्चित । परी विषय न 
मानी सर्वगत । आत्माच देखे. ॥२९.१॥ आवडीने सोनें अपेक्षी । तो अलंकारी 
तेंचि लक्षी । चित्तवुद्धिनेचि जो रक्षी । अलंकार सोनियाचे. ॥ २९४ ॥ ऐे- 
शियास कर्म नियत । तेंही करणे न लागे निश्चित, । परी जरी असे तृप्तही अ- 
त्यंत । आत्मसुखीं. ॥ २९५*॥ आत्मत्वींच आहे प्रीती । आणि विषयसुखे 
मानी तृप्ती । तरी तो अपक्क क्रियासभाप्ती । नसे लाची. ॥ २९६ ॥ गृग दे- 
खोनि म्रृगजळ । धांवे मार्गी सांपडे जळ । त्यासही तंच ग्रृगजळ केबळ । मा- 
नूनि होतो मृग तृप्त. ॥ ९९७ ॥ तैस विषय सेवितां इंद्रियें । विषयीं सुख 
मानितो निश्चये । तों तो अज्ञाबीच खयें । आत्मज्ञ ऐसें न मानी. ॥ २९८ ॥ 


टण ीणी परक 








१, ग्भहत्या, २. रागर हेत. ३. आत्मस्बरूपात आसक्ति. 


१६६ बाँमनपंडितकुंत॑ 


झाल्यास प्रारूध सारणे । विषय तो भोगी लाकारणं । सुख तं आत्मसुख अ- 
तःकरणें । सेवितां तृप्त जो'जाढा. ॥ २९९ ॥ आत्मज्ञ होऊनिही । विषयसुख 
आणि तृत्ती कांहीं । मानूं लागला त्यास नाहीं । बाणली आतमतृत्ती, ॥९००॥ 
तरी तो होऊनिही ज्ञानी । कर्मीच अधिकारी म्हणूनी । चतुर्थी त्रयोदशी स्- 
वचनीं । कर्मा समाधि त्याची वर्णीलह. ॥ १०१ ॥ 'जेह्मापेणं त्रह्म हवि । 
या छोकीं हेचि पदवी । चतुर्था बोळेळ गोसावी । जर्गदुरु श्रीकृष्ण 
॥१०२॥ *ध्यानेनात्मानि पश्यंति? । त्रयोदशी या छोकाचे अंतीं । 'कमे- 
योगेन चापरे” ऐसें श्रीपती । कर्मयोगें आत्मध्यान वणींल. | ३१०३ ॥ या- 
लागीं आतमत्वींच तृप्ती । बाणतां कर्माची समाप्ती ।आत्मतृप्तश्च' म्हणूनि य- 
दुपती । या भावें म्हणे या शछोकीं. ॥ २०४ ॥ ऐशियास म्हणे मानव । कीं 
अन्यथा पशु दैत्य दानव । जरी हें आत्मज्ञानवैभव । मानव तोची. ॥३१०५॥ 
हं पुढे निरूपण । करील भगवान्‌ आपण । एवंच मानवपण । तरी कीं जरी 
असे या मार्गी. ॥ १०६ ॥ आत्मरति आत्मतृप्ती दोनी । ज्ञानियाचीं लक्षणें 
वदोनी । त्यास कर्म करणें न लगे म्हणोनी । 'तस्य कार्ये न विद्यते' म्ह- 
णतसे. ॥ २०७ ॥ आत्मरत आत्मतृत्त जाला । जेसा अन्नरत अनं तृप्ति पा- 
बला । परी दक्षिणेकारणे असे भुकेला । दक्षिणा पावतां संतोबे, ॥ ३०८ । 
आत्मरत आत्मतूत्त । ल्याला किमपिही नसे वांच्छित । तो अन्य पदार्थे नि- 
श्वित । संतुष्ट नव्हे. ॥ १०९ ॥ संतुष्ट ख्रूपीं नित्य । त्यास नलगे कर्म अ- 
गल । कीं लास उरलें नसे कृ । साधनाचे. ॥ ११० ॥ “आत्मन्येव च 
संतुष्ट! म्हणोनी । हा भाव दावी या वचनीं । त्यास साध्यांश नसे कर्मे- 
करूनी । हें बोढतो आतां या छोकीं. ॥ ३११ ॥ 


नेव तस्य रतेनाथा नाऊतेनेह कश्धन । 
न चास्य सवभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः:, ॥ १८ ॥ 
अगा ! कोणी एक अर्थ । कोणी एक पुरुषार्थ । केल्या कर्म नसे कीं पर- 
मार्थ । समग्र साधला जयाला, ॥ ९११२ ॥ कर्मकेल्या पुण्यन दिसे । न 
करितां प्रवाय कांहीं नसे । मनीं जयाच्या न वसे । भय कांहीं. ॥ ३१३१ ॥ 
कीं अह्यादिस्तंभवरी । भूतरूपं चराचरी । दैवतेंही तींचि परी । आश्रय नसे 
ज्यास कोणाचा, ॥ ११४ ॥ करूनि यज्ञादि क्रिया । जरी यजाव्या देवता 


१, संप्षि्गे, १, अध्याय ४ छोक २४ पहा. २. अध्याय १२ छोक २४ पहा, 


३ अध्याय) यथार्थदीपिकां. १५७ 


या । तरी कोण्या अथाची तया । चाड नाहीं. ॥ २१५ ॥ पक्कज्ञानियाचे हे 
लक्षण । साधकें एर्वोक्तरीती कर्म करणं । तूं तरी मुमुक्षच आपण । कर्म 
करीं म्हणतो या छोकीं ॥ ११६ ॥ 

तस्मादसक्तः सततं कार्ये क्म समाचर । 


जं ज्ञान पक्क जालिया । कर्म नलगे धनंजया! । ह्या ज्ञानाकारप्रे नित्य- 
क्रिया । तूं बरे रीतीनें आचर. ॥ २१७ ॥ होऊं नको फलासक्त । म्हणजे 
काम्यलयागें हो विरक्त । बरे रीति त्रे हेचि कीं हरिभक्त । होऊनि अपोवें सर्व 
त्याला. ॥ ११८ ॥ कीं न आर्मपितां विष्णूस कर्म । कर्ममात्राचें तुज वर्ग । 
बोलिलो कीं बंधभ्रम । त्यावेगळें करी सर्वही. ॥ २१९ ॥ *यज्ञाथात्कर्मणो- 
5न्यत्र' । या छोकीं कर्म सर्वत्र । बेध करी एक ल्यास मात्र । अर्पितां नव्हे 
बंध. ॥ ३१२० ॥ तदर्थही मुक्तसंग । म्हणिजे फळीं होऊनि नि:संग । करी 
म्हणोनि मीच श्रीरंग । तुज बोलिलों ल्या छोकीं. ॥ २२१ ॥ कीं अरे! का- 
मनेनें सेवा । करितां न पाहिजे देवा । निष्काम आपितां देवाधिदेवा । लासिच 
पाविजे ते. ॥ १२२ ॥ असक्त कर्म आचर म्हणतां । तरी इतका अर्थ न 
निघता । “समा चर? म्हणतां तत्त्वता । भाव सूचविला इत्यादि. ॥१९२२१॥ 
समाचर म्हणजे जो प्रकार । लया प्रकारें सम्यक्‌ आचर । सम्यक्‌ म्हणतां 
हा भाव कीं आधार । यास पूर्वाक्त विष्णुसमपणविधीचा. ॥ १२४ ॥ भाव 
ऐसा मनीं । श्रीकृष्णाच्या म्हणोनी । बोलतो उत्तराधेकरूनी । कमोर्पेणेंचि 
प्राप्ति ज्या पुरुषाची. ॥ ९२२५९ ॥ 

असक्तो ह्याचरन्कमे परमाझोति पूरुषः. ॥ १९. ॥ 

अगा! फळीं न होऊनि आसक्त । कर्मे समर्पी तरीच होय मुक्त । म्ह- 
णूनि निष्कामकर्मे भक्त । पावतो परमपुरुषातें. | १२९ ॥ हें वेदशास्त्रें सिद्ध 
करूनी । आज्ञा केली कर्म करीं म्हणोनी । आतां संतांच्या प्रवृत्तीवरूनी । 
हेंचि करीं म्हणतो या छोकीं* | १२७ ॥ 

केमणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः: । 

अगा ! जीवन्मुक्त । काम्यत्यागें संन्यासी विरक्त । नित्यकमोपणें हरिभक्त । 

होऊनि सिद्धि बरी पावले, ॥ १२८ ॥ या प्रवोक्त, भावें हरी । म्हणे कर्मेचि 


कटक तभ तभा 


१. शोक ९ पहा. २. फलेच्छेनें केलेलें कर्म. २. कमानेंच जनकादि पुरुष संसिद्धि पा- 
वले, केवळ लोकहिताकडे पाहून [हे अजुंना!] तूं कम करण्यास योग्य आहेस. 





श्द्ट बामनपंडिंतकृत 


करितां बरी । सिद्धि पावळे जनकादि तरी । कर्मेचे करीं अगा! तूही. 
॥ १२९. ॥ एर्वांधपर्यंत गोष्टी । रेसी सिद्धि होतां किरीटी । करीं विचार 
पोटीं । कीं कर्म नलगे मजठागीं. ॥ ९१० ॥ कीं ,जरी करूं कर्म । भी- 
ष्मादि वघें होतो खधर्म । तरी आत्मत्वें कळतां ब्रह्म । आतमरतास क्रर्म नलगे. 
॥॥ १२११ ॥ मी नव्हे आत्मज्ञानी । मज कर्म करीं म्हणतो म्हणोनी । परी 
आत्मज्ञास कर्म नलगेसं करूनी । खर्ये देवची बोलिला. ॥ ३ई९॥ तरी जो 
मज हे धर्म । सांगतो तो न सांगे कां त्रह्म । मी शिष्य शरणही प्रपत्नधर्म । म्यां 
तों पूंबाध्यायींच निवेदिळा. | ११३ ॥ आतां आत्मरत आस्मतृत्त । आणि 
आत्मलाभेंचि असणें संतोषयुक्त । इत्यादि मत हें मज असे युक्त । कींमी 
असं विरक्त सर्वत्र. ॥२९४॥ जिता भूमीच वरी । सार्वभौम होऊनिही जरी । 
निष्कंटक पावलों ये अवसरीं । तरी नलगे मज ते इंद्रप. ॥ २३९५ ॥ कीं 
भीष्मादिवधाचा शोक | ननासे, पावलों जरी दोनी लोक, । पूरवाध्यायीं उत्तम- 
शह्रोक । प्रारथिळा म्यां या बचनेंही. | ११६ ॥ विषयवासनाही माझी मेली । 
कीं जीवितेच्छाही माझी गेली । तनु माझी तुकडे केली । कोखीं तरी तें मज 
दृष्ट. | २१७ ॥ हेंही मीच बोलिला । आणि शिष्य म्हणोनि हरण आलो | 
तरी हा लागला बोलों । कीं कर्मचि करीं. ॥ ११८ ॥ मागुती बोलां हा 
प्रकार । तरी श्रीगुरूसी बोलों नये फार । बोलतां बारंबार । न कळे काय 
म्हणेळ, ॥ ११९ ॥ परंतु जरी सांगे ब्रह्म । आणि निवारी हें करणे कर्म | 
तरी माझे कल्याण परम । त्यांत असे. ॥ १४० ॥ हा भाव अंतयोमी । जाण 
श्रीकृष्ण खामी । परी म्हणे ब्रह्म केंबी सांगों मी । जो मुखं ब्रह्म सांगा म्ह- 
णेना. | १४१ ॥ आणि जरी असेच सांगणे ब्रह्म । तथापि हें या हातीं कर्म | 
करवणेंचि असे कीं हा नेणे वर्म । हें असे याच्या प्राख्घी. ॥ १४२ ॥ हे 
अष्टाद्शीं शेवटीं । यास सांगो गुह्य गोष्टी । आतां ब्रह्मोपदेशा करणे पोटीं । 
असे आमुच्या या मिस. | १४२९ ॥ आत्मनिष्ठास कर्म । नलगे हें याणें मनीं 
वर्म । धरिले तरी जाणोनिही ब्रह्म । कर्म करणे लोकसंम्रहार्थ. | ९४४ ॥ 
हेंचि बोलों याला । कीं ब्रह्म सांगणंचि असे मजला । नाहीं ठाउकें तुजला । 
कां म्हणे? ॥ २९४५ ॥ ऐसें म्हणतांचि डोई । ठेवील येक्षणींच पायीं । मग 
कोणल्याही उपायीं । बळेना कर्मी. ॥ १४६ ॥ कीं जाणोनियां ज्रह्म | म्हणतो 


पद ययात ल व यच त मम य व य णी 
१. अध्याय २ हो० ७ पहा. २. लोकांस सन्मार्गास लावण्यासाठी, लोकांचे स्वधर्माच्या 
ठायी प्रवर्तन व्हावें म्हणून. 


३ अध्याय] यथार्थदीपिंका. १५९; 


न करणें लागे कर्म । या प्रसंगीं सांगतां वर्म । गोष्टी खंडिलीच कर्माची. 
॥ २४७ ॥ यालागीं तूं तें नेणसी । प्रस्तुत बोलौं नये गोष्टी रऐेसी । पुढें 
सांगोनिही यासी । जनसंम्रहार्थ योजूं कर्मींच. ॥ १४८ ॥ तरी तेंचि या प्र- 
स्तुतीं । बोलों म्हणे संतांचा पती । म्हणूनि हें अजुंनाप्रती । बोलतो या 
उत्तराधे. ॥ १४९ ॥ 

लोकसंग्रहमेबापि संपश्यन्कतुमद्देसि. ॥ २० ॥ 

अगा! लोक समन्मार्गी लावणें । त्या नांव “लोकसंप्रहपण' । तें पाहोनिही 

तूं निपुण । करावया योग्य होसीच. ॥ २५० ॥ पाहें पाहें हा जनक । ज- 
गढलंकारी ब्रह्मकनक । देखोनिही लॅकरास जैसा जनक । जन शेसा वर्तवी 
स्वधर्मा. | १५१ ॥ कीं तो स्वये जरी । वणांश्रमोचित कर्म करी । लोक 
स्वघर्मा वर्ततो तरी । हा भाव दाबी या छोकी. ॥ १५२ ॥ 

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुबतंते.॥ २१ ॥ 

अगा ! श्रेष्ट जो जैसं । आचरतो खर्ये तैसें । इतर जन आचरती. ऐसे । 

प्रसक्ष दिसे. ॥ १९९ | आणि तो श्रेष्ट सुंजाण । जे शास्त्र करी प्रमाण । 
जो मार्ग वर्तवी तोचि जाण । धरूनि वर्तती सर्वही. ॥ १९४ ॥ जरी तो 
श्रेष्ठ कमातीत । तरी कर्म करी निश्चित । येविपयी मीच दृष्टांत | श्रीकृष्ण 
म्हणतो या छोकीं. ॥ १९५ | 

न मे पा्थास्ति कतेव्यं त्रिपु लोकेपु किंचन । 

नानवाप्तमवातव्यं वर्त पव च कमेणि, ॥ २२ ॥ 


अगा! यावरूनि समज । की कर्तव्य कांहीं नसोनि मज । ऐश्वर्य अतर्क्य 
सहज । ज्या माझें. ॥ १५९६ ॥ त्रेलोक्यांत कांही ।*नाहीं प्राप्त मज ऐसें नाहीं । 
अथवा कांहीं प्राप्त व्हावें ऐसेंही । किमपि असेना,” ॥ १५७ ॥ ऐसें असो- 
निही मी । वर्तत आहेंच कर्मी । कैसा न वर्तो मीं जगाचा स्वामी । म्हणोनि 
म्हणतो या छोकीं. ॥ ९९८ ॥ 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कमेण्यतंद्रितः । 
मम वत्मानुवतते मनुष्या: पार्थ! सवेराः ॥ २३ ॥ 


१. मिन्न वणोश्रमासाठीं शाखकारानी सागितलेळें (कमे), २. ज्ञाता. ३. कम करण्याचें 
कारण राहिले नाहीं ज्माला 


श्व वामनपंडितळृत 


अगा! आळस टाकोनि सर्वदा मी । जरी न वते या सवकर्मी । तरी म- 
नुष्यां सर्बींचा मी स्वामी । कीं ते सर्व मार्गी माझ्याच. ॥ १५९ ॥ माझीं 
कर्मे अद्भृतें । मानिती मी थोर लांच्या मतें । बरी माझीं निश्चिते । कर्मे वा- 
ठती तयांस. ॥ २९० ॥ मी आचरतों सखधर्म । म्हणूनि तेही आन्वरती स्व- 
कर्म । मज वाटतें मनुष्यजन्म । सफळ लांचा, मनुष्य तेच. ॥ १६१ ॥ मी 
न वाटें ज्यांस थोर । ते पश्चु किंवा असुर घोर । नरूूपी ते वानर खर | 
मार्गी माझ्या कां न वर्तती. ॥ १९२ ॥ मी कल्पदृक्षसभावमूर्ती । लांची 
चिंता कां वाहों चित्तीं । लांकारणें कां प्रवृत्ती । कर्मी करितो मी म्हणो. 
॥ ९१६३ ॥.ते नव्हती मनुष्य । पझुरूप ज्यांचे आयुष्य । त्यांचें प्रसक्ष दि- 
सतें भविष्य । नरक आणि पद्युयोनी. ॥ १६४ ॥ कीं पद्च चाविलें चा- 
विती । हे सेविळे विषय सेविती । परी पाहतां याहूनि बरी स्थिती । पशूंची. 
॥ ९६५ ॥ पद्चु पडे अंधकूपी । निघणे असाध्यचि तथापि । चरफडी निघा- 
वया हे पापी । गैहांधकूपीं सुख मानिती. ॥ ३६६ ॥ पद्यु पद्चुत्वापासूनी । 
सुटे हे चोऱ्याशीं लक्ष योनी । प्राप्त होती नरक भोगूनी । ऐसी कर्पे आच- 
रती. ॥ २६७ ॥ असोत लांच्या गोष्टी । एवं इल्यादि भाव पोटीं । तों कृष्ण 
म्हणे अगा! किरीटी ! । मनुष्य ते माझ्या मार्गीच वर्तती. ॥ १६८ ॥ अनु 
लक्षूनि माझा मार्ग । वर्तती सर्व मनुष्यवर्ग । “*सर्व'राब्दे श्रीरंग । गहन 
भाव एथे सूचवी. ॥ १९९ ॥ कीं लक्षकोटींत एक । मनुष्य धरी सहिताचा 
विवेक । ल्यावेगळा इतर लोक । ईश्वर मी एक आहें हेंही नेणती. ॥ ९७० ॥ 
आणि मी बोलतों श्रीपती । कीं सर्वे मनुष्य माझ्या मार्ग अनुवर्तती । तेव्हां 





व्या 





१, गाढब. २. तृणादिकाच्या आच्छादनामुळे ज्याचे तोंड स्पष्ट दिसत नाहीं असा कृप, 
विहीर, २३ धर दाच अधकूप यांत. ४. एकंदर योनी चौऱ्यायशीं लक्ष आहेत. 
या चौऱ्यायशी लक्ष योनीची सख्या अशी:-२१ लक्ष अंडज खाणीत [९ लक्ष योनि 
सर्प, सुगी इत्यादि, ४ लक्ष योनि जळचरांत, ८ लक्ष योनि पक्षिकुळांत,-मिळून २१ लक्ष], 
२१ लक्ष जारज खाणीत [९ लक्ष द्विपद योनि, ४ लक्ष चतुष्पद योनि, ८ लक्ष श्वापद 
योनि,-मिळून २१ लक्ष]; २१ लक्ष उद्धिज्ज खाणींत, [९ लक्ष अन्नधान्यादिक, ४ लक्ष सुगं- 
धादिक पदाथ, ८ लक्ष वृक्ष तृण इत्यादि,-मिळून २१ लक्ष]; २१ लक्ष स्वेदज खाणीत [९ 
लक्ष तारागणादिक, ४ लक्ष मेघमाला, ८ लक्ष हिरे, रल माणिकादि, मिळून २१ लक्ष]; या 
प्रमाणे प्रत्येक खाणींत २१ मिळोन चार खाणींत ८४ योनि होतात. दुसऱ्या मताप्रमाणे 
२१ लक्ष वृक्षयोनि, ११ लक्ष कीटकयोनि, ३० लक्ष पशशुयोनि, ९ लक्ष जलचरयोनि, १० 
लक्ष पक्षियोनि, आणि ४ लक्ष मनुष्ययोनि, मिळून ८४ लक्ष योनि होतात. 


जे माझ्या सन्मार्गी प्रवर्तती । तेचि मनुष्य. ॥ २७१ ॥ एव ऐशा कारणें । 
मज अगल खधर्म करणें । हें न करितां लोकांचा आपण । घातक होणार 
म्हणतो या छोकीं. ॥ ९७२ ॥ 
*उत्सीदेयुरिमे लोका न कु्या कमे चेदहम्‌, । 
संकरस्य च कता स्यामुपहद्दन्यामिमाः प्रजा:, ॥ २४.॥ 

कर्म न करीं मी जरी । हे भ्रष्ट होती ठोक तरी ।.कीं श्रीकृष्ण कर्म न 
करी । तरी कर्म करणेंचि फटकाळ ॥ ३१७३ ॥ आतां मी स्वयें त्र । लो 
कांकारणें करितों कर्म । म्हणूनि भलल़ा वर्णी भलता धर्म । भलतिया,वर्णींचा 
जरी करूं. ॥ १७४ ॥ तुज ऐसा क्षत्रिय होऊनी । म्हणसी भक्षीन भिक्षा 
मी मागोनि । हा ब्राह्मणधर्म करीन म्हणोनि । इच्छितोसि जैसा. ॥ १७५ ॥ 
संतान परपुरुषापासुनी । होय तें संकर म्हणोनि । म्हणिजे ते अभिज्ञजनीं । 
अगा! जैसे. ॥ १७६ ॥ तैसा असोनि एकवणोश्रमीं । वर्ते अन्यवणाश्रमधर्मी । 
संकर म्हणावें तें ज्या कर्मी । व्यभिचार घडला. ॥ २७७ ॥ ब्राह्मणां यैजन 
यजन । आम्हां क्षत्रियां एक यजन । याजन करीं मी यदुनंदन । तरी तें कर्म 
संकर म्हणावें. | २७८ ॥ यजन म्हणजे यज्ञ यजणें । उचित आम्हां यज्ञचि 
करणें । दुसरिया हातीं यज्ञ करविणें । तें याजन निषिद्ध क्षत्रियां, ॥ १७९ ॥ 
उचित आम्हां अध्ययन । त्राह्मणां अध्ययन अध्यापन । आम्हां उचित देणें 
दान । प्रेतिम्रह ध्यावा ब्राह्मणींच. | १८० ॥ एं मिक्षा आह्मणधर्म । आम्हां 
क्षत्रियां तो अधर्म । वेद पढवणें हेंही कर्म । उचित नव्हे आम्हांसी.) ९८ १॥ 
इत्यादि भाव मनीं । श्रीकृष्णे धरूनी । म्हणतो कीं संकर म्हणोनि । म्हणावें 
अनुचिता कर्माते. ॥२८२॥ कीं संकर कर्माचा कर्ता । जरी मी होतों अगा! 
पाथो! । तरी सकळ प्रजांचा पुरता । मीच जाण घात करणार. ॥ ३८३ ॥ 
करूनिही कर्म । संकर होऊं नेदी धर्म । लोकसंग्रहाचें वर्म । अगा! ऐसें. 
॥ १८४ ॥ ढोकसंम्रह करावया । तूंही अगा! धनंजया! । योग्य होतोसि 
टाकीं या । गोष्टी खधर्मत्यागपरधमांश्रयाच्या. ॥ ९८५ ॥ जनसंम्रहाकारणें । 
जरी अगा! कर्म करणें । तथापि आदर न धरणें | हा भाव दावी आतां या 


*छोकी, ॥ २८६ ॥ 


१, व्य, २. यक्ष करणें. ३. यक्ष करबिण, ४. वेदादि शिकबिणें, पढविरणे, ५, दान घेणें. 
२१ वा० यथा० 


११२ वामनपंडितकृत 


संक्ताः कमंण्यविदांसो यथा कुर्वति भारत! । 
कुया द्विद्वांस्सथासक्तश्विकीपु्लाकसंत्रहम्‌. ॥ २५ ॥ 


अगा ! हून नाहीं जयास । कर्मी अ्लंत आदर तयास. । कर्मचि ता- 
रील आम्हांस । हे केर्मश्रद्धा अज्ञजनां. ॥ १८७ ॥ आणि हे गोष्टही खरी । 
कीं अज्ञानी जरी कर्मे न करी । तो तरेळ कवणेपरी । लास असावाच आ- 
दर. || १८८ ॥ कर्मनिष्ट आसक्त कर्मा । याची निष्टा सर्वंगतब्रह्मी । हाही 
श्रद्धा धरी क्रियाकर्मा । तरी श्रद्धा अह्मीं) मग कैची. ॥ ९८९ ॥ ज्ञानचि 
वाटे तारक । तरीच ज्रेह्त्वावळोक । सर्वत्र घडे आणिक एक । तार म्ह- 
णतां हें कैंचें. | १९० ॥ म्हणोनि जरी कर्मचि न करी । लोकसंग्रह न घडे 
तरी । ज्ञान जालियावरी । जनोद्धारही आवश्‍यक. ॥ १९१ ॥ याकारणें मनीं 
कर्म तारक नव्हे ग्हणोनी । करावें श्रद्धा टाकूनि । लोर्केसंग्रहाकारणें. ॥२९२॥ 
परी ते श्रद्धा धरूनि । करिती तुवां अश्रद्धेहीकरूनि । तेसेंचि सांग करावें 
म्हणोनि । श्रीकृष्ण येथें भाव दावितो. ॥ १९३ ।॥ या प्रसंगे तूं भारत! । 
म्हणे अजुंनातें अच्युत । कीं तूं भरतकुलीं उत्पन्न तुज उचित । कीं युद्धी 
मारावें या सर्वो. ॥ १९४ ॥ तरीच श्रद्धा कर्माची । तुझी दिसेल सेव्यसाची । 
कीं तूं सव्यसाची ऐसाची । प्रसिद्ध या भारतांत. ॥ १९५ ॥ आतां आप- 
णास अश्रद्धा । तथापि लोकांस कर्मी श्रद्धा । उत्पन्न करावी हें प्रबुद्धां । अ- 
गल म्हणतो या छोकीं. ॥ २९६ ॥ 

न बुद्धिभेद जनयेदज्ञानां कमेसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवेकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌. ॥ २६ ॥ 

अगा ! ज्यांचें अंतरंग । कर्मा रंगोनि कर्मसंग । धरिला जिहीं बुद्धिभंग । 

करूं नये लां अज्ञांचा. ॥ ९९७ ॥ सवे कर्मी तयांठा । योजावें हें उच्ति 


१. हे भारता! ज्याप्रमाणें अज्ञ पुरुष कर्माच्या ठायी आसक्त होऊन कर्म करतात, त्या- 
प्रमाणे विद्वान्‌ पुरुषाने अनासक्त होऊन लोकसग्रह करण्याच्या इच्छेने कमे करावें. २. क- 
मावर विश्वास. ३. ब्रह्म पाहणे. ४. वणांश्रमधमंसरक्षणासाठीं. ५. दोन्ही हातानी थनुष्यास 
बाण लावून सोडितां येत असल्यामुळे अजुनास पडलेले नाव. अजुनाला 'सब्यसाची? 
असें नांव पटण्याच कारण असं-'उभौ मे दक्षिणी पाणी गांडीबस्य विकर्षेणे । तेन देव- 
मनुधष्येषु सव्यसाचीति मा विदुः ॥!' [महाभारत] श्रीधरस्वामीनी असा विग्रह केला आहे:- 
'सेन्यन वामेन हस्तेन साचितुं शरान्संधातु शील यस्य स सव्यसाची,' ६. शाहण्यास. 











३ अध्याय) यथार्थदीप्रिका, १६१३६ 


याला । कीं ज्ञान नाहीं जयांठा । कर्मभेचि तयां फलप्राप्ती, ॥ ९९८ ॥ परी 
लांस देतां अनुमोदन । झणीं भ्रम पावे आपलें मन, । हें बोलतो. मधुसूदन । 
चतुर्थ चरणीं. ॥ १९९ ॥ कर्मे करा म्हणोनी । लांस उपीदद्यो 
आपण अश्रद्धाही धरूनी । कर्मे बरेच रीती आचरावीं. ॥ ४०० ॥ कीं 
ज्ञानी आपण । विदित आतमत्वें त्रह्मखूण । तेर्थे चित्ते निपुण । युक्त असोनि 
कर्मे आचरावी* ॥ ४०१ ॥ ऐसें युक्त खर्ये असोनी । आपणही कर्मे आच- 
रोनी । त्यांस कर्म करा म्हणेनी । कर्माच योजावे. ॥ ४०२ ॥ परी करू 
नये बुद्धिभेद । कीं ज्ञानचि मुख्य म्हणतो वेद । या गोष्टीने खेद । अनघि- 
कारी पावती. ॥ ४०३१ ॥ आतां ज्ञानी अज्ञानी सम । दिसती करितां कर्म । 
म्हणोनि अज्ञानियांचा भ्रम । बोलतसे या शछोकीं. ॥ ४०४ ॥ 

प्रकतेः क्रियमाणाने गुणेः कर्माणि सवेशाः । 

अहेकारविमूढात्मा कतोहमिति मन्यते. ॥ २७ ॥ 

प्रकृतीचे गुण । सत्त्व मन रज इंद्रियगण । देह पंचभूतांश लक्षण । त- 
मोगुणाचा. ॥ ४०५ ॥ मन ज्याचा संकल्प करी । इंद्रिये धांवती त्यावरी । 
ऐसीं मन इंद्रियें शरीरीं । वर्तविती शरीरात. | ४०६ ॥ हें बुद्धीस न कळे । 
जे वेडी अहंकारें जळे । ला बुद्धीनें खवळे । मी कता म्हणोनि अज्ञानी. 
॥ ४०७ ॥ जो ज्ञानी तो नव्हे ऐेसा । म्हणसीळ तरी तो कैसा । तरी ऐक 
सांगतों ऐसा । तत्तज्ञानी या छोकीं. ॥ ४०८ | 
तत्त्ववित्त महाबाहो ! गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तत इति मत्वा न सजते. ॥ २८ ॥ 
अजुना! तत्त्वे निवडहूनी । जड चैतन्य भाग दोनी । जो आणतो आत्म- 

ज्ञानी । तो तां 'तत्त्ज्ञ.” ॥ ४०९ ॥ जे सामग्रीने कर्मसिद्ध । ते आपण 
नव्हे हें जाणे प्रबुद्ध । अहंकारापरतें आत्मत्व झु । तत्त्वज्ञ जाणे. ॥ ४१० ॥ 
उरला टाकोनि मीपण । तो तैत्त्व्ञष आपण । मी कर्ता न म्हणे निपुण । स- 
जितां अहंकार. | ४ ११ ॥ आणि कर्म तों घडतें । तें कर्म म्हणावें तयातें । 
कीं विषयभोग इंद्रियातें । घडोनि येती. | ४१२ ॥ विषयघेणेंकर्म । तें 
कर्म इंद्रियांचे धर्ग । उभयविभागीं दिसे वर्म । अकतृतेचे. ॥ ४११ ॥ इं- 
द्रिये म्हणावीं गुण । कर्म बिकयग्रहण । गुणकर्मभविभाग कळणें । इतुकेंची 


१. उचंबळतो., २, दोहींचे एथकरण केल्यानें 








(द््४ वामनपंडिंतकृत 


॥ ४१४ ॥ या दों बिभागांचे ठायीं । इंद्रिय देख स्वखविषयीं । तृणीं चरतां 
गाई । रक्षणीं न दिसती कीणा, | ४१५ ॥ गाई चरती तृण । दोनी नव्हे 
द्वष्टा पुरुष आपण । तैसा गुणकर्मद्रष्टा निपुण । वेगळा. ॥ ४१६ ॥ जैद्ला 
गाई नाना तृणीं । तैसे गुणही गुणीं । रज इंद्रियें तमविषय म्हणोनि । गुणी 
गुण वर्तती हें मानी. ॥ ४१७ ॥ मानावे हें मनाचे कुल । तें मन जाणे 
सत्य असत्य । आत्मा कळतां सल नित्य । अकर्ता मानी (या आत्मयातें. 
॥ ४१८ ॥ तें मन इंद्रियद्वारा । घेणार विषयवास्ननेचा चारा । विरक्त होऊनि 
निर्बिकारा । पाहणारही तेंचि. | ४ १९ | आत्मा अकता मना तया । कळो- 
निही गोड विषया । मानी तेव्हां आत्मया । अकता जाणोनिही कार्यसिद्धी. 
॥ ४२० ॥ कीं मीपणावांचूनी । विषयापेक्षां नुपजे मनीं । मज भोगन हो 
म्हणतां कोठनी । विषयबासना उठेल. ॥ ४२९१ ॥ मज म्हणणे मीपण | तेथें 
सर्वकतेत्वलक्षण । एवं नव्हे तो विचक्षण । अकतांत्माही कळोनी. ॥ ४९२ ॥ 
कीं आत्मा सर्वदाही अकता । जरी मीपणे मानिला कता । एवं मीपणाच वब- 
रता । कतेत्वाचा ठसा असे. ॥ ४२३ ॥ असो नसो मीपणा । आत्मा अ- 
कर्तांच आपण । परी तो व्यर्थ जा अहंस्फुरण । असे मनासी ॥ ४२४ ॥ 
टाकितां तो अहंकारप्रथय । मनासि अुद्धात्मतेचा निश्चय ।॥। कळोनि अकता 
आत्मा तन्मय । मन होतां अकतो पुरुष तो. ॥ ४२९५ ॥ तथापि प्रारब्धाचा 
देह । जरी नसे विषयांचा रोह । भोग न चुके निःसंदेह । इंद्रियांस विष- 
यांचा. ॥ ४२६ ॥ कळोनिही अकतेता । जरी विषयीं उपजे आसक्तता ) ते 
मीपणाची कतेता, । अकतृता कैंची त्या पुरुषा? ॥ ४२९७ ॥ प्रस्तुतीं अक- 
तेपण । ज्याचें बोले श्रीकृष्ण । तो गुणीं वर्तती गुण । मानी ऐसें नव्हे आ- 
सक्त. ॥ ४२८ ॥ “इति मत्वा न सजते? । म्हणूनि भगवद्वाणी बोलते । 
तेथें भाव इल्यादि दाविते । कीं अकता तरी जरी नव्हे आसक्त. ॥ ४९९ ॥ 
एवं कर्म करी अज्ञानी । लोकसंम्रहार्थ हाही ज्ञानी । कर्मचि करी ऐसा म्ह- 
णोनी । महदंतर असे त्यास यास. ॥ ४९० | परी लांत जे काम्यपर । त 
शास्त्र बोळे फळीं सादर । लास खवळूं नये ऐसें सर्वेश्वर । म्हणतो आतां या 
शोके. ॥ ४९१ ॥ 
प्रकतेगुंणसंमूडाः सजते युणकमेसु । 
तानछत्खविदो मंदान्कत्खवित्न विचालयेत. ॥ २९ ॥ 
अगा! प्रकृतीच्या तिन्ही गणीं । अहंकतेत्वाची मांडणी । ते मागिल्या 


२ अब्याय) यथार्थदीपिका. १दै९ 


या छोकगणीं । दाविली तुज. ॥ ४३१२ ॥ एवं कर्म करी अज्ञानी । कीं सा- 
त्त्विक अहंकार मनीं । राजस अहंकार इंद्रियगणीं । तामस देहात्मपर्णी, 
॥ ४११ ॥ या तिहीं अहंकारी बुद्धि मूढ । बुद्धिविषयीं इंद्रियद्वारा दढ । 
आसक्त भोगीं निरूंढ । वासना ज्याची. ॥ ४९४ ॥ आणि केवळ मूखेही न- 
सती । शास्त्रज्ञ विवेकीही दिसती । तथापि वेदवाणी नुसती । वाखाणिती क- 
र्मविषयींच. ॥*४२१५ ॥ खं जरी शास्त्रज्ञ । तथापि नव्हती सर्वज्ञ । कीं पा- 
हतां जैसे अज्ञ । तैसे वर्तती, ॥ ४९६ ॥ या भावें म्हणे मुकुंद । कीं ते 
अकृत्लवित्‌ आणि मंद । डोळे अंसोनि अंध । गुणीं प्रकृतीच्याच ते मूढ. 
॥ ४९७ ॥ तैसी यास निष्काममार्गकथा । सांगोनि कां खवळाकें दृथा । कीं 
मोक्षमार्गी न सर्वथा । प्रवर्तती ते. ॥ ४९८ ॥ याकारणें तयां । चाळूंच नये 
गा धनंजया ! । कीं काम्यापासूनि चाळिलिया । उभयभ्रष्टही ते होती.॥ ४१९९॥ 
बुद्धि चाळितां ते खबळती । निष्कामीं तों न वळती । थिल्या पुण्यकर्मापासूनि 
चचळती । चाळूं नये तयांलागीं. ॥ ४४० ॥ पूर्वाध्यायाचे ठायीं निंदा । त्यांची 
करणें लागली मुकुंदा । एर्थे म्हणतो कीं तथापि त्या मंदां । खवळूं नये स- 
वैज्षं, ] ४४१ ॥ जो गुणकर्मी नव्हे मूढ । ज्यास अकतृता बाणली दढ | 
त्याणे त्यांस आपलें गूढ । सांगो नये चाळूं नये. ॥ ४४२ ॥ आतां यानंतर 
छोक । तो कां बोले उत्तमशछोक । लाचें निमित्त पुण्यक्लोक । आइकोत भा- 
वार्थे. ॥ ४४१९ ॥ अजुंनास आम्मज्ञान । अद्यापि नसोनि मधुसूदन । ज्ञानि- 
यांस बोलिजे वचन । तैसे बोलिला. ॥ ४४४ ॥ कीं लोकसंम्रहाकारणें । तरी 
तुज लांगेच कर्म करणें । भाव कीं या हातीं कर्म कखणें । अपरोक्षोपदेरा 
जाल्यानंतरद्दी. | ४४५ ॥ या प्रसंगे कितीएक । छोक बोलिला उत्तमश्होक । 
कीं कर्म करिती लोक । तैसें न करी तत्ततज्ष, ॥ .४४६ ॥ आतां अजुनासही 
ज्ञान । पुढें देऊं पाहे केरुणाघन । तेव्हां जें सांगावें तें वचन । कर्माविषयीं 
सांगतसे आतांच. ॥ ४४७ 4 कीं क्षान जालियावरी । कर्मा्पण माझेठायीं 
करीं । जें एर्वी बोलिला हरी । तें या प्रसंगीं दृढ करितो या छोकीं. ॥४४८॥ 


मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीर्मिमेमो भूत्वा युद्छयस्व विऱतज्बर!, ॥ ३० ॥ 


0000 यवाम्यळादजाहनमनयतजता.ककननी 


१. प्रबळ, २. नव्हेत जे सर्वेश; नव्हेत जे तत्त्वश, ज्यांना सर्ब स्थिति ठाऊक नाद्दी ते 
पुरुष, २, असलेल्या, ४. दयाधन (कष्य), 


११ वामनपंडितकृत 


अगा! *यज्ञार्थात्कर्मणो$5न्यत्र' । या छोकीं कर्म मात्र । तुज बोलिो 
बंधक अपवित्र । जें नव्हे औैज्ञाख्य विष्णुकारणे. ॥ ४४९ ॥ अगा! मींच तो 
यज्ञ ) ज्यास अपावे सर्व यज्ञ । आतां तूं 'होऊनिही तत्त्वज्ञ ।,समर्पी माझे ठायीं 
तुं कर्मे. ॥ ४५० ॥ या भावें सगुण ब्रह्म । म्हणे अगा! सर्वही कर्म । अपूनि 
माझेठायीं खघर्म । करी युद्ध तैगबग ठाकूनी. ॥ ४५१ ॥ ज्ञान जालियावरी । 
ठोकसंग्रहार्थ तरी कर्न करीं । म्हणूनि म्हणतों तें यापरी । करीं अना! 
॥ ४५२ ॥ कीं अेंध्यात्मचित्तेकरूनी । सर्व आती ऐसें स्मरोनी । आशामम- 
तारहित होऊनि । करीं कर्म. ॥ ४५१ ॥ आशाममतारहित । कर्म करितां 
निश्चित । मीपणास नव्हे विदित । कर्म ते. ॥ ४५४ ॥ आश्याममतारहितता । 
तेव्हां बाणे अकतृता । आणि कर्मा दिसे ब्रह्मता । कीं असे स्पाहीळें चित्ता 
झध्या'म. ॥ ४५९५ ॥ ऐसा होऊनिही । कर्म करिसी जीं कांहीं । तीं संमर्पी 
माझेठायीं । जो मी सगुण साकार, ॥ ४५६ ॥ जरी टाकिला अहंकार | तरी 
मनीं त्याचा संस्कार । यालागीं वारंवार । कर्म अपावें मजळागीं. ॥ ४५७ ॥ 
आणि कर्म अर्पी तोचि दास । मग मी लाचेविषयीं नव्हे उदास । योग- 
सिद्ध्यर्थ प्रयास । लागो नेदी मी लाला. ॥ ४५८ ॥ 'बह्मापेणं त्ह्म 
हवि? । चतुथोध्यायांत हेंचि गोसावी । बोलतील एथें पहावी । वचनें 
तींच गूढभावे. ॥ ४५९ ॥ निर्गुणवादाभिमानी । तो एथे ऐसं न मानी । 
कीं जाळा आत्मज्ञानी । तो कां कर्मे समर्पीळ£ ॥ ४६० ॥ आणि “अ- 
ध्यात्मचेतसा' । म्हणोनि एथे कृष्ण ऐसा । बोले त्याचा भलतसा । 
वाखाणिती अर्थ, ॥ ४६१ ॥ ऐसेंचि द्वादशाध्यायीं । श्रीकृष्ण म्हणेळ माझे- 
ठायीं । कर्मे अर्पिती आणि माल्ले पायीं । तत्पर मींच थोर म्हणोनी.॥ ४६२॥ 
त्यास मी उंद्वरणार । मृत्युसमुद्रपेळपार । पाववीन म्हणे आणि थोर । तो नि- 
गुंणोपासकापारेस. || ४६९ ॥ निसमुंणोपासक ज्ञानी । कर्मे समपणार तो 
जरी अज्ञानी । तरी तो थोर ज्ञानियाहूनी । हें खवचनाशीं विरुद्ध कां बोलेळ ८ 
॥ ४६४ ॥ सवंत्रही ज्ञानी । थोर सकळांहूनी । सये म्हणोनि अज्ञानी । दवा- 


१. अ० ३ छो० ९ पहा. २. यज्ञ नांव ज्यास आहे असा विष्णु. २. तगमग. ४. एकायर- 
चित्ताने. ५. निष्काम होऊन* आणि कमोविषयीं अभिमान सोडून. ६. जह्यशान. ७. सर्व 
कर्मे मला अर्पण करावी, ८. अध्याय ४ छोक २४ पहा, ९. अध्याय १२ झोक ६-७ पहा. 
१०. संसारसागरापासून वर उचलून घेणार (अध्याय १२ झोक ७), 


३ अध्याय] यथार्थदीपिका. १९१७ 


दशी कां म्हणेळ थोर त्यापरिस. ॥ ४६५ ॥ एथेंही लाच्या कुयुक्ति नाना । 
कीं स्ववचनाची स्थापना । होय ऐसी कल्पना । असे परी ते होतसे असिद्ध, 
॥ ४६६ ॥ एवं आतमक्ञानियास भक्ति । नलगे म्हणतील ल्यांच्या कुयुक्ति । 
न चलती ऐह्ा उक्ति । सर्वज्ञ ला अध्यायींच बोलेळ. ॥ ४६७ ॥ या ज्ञा- 
नाभिमानगोष्टी । दीघंदष्टीचीही अदीघंदृष्टी । तेथेंचि विशद होणार वृष्टी । 
जेथें भक्ति सुरसामृताची होणार. ॥ ४९८ ॥ एवं जरी ज्ञान जालें । तरी पा- 
कास पाहिजे आलें । ज्ञानियनें पाहिजे केलें । सगुणभॅजन यालागीं. ॥४६९॥ 
अजुंनास म्हणतो म्हणोनी । कीं अध्यात्मचित्तेकरूनी । कर्मे करूनि मज अ- 
पूनी । करीं युद्ध धर्म. ॥ ४७० ॥ कीं ज्या आसनीं बैसला ॥. लांच आ- 
सनीं ज्ञान लाला । देणार मग युद्ध करणें ज्याला । लागेल कर्म, ॥ ४७१ ॥ 
देशाधिपल दीघलें नाहीं । परंतु देणार ऐशासही । राजे सांगती जें कांहीं । 
कर्म करावें पदारूढ जालिया, ॥ ४७२ ॥ तैसा एथे अजुन । लास न म्हणावें 
कीं नाहीं ज्ञान । “अध्यात्मचेतसा' हें वचन । या भावें श्रीकृष्ण बोलिला. 
॥ ४७१ ॥ आतां नसोनिही ज्ञान । मज सकळ कर्मापेण जन । करितील ते- 
ही मधुसूदन । तरतील म्हणतो या छोकीं. || ४७४ ॥ 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्टेंति मानवाः । 
श्रद्धावंतो५नसूयंतो मुच्यंते ते५पि कमाभेः. ॥ ३१ ॥ 

अजुना! हें माझें मत । कीं मज अपावे निष्काम निर्येत । ते मानवही 
निश्चित । मुक्त होती. ॥ ४७५ ॥ ऐसे मानव तेही । तरती संदेह कांहीं । न 
धरीं कीं ज्ञान नाहीं । म्हणोनि. ॥ ४७६ ॥ तेही कमापासोनि सुटती म्ह- 
णोनी । बोलतां भाव या वचना । ऐसा कीं होऊनि ते ज्ञानी । मुक्त हो- 
तीळ. ॥ ४७७ ॥ माझ्या प्रसादे निश्चित । ज्ञान होणार जें माझें मत । झै- 
नुष्टिती कर्म विहित । निःसंग अपूनि मजलागीं. | ४७८ ॥ असोनिही माझ्या 
मतीं । दोनी गोष्टी असाव्या “चित्तीं । माझ्या श्रवणकीर्तनीं भक्ती । आणि 
मज समजणे निर्दोष. ॥ ४१७९ ॥ म्हणूनि म्हणतो कीं श्रद्धावंत । श्रद्धा भक्ति 
ती करूनि युक्त । आणि माझेठायीं असूयारहित । कौ दोष न ठेवणें मज- 
वरी, ॥ ४८० ॥ अगा! मी सर्वे सम । विपमफळ देतां दिसतो विषम । कीं 








१. संध्यादि नित्यकर्म, २. कमांच्या बंधनापासून मुक्त होतील, ३. करतात, बागतात. 


शट बामनपंडितळृत 


जैसें ज्याचें कर्म । फळ देतों तदनुरूप. ॥ ४८१ ॥ ज्यास हेंही वर्म कळे । 
साचेही धुरें भरती डोळे ।'माझ्या थोरपणेंही चावळे । दोष ठेवी मजवरी. 
॥ ४८९ ॥ कीं हैभवर सर्वकर्ता । तरी तोचि सवे करवितो हे वार्ता । बो- 
लतां बैसतो ठसा वती । निर्दयत्वाचा. ॥ ४८९ ॥ कीं मी करवितों पाप । 
आणि जीव भोगितो नरकादि ताप । तेव्हां माझ्या इैश्वर्वाचा प्रताप । अव- 
सान पावला निर्दयत्वी. ॥ ४८४ ॥ इत्यादि एर्थे भाव । ते ' पंचमाध्यायांत 
बोलेल देव । येथें म्हणंतो देवाधिदेव । कीं दोषव्न ठेवितां मजवरी. ॥४८५॥ 
मी थोर ऐसें समजती । कतेत्व निर्दोष माझें उमजती । आणि कर्मे करूनि 
मज भर्जती-। ते मुक्ति पावतील आ्मज्ञानेंकरूनी. | ४८६ ॥ दोष मजजे 
न ठढाविती । तेच मत माझें अनुष्टिती । जे माझ्या मतातेंचि दूषिती । ते 
आईक म्हणतो या शोकीं. ॥ ४८७ | 

ये त्वेतदभ्यसूयंतो नानुतिष्टंति मे मतम्‌ । 

सवेज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः. ॥ ३२ ॥ 


हा निवृत्तिमार्ग पार्था ! । जे प्रव्रत्तिमार्गा सर्वथा । ते काम्यतत्पर हे कथा | 
उडविती दोष ठेवूनी. ॥ ४८८ ॥ काम्यपरां फळापेक्षा । निष्काम कर्म ना- 
णिती लक्षा । कीं निष्कामता देणार मोक्षा । तो मोक्षचि म्हणती फटकाळ, 


॥ ४८९ ॥ वेदांतवक्ता बेदव्यास । काम्यकर्मी मुमुक्षजनांस । निघौं नेदी 
परंतु अनधिकारियांस । उभयभ्रष्टता म्हणे याप्रसंगे. ॥ ४९० ॥ कीं मोक्ष- 
रुचीने काम्य टाकिती । आणि अशुद्धचित्त निष्कामही न होती । मोक्ष आणि 
सर्ग दोनी गती । अंतरती तयांच्या, ॥ ४९१ 1 आपण तां मोक्ष बडिवार । 
बोलिलों वारंवार । आपणचि त्याचा निदामप्रकार । बोलतां सन्मार्गच बुडतो. 
॥ ४९२ ॥ म्हणुनि वेदव्यास मुनी । जो शिष्य आपला जेमिनी । बडबड 
करी म्हणोनी । म्हणे त्याला: ॥ ४९९ ॥ असो हें एवोध्यायीं । याच टीके- 
च्याठायीं । बोलोनि तें पार्यी । आर्पिलें हरीच्या. ॥ ४९४ ॥खं तो 
जेमिनी । मुक्तीचे लटकी म्हणोनी । बोलिला तेव्हां तो कां जनीं । 
निष्काममागे स्थापीळ? ॥ ४९५ ॥ एं लाचें वचन । साच मानी ज्यांचे 

१. बरळतो, २. समाप्ति, २. अध्याय ५ छोक १४-१५ पहा. ४. परंतु जे पुरुष 


माझ्या मताला दूषण लावतात, आणि त्या मताप्रमाणे वागत नाहींत, ते सर्वे शानविमूढ नष्ट 
आणि विवेकशून्य आहेत असे समज, ५, रिघू. ६. हा मीमांसादर्शनाचा कता. 


३ अध्याय] यथार्थदीपिका, ११९ 


मन । ते काम्यतत्पर जन । दोष ठेविती यावरी. ॥ ४९६ ॥ या भावें म्हणे 
हरी । कीं नसता दोष माझ्या मतावरी । ठेविती भ्षनुष्ठान तरी । न करितीच 
कीं. ॥ ४९७ ॥ ते आपणास दास्त्रज्ञानी । मानिती स्वमताभिमानी । परी ते 
जं जे जाणतो म्हणती मनीं । लया ला ज्ञानी ते मूढ. ॥ ४९८ ॥ ऐसें तूं 
जाण अजुना ! । झणीं'ज्ञाते म्हणसी त्या जनां । मनीं या माझ्या वचना । 
दृढ धरीं. ॥ ४९९ ॥ काम्यचि करिती यथेष्ट । सन्मार्ग निंदिती'ते दुष्ट । 
स्वहितापासोनि भ्रष्ट नष्ट । नाले ऐसें जाण तूं. ॥ ५०० ॥ अगा! शास्त्र न 
कळे जया । परम मूढा जना तया*“। काम्यकर्मा योजावें या । शास्त्रज्ञ पंडिती. 
॥ ५०१ ॥ आणि तिहीं सये | निष्कामीं वतोवें निश्चये । ऐसें असोनि अ- 
विद्यामयें । काम्यकर्मेच ते आचरती. ॥ ९०२ ॥ वेदांचे अर्थ कळती । त- 
थापि खहितीं ते न वळती । देखोनि मोक्षपथ खवळती । वेदीं पुराणीं. 
॥ ९०३ ॥ जेमिनीचे बोल । परमार्थहीन फोल । ते मानूनि अलंत खोल । 
वाखाणिती. ॥ ५०४ ॥ त्या जेमिनीचा गुरु व्यास । दूषिती लाच्या मतास । 
दुष्ट करिती उपहास । मोक्षमार्गाचा. ॥ ५०५ ॥ शास्त्र सये वाचिती । 
कांहीं नवींही रचिती । म्हणोनि सुबुद्ध त्यांत चित्तीं । झणीं मानिसी. ॥५०६॥ 
ते जाण बुद्धिहीन । व्यर्थ लांचें सर्वही ज्ञान । दृढ धरूनि माझें वचन । संग 
न धरीं तयांचा. ॥ ५०७ ॥ आतां यापुढें छोक । तो कां बोले उत्तमशोक । 
त्याचें निमित्तही सुज्लुलोक । परिसोत. ॥ ५०८ ॥ एर्वछोकीं सर्वेश्वर । नि- 
दिता जाला काम्यतत्पर | तो अजुन परम चतुर । सेदंक जाला ये स्थळीं. 
॥ ९०९ ॥ म्हणे ज्याच्या मनीं कामना । काम्यकर्मही त्या जनां । आवडे ते 
या मधुसूदना । न आवडती. ॥ ५१० ॥ यास आवडती क्षानी । यांतही 
कोणी विषयसेवनीं । वर्तती ज्ञान असोनी । विकारी इंद्रियांच्या ॥ ५११ ॥ 
तेव्हां ज्ञानियांसहि कामना । जैसी काम्यपरांचिय! मना । तेही या जगळञीवना । 
अप्रिय नव्हती यापरी. ॥ ५१२ ॥ हें अजुनान्वे मनीं । तो सर्वसाक्षी सम- 
जोनी । बोलतसे हास्य करूनो । दों छोके. ॥ ९१३१ ॥ 
सटका चेष्टते स्वस्याः प्ररतेक्षानवानपि । 
प्रकाति यांति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति १?॥ ३३ ॥ 
१. व्यास द्वा वेदांताचा प्रवततेक होता. २. शंकायुक्त, *२. ज्ञानवान ही पुरुष आपल्या 
प्रकृतीप्रमाणे वागतो, प्राणिमात्र आपैल्या प्रकृतीला अनुसरतात, तर येथें मनोनिग्रहाचें काय 
चाळणार आहे? 





१७० वामनपंडितकृत 


अरे | ज्ञानवंत जरी जाला । प्रारब्धें "प्रकृति ठागलीच लाला । कीं भोगें 
क्षय बोलिला । प्रारधाचा.“|| ५१४ । परी जेव्हां जाला ज्ञानी । मग लाची 
जे म्हणावी प्रकृति म्हणूनी । ते प्रारूधरूपिणीच लावांचूनी । प्रकृति मूला- 
विद्या म्हणवेना. ॥ ५१५९ ॥ कळला आत्मानात्मविवेक । संमाधिसुखे नाहीं 
ज्ञातपरिपाक । जरी जाणे अन्बयव्यतिरेक । ज्ञानसाधकचि तो म्हणावा. 
॥ ५१६ ॥ जा लाचा उपाधी । पावोनियां त्रझ्ात्मसमाधी । निर्विकल्प अ- 
थवा सविकल्प साधी । समाधि तो तों साधक. ॥ ५१७ ॥ तों लास असेच 
मूलप्रकृती । कीं न अनुभविली ब्रह्मात्मसमाधिस्थिती । समाधिसुख वाणतां 
चित्तीं ।-मग प्रकृति प्रारधावेगळी म्हणवेना. ।। ५ १८ ॥ अज्ञदशेचें कर्म । 
तें प्रारूध जालें हें वर्म । जैसा आचरला धमांधर्म । तैसेंचि फळ भोगावें. 
॥ ५१९ ॥ जरी विरक्त विषय फटकाळ । मानूनि असे तरी भोगकाळ । 
प्राप्त होतां काम्य व्याळ । प्रारूध याला डसवितें. ॥ ५२० ॥ येतां भोग- 
काम्यविषयांच्या लहऱ्या । इंद्रियवृत्ति होती घाबऱ्या । होती मूच्छिता निज- 
सुऱ्या । विवेकवृत्ती. ॥ ५२१ ॥ याकारणे ज्ञानी । प्रारूधें प्रकतीस वश हो- 
उनी । नाचतो प्रकृती सारिखा मनीं । नसोनिही विषयवासना, | ५२२ ॥ 
कीं पंचभूतांशभूतं । ज्या प्रकृतीने निमीण जालीं तीतें । वश होतीच व्या 
कर्मफळप्रकृतीने । सकळही. ॥ ५२९ ॥ त्यांत याचाही देह । प्रारू्धाचाच 
निःसंदेह । जरी सोडिला बिषयसेह । प्रार्ध उपजवीच घडि एक. ॥५२४॥ 
ज्ञान जालें आलीकडे । देह कमोचा हें घडलें पलीकडे । भोगकाळ येतां 
भोग घडे । विरक्त ज्ञानियांसही. ॥ ५२५ ॥ रायाच्याही शासनबळें । न चु- 
कती वृक्षाची फळें । प्रार्घबळ आगळे । परमेश्वरशक्तीकरितां. । १२६ ॥ 
पुत्राचीच जोड परी । माता ज्या धान्याचा पाक करी । ला अन्नाच्या कुसरी । 
लांत शक्ति मातेची. ॥ ५२७ ॥ जीवांचेंचि निवडूनि कर्म । शरीरें करी स- 
गुणत्रह्म । जरी गेला वासनाभ्रम । तो प्रारूध यथाकाळीं भोगवी. ॥ ५२८ ॥ 
ज्ञानी जाला निस्पृह । जरी केला इंद्रियनिम्रह' । प्रारध प्रकृति निःसंदेह । 
भोगीं इंद्रिये बर्तवी, ॥ ५२९ ॥ प्रारब्ध प्रकति मन हरीळ । तेव्हां निग्रह 
काय करील । काय म्हणूनि आवरील । ज्ञानीही तेव्हां मनातं? ॥ ५१० ॥ 
एथे कोणी म्हणती । कीं जरी भोग अचूक होती । तरी दाटून होईल भोग 
प्राप्ती । ज्ञानियातें. ५९ १॥ प्रकृतीसारिखा कां«परी । चेटे आणि अंतरीं । काँ 
१. सपे. २. मोठें, थोर. २. कौशल्य, 


३ अध्याय] यथार्थदीपिका, १७१ 


निम्नहें मन नावरी । भोग अप्रार्थित इंद्रियांसी, ॥, ५१९ ॥ तरी हा नव्हे अ- 
नुभवी ज्ञानी । कांहीं विवेकसंपन म्हणोनी । ज्ञानवंत या शब्देकरूनी । 
तो बोलिजेला भगवंत. ॥ ५३१९ ॥ तरी ऐसी नव्हे हे भगवद्दाणी । आणि 
शब्दशक्ति नसे अहाचवाणी । “ज्ञानवानापि? म्हणे 'चक्रपाणी । “सहा 
वेष्टते स्वस्या! प्रकृते' म्हणोनी. ॥ ५१४ ॥ जरी ज्ञानवंत म्हणावा सा- 
धारण । जो नेणे अनुभवाची खूण । तो प्रकृतिबद्धचि आपण । नवल काय 
चेष्टतां प्रकृतीसारिखा 2 ॥ ५१५ ॥ प्रकृतीसारिखा चेष्टतो । हा शब्द गहन 
भाव देतो । जो प्रकृतिविलक्षण होऊनि असतो । तो प्रारब्ध चेष्टतो प्रकृती- 
सारिखा. ॥ ५२३६ ॥ प्रकृति आणि पुरुष । हे दोनींच सकळ तस्वांचे घोस । 
पुरुष चिन्मात्र निर्दोष । जड विकार अवघे प्रकृतीचे. ॥ ५१७ ॥ लांत चि- 
न्मात्र जो पुरुष । तो निर्गुण नि्धर्म निर्विशेष । झुद्ध सत्त्व निर्दोष । खूण 
आत्मत्वाची त्याकरितां. ॥ ९१८ ॥ जो सुषुप्तींत निराळा पडे । जेव्हां सत्त्व 
तमीं बुडे । तों आत्मा ठायीं पडे । त्याच सत्त्वी. ॥ ५१९ ॥ “एऐबं बुद्धेः 
परं बुद्धा' म्हणूनी । याच अध्यायांतीं स्वमुखेंकरूनि । श्रीकृष्ण म्हणेल 
ते बुद्धि सजनी । सत्त्वराब्दे वाखाणिली. ॥ ५४० ॥ आत्मा बुद्धीपरता । परी 
त्या बुद्धीनंंच जाणावा तत्त्वता । व्यतिरेकें अन्वर्धे कळतां पुरता । सर्व तोचि 
॥ ५४१ ॥ ऐसा बुद्धीकरूनी । चराचर आपणचि म्हणोनी । प्रकृतीतरंगा 
पुरुषजीवनीं । तेव्हां प्राकत जग पुरुषरूपे देखतो. ॥ ५४२ ॥ लास बुद्धि 
आुद्धसत्त्व प्रकृती । रज इंद्रियें तम विषयाकृती । या प्रकृतिभेदीं पुरुषस्थिती । 
बाणे अलंकारीं जैसं सुवणेत्ब. ॥ ५४४ ॥ पाहे जडत्वें इंद्रिया । जडत्वे पाहे 
विषया । प्रक्ृतीबद्धपुरुष ऐशिया । प्रकृतिभेदा ऐसा पाहतो. ॥ ५४४ ॥ एरवी 
ऐसाच होता निश्चित । तो गुरुकपेनें जाला ज्ञानवंत्र । ज्ञान बाणतां अलंत । 
न चेष्टे प्रकृतीसारिखा. | ५४५ ॥ इंद्रियास जड इंद्रियत्वें पाहणे । विषय 
जडत्वे तिहीं खीकारणें । भोगेइछेनें सत्त्वें मने स्थिर राहणें । हें चेष्टणे प्रकृतीचे 
॥ ५४४६९ ॥ ज्ञानी बुद्धीकरूनी । इतकियासही आवरूनी । सर्वेही आत्मा म्ह- 
णोनि । निग्रहशीळ असतो. ॥ ५४७ ॥ लास म्हणे भगवंत । कीं प्रारन्धभो- 
गकाळीं ऐसाही ज्ञानवंत । प्रकृतीसारिखा अंत । चेष्टो लागे. ॥ ५४८॥ इं- 
द्वियत्वें इंद्रिया । विषयत्वें विषया । पाहों लागे आरँमया । तत्यकाशका विस- 
रोनी. ॥ ५४९ ॥ हें प्रकृतीचेंचेष्टणें । प्रार्धें क्षण एक वेष्टणें । बुद्धीस 


१, मरासरीपणार्ने, २. अध्याय ३ छो० ४३ पहा. 











१७२ वामनपंडितकृत 


होती तेव्हां निपुणें । निग्रहशीलेंही करावें काय? | ५५० ॥ एवंच तो अ- 
नुभवी ज्ञानी । प्रकतीविलक्षणही होउनी । प्रकृतीसारिखा प्रारघेंकरूनी । 
चेष्टेतो म्हणे भगवंत. ।॥ ५५१ ॥ सरतां तितका भोगकाळ ॥ होऊं नेदी प्र- 
कृतीचा विटाळ । रज्जुविस्मरणें क्षणैक व्याळ | वाटला तो मग न देखे अधि- 
ष्टानी. | ५५२ ॥ एवं पूर्वछोकीं कर्मनिष्ट । सर्वज्ञानविमूढ नष्ट । तेच भग- 
वंतास न इष्ट । ज्ञानी ऐसाही आवडे. | ५५१ ॥ कीं आवडे तो म्हणोनी । 
म्हणे परम दर्येकरूनि | कीं काय करील निग्रहे * आवरूनि । असतो तरी, 
॥ ५५४ ॥ एवं सर्वदा विरक्त । योगी सर्वात्मभक्त । क्षणभरी जाळा विषया- 
नुरक्त । तें आरब्ध म्हणावें दुनिवीर, । ५५५ ॥ तें प्राख्ध भोग दे परी | 
लाच्या स्थितीचा भ्रंश न करीं । भ्रंश करणार दोघे वैरी । लांस वश नव्हावें 
म्हणतो या छोकीं. ॥ ५५६ ॥ 
इंद्रियस्येद्रियस्यार्थ रागद्वेषो व्यवस्थितो । 
तयोर्न वशमागच्छेसो ह्मस्य परिपथिनो. ॥ ३४ ॥ 

अजुना! इंद्रिया इंद्रियालागीं । आपल्या आपल्या विषयभोगीं । दोनी 
दोनी प्रकृति आंगीं । लागल्या अनादि ला ऐशा. ॥ ५५७ ॥ गोड विषयीं 
प्रीति । गोड न लागे तेथें अप्रीति । परि ज्ञानियानें होतां विषयप्रात्ति । न 
व्हावें वश या दों गोष्टींस, | ५५८ ॥ यास म्हणावें राग द्वेष । विञ्नकारक 
हेचि दोनी दोष । ज्ञानियास विशेष । हेच वैरी. ॥ ५५९ ॥ जरी प्रारब्धाच्या 
बळें । भोगावया कर्मफळें । चेष्टला भोगेच्छाछळें । प्रकृतीसारिखा घडी एक. 
॥ ५६० ॥ प्रारूध विषयेंद्रियसंयोग । करवूनि देईल भोग । तेथें रौगद्वेषांचा 
संयोग । नसे तरी काय लेखा तयांचा १ || ५६ १ ॥ प्रारधभोग न चुके । परी 
राग देष दोष जाऊं शके । कीं अविद्याविकार तितके । जाती बळें विवेकाच्या 
॥ ९६९ ॥ अनादि अबिद्या गेली । अनादि वासना मेली । अनादि प्रकृति 
मिथ्यात्वें नेली । तथापि उरलें प्रारन्ध. ॥ ५६३४ ॥ प्रार्ध भोगवी फळें । 
तेथें मन राग द्वेष मळें । मळोनि वासना बळें । भ्रंश करी बुद्धीचा. ॥९६४॥ 
रागद्वेषांस नव्हतां वश । नव्हे कधीं बुद्धीचा भ्रंश । म्हणूनि म्हणे हृषीकेश । 
कीं वश न व्हावें याच दो शत्रूंस. ॥ ५६५ ॥ प्रार्धभोग अनिवार जेसे । 

१. वागतो, वर्ततो. २. प्रत्येक इंद्रियाचे राग आणि द्वेष हवे त्या इंद्रियाच्या विषयाच्या 


ठायीं दृढ बसलेले आहेत, कोणीही यांच्या अधीन होऊ नये, कां कीं ते त्यांचे शत्र होत. 
२. प्रीति आणि हेष यांचा, ४. पाड, 


३ अध्याय] यथार्थदीपिका, १७१ 


रागद्वेष नव्हती तैसे । ठाणें विवेकवैराग्याचें बैसे | रागदवेष तेथे न राहती. 
॥ ५६६ ॥ खं प्रारूध आपलें भोगी । वश नव्हे रागद्वेषांलागीं । तो प्रियतम 
मज योगी । अप्रिय पूर्वोक्त असर्वेज्ञ. | ५६७॥ या दों श्होकीं भाव. । ऐसा 
दावी देवाधिदेव । स॒दासास जो बासुदेव । सोडवी रागद्वेषांपासूनी.॥॥५६ ८] 
आतां यापुढें &छोक । तो कां बोले उत्तमश्होक । त्याचें निमित्त सुज्ञ | लोक । 
परिसोत अनुर्सथान कळावया. ॥ ५९९ ॥ 'भयि सर्वाणि कमोणि' । या 
छोकीं 'चक्रपाणी । बोलिला श्रीं कर्मे माझेठायी अपनी । युद्ध करीं टाकूनि 
तगबग. ॥ ९७० ॥ कर्भे करावीं हा सिद्धांत । स्थापूनि बोलिला श्रीकांत । 
कीं युद्ध करीं म्हणोनि निश्चित । युद्धी योजिला अजुन. ॥ ५७१ ॥ परंतु 
कर्मप्रशंसाप्रसंगे । हे गोष्टी पडिली मागें । कीं निष्काम अपण हे श्रीरंग । 
मत आपुलें म्हणोनि उपपादिलें, ॥ ५७२ ॥ हें माझें मत अनुष्टिती । ते सर्व 
पापापासूनि सुटती । ज्ञानें भवपाश तुटती । त्यांचे ऐसे बोलिला संगर्भ. 
॥ ९७१ ॥ हें एका छोकीं बोलिला । प्रसंगें दुसरा शोक चालिला । कीं स- 
वैत्र मूढ जाण लांला । जे न अनुष्टिती माझें हें मत. ॥ ५७४ ॥ लया छोकीं 
कामनापर । शास्त्रज्ञ निंदिळे नर । तों अजुनास फावळा अवसर । संदेंहाचा. 
॥ ९७५ ॥ कीं जे काम्यतत्पर । ते यास न आवडती नर । तरी ज्ञानीही वि- 
घयभोगपर । कोणी कोठे दिसतीच. ॥ ५७६ ॥ तेव्हां यांची न कां अ- 
प्रीति । हा अजुंनाचा भाव श्रीपती । समजोनि बोलिला कीं प्रारब्धप्रकृती । 
ज्ञानियासही अनिवार्य, ॥ ५७७ ॥ प्रकृतीच्या गुणानुसार । 'चेष्टे ज्ञानीही 
नर । जरी निग्रहतत्पर । प्रारध नावरे निम्रहातें. ॥ ५७८ ॥ तथापि बाधक 
नव्हे लाला । भोगकामना नसे ज्याला । या प्रसंगें श्रीकृष्ण बोलिला । आ- 
णीकही रोक एक. ॥ ५७९ ॥ कीं वैरी ते दोघेन्न विशेष । विषयप्रीति वि 
षयद्वेष । विघचकारक हेचि दोनी दोप । ज्ञानियांसी. ॥ ५८० ॥ वश न व्हावें 
या दोघांस । भाव कीं जो वश नव्हे यांस । प्रारधे नाचविलें जरी तयास । 
तरी तो न भ्रष्टे ज्ञानापासुनी. ॥ ५८१ ॥ एवं लाहूनि प्रवेळोक । लाचा 
भाव सिद्ध करी उत्तमश्छोक । तेव्हां काम्यपराचा अविवेक । लाहूनि पूर्वश्होकी 
सिद्ध जाला, ॥ ५८२९ ॥ निष्काम कर्म भगवंताचे मत । न अनुप्ठितां वाईट 
निश्चित । तेव्हां ते धन्य अत्यंक | जे ला मागिल्या लोकीं वणिले, ॥९८३१॥ 


१. अध्याय ३ छोक ३० पहा, २. आपलें रहस्य, २. वागतो, चालतो, 


१७४ वामनपंडितकृत 


कीं माझे मत हें जे अनुष्टिती । ते सकळ कल्मषापासोनि सुटती । हें बोलिंठा 
जे श्रीपती । तें सिद्ध जालें. ॥ ५८४ ॥ तेव्हां तेंही जालें सिद्ध । कीं कर्म 
मज अर्पून करीं युद्ध । या गोष्टी अजुन प्रबुद्ध । समजला. ) ५८५ ॥ कीं 
“मयि सर्वाणि कर्माणि! । या छोकें चक्रपाणी । जे बोलिला खवाणी । 
ते म्यां करावी. ॥ ५८६ ॥ ल्या छोकाचा अर्थ । मनीं आठवी पार्थ । कीं 
मज बोलिला ऐसें समर्थ । कीं 'मयि सवाणि कर्माणि". ॥ ९५८७॥ वीं 
अध्यात्मचित्ते करूनी । मज सर्व कर्मे अपूनी । आशा ममता टाकूनी ।, युद्ध 
करीं. ॥ ५८८ ॥ या सर्वही उत्तम गोष्टी । परि युद्ध म्हणतां होतो कष्टी । 
कीं पाहतां शर्मदृष्टी । दोप हिंसादि युद्धांत, ॥ ५८९ ॥ सघधर्म परी वाईट । 
यांत म्वजनवधदोप' उत्कट । जो अहिंसात्मक चोखट । तोघर्म म्यां कांन 
करावा £ | ५९० ॥ भाव इत्यादिक । अजुनाचा उत्तमछोक । समजोनि 
बोळे हा छोक । श्रीकृष्ण आतां. ॥ ५९१ ॥ 
श्रेयान्स्वघर्मा विगुणः परधमोत्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वघर्म निधनं श्रेयः परधमा भयावह:. ॥ ३५ ॥ 

अजना! जो स्वधर्म । लांत असलें जरी गुणहीन कर्म । तरी लाणेंचि 
कल्याण हें वर्म । रहस्य सर्वा वेदांचे. || ५९२ ॥ इतखर्णांचा धर्म । तो ग- 
णयुक्त उत्तम । अनुष्टानास बरा, तरी स्वघर्म । तोचि श्रेय आपणा. ॥५९९१ | 
करितां स्वघर्माचरण । ल्या धमामुळे आपणा मरण । आले तरी अगा! श- 
रण । असावें खधमांसी. || ५९४ ॥ इतर वर्णाचा बराही । धर्म करितां बरें 
नाहीं । याणे नरकादि भयच परी कांहीं । कल्याण न दिसे. ॥ ५९५ | 
याकारणें खधर्म करूनी । सर्व कर्मे मज अपूंनी । युद्ध करणें हें धरीं मनीं । 
हा पूर्वोक्त अर्थ सिद्ध केला, ॥ ५९६ ॥ आतां या उपरी एक । अजुनाचा 
प्रश्नश्रोक । त्या प्रश्नाचे निमित्त सुज्ललोक । परिसोत. ॥ ५९७ ॥ मागे बो- 
लिला हरी । कीं ज्ञानी एके अवसरीं । प्रकृतीसारिखा 'चेष्टे अंतरीं । इंद्रिय- 
निमप्रहशीलही. ॥ ५९८ ॥ एथ वाटलें अजुंना । कीं वाईट कर्म नावडे 
मना । ऐसे असोनि त्या जना । कोण बाईट कर्मी योजितो? ॥ ५९९ ॥ 
कीं निम्रहशील ज्ञानी । भोगेच्छाही नसोनी । प्रारूघें तरी कैसें मनीं । बि- 
षयभोग अपेक्षितो? ॥ ६०० ॥ प्रार्धही कोणे रीती । याची भोगीं उप- 
जवी रती । या भावें श्रीपतीप्रती । प्रश्न करिती अजुंन.॥ ६०१ ॥ 


हब अ ॒॒झ॒॒ब॒आआ्गबाबबवनऑऑऑॅऑननऑॅनऑऑॉनऑऑऑएरंऑशशशशााशािांबार्॒॒॒बाआजआजजआजजजजजजजजज.ि डूब अँ बब क3रआअ्याडायाकाकावकाडचयाचयडवकडडाामडावायाडववडाडडडा डालडा वाडवडडकककतवडमाडाचलायामाडा डावी 
वििडिग॒आ्ग् जाब बा 


१, वागतो, चालतो. 


